काजी नजरुल इस्लाम 


गोपाळ हाल्दार 


भारतीय 


काजी नजरुल इस्लाम ( जन्म १८५५) हे बंगालचे बंडखोर 
कवी विसान्या शतकातील भारताच्या सवोत्कृष्ट सर्जनशील 
कलाकारांपैकी एक समजले जातात. नजरुल हे एक उलेखनीय 
कवी व देशभक्त असून त्यांनी भारताच्या स्वातंत्र्य-संग्रामात 
खूप हाळ सोसले आहेत. या हालअपेष्टांतून जे काव्य निर्माण 
झाले त्याने कवीला व त्याळा परमप्रिय असणाऱ्या उद्दिष्टांना 
अमरत्व प्राप्त करून दिळे आहे. 


हा बंडखोर कवी जगाच्या दृष्टीने जिवंत असून नसल्यासारखाच 
आहे. शारीरिक दृष्टया तो जिवंत आहे; आणि आज 
१९७३ साली आपल्या आयुष्याचे ७५४ वे वर्ष तो कंठीत 
आहे. वयाच्या मानाने तो फारसा म्हाताराही दिसत नाही. 
परंतु देवदुर्वेिलास असा की अदम्य उत्साहाचे नजरुल गेली 
3० वर्षे मानसिक आजाराने पीडित आहेत. त्यांच्यावरील 
भयंकर औदासीन्य आणि अनेच्छिक मोन यांतून त्यांची 
खुटका होण्याची काहीच चिन्हे दिसत नाहीत. नजरुल थांच्या 
या शोकपूर्ण मोनामध्येही. सामान्य माणसाच्या प्रचलित 
युगाचा संगीत स्वर घुमत आहे. 


श्री गोपाळ हाल्दार यांचे हे पुस्तक म्हणजे ज्यांना नजरुल यांचे 
काव्य, गद्य व गाणी यांचा त्यांच्या भाषेतून आस्वाद घेता 
येत नाही अशा वाचकांना त्यांचा परिचय करून देण्याचा एक 
प्रयत्न आहे. काजी नजरुल इस्लाम यांचे जीवन व कार्य 
आजच्या काळाच्या उचित संदुर्भात संक्षिष्तपणे विशद 
करण्याचा या पुस्तकात प्रचत्न करण्यात आळा आहे. 


आवरण : सत्यजित राय 
रेखाचित्र : पारिमल गोस्वामी यांच्या सोजन्याने 


क $ 1» व । कर शिरत | 
हत्1$६0 0910६ 88. णिला. 


भारतीय साहित्याप्रे निग्रति 


छाणी नणझुल इरताग 


लेखक 
गोपाळ हाल्दार 


१2७ 


> 


श्रीपाद जोशी 


हन 


साहित्य अकादेमी, नवी दिली 


ट्ट ळटाया ळण : छा 159801 0७9 533त उ 0 (16 1211215) 


॥]जा0ट्टा१॥ 09 (3081 पिद्चातचया' 
३६४० 17१060111. ]२०७ 1020111 ( 1979) 


१९५0४ 
8/!910 ?॥10६.18. 1 ७. 


(ट) 5छाजा १8 80 1979 


प्रथम आवृत्ती $ १५७५ 


प्रकाशक : १ 
साहित्य अकादेमी,  2-024 मरा: 
रवीन्द्र भवन, च ळच ट, 
3५ फिरोजशाह रोड ाचानूदन 
नवी दिल्ली 9१० ००१, 


क र 


मुद्रक | ७-8 > 899 


यशवंत श्री. रणदिवे, 
महाराष्ट्र सहकारी मद्रणालय, "ण. ( 


९१५/१ शिवार्जानगर, 
पुणे "११ ७०%. 


तक >: १[)॥॥| 
१६४७5७ ०॥॥८६ ॥5. 18/. 


प्रस्तावना 


काजी नजरुल इस्लाम यांच्याविषयीची ही छोटी प्स्तिका म्हणजे विसाव्या 
शतकातील भारताच्या उत्कृष्ट सर्जनशील कलाकांरांपेकी एका कलावंताचा 
वाचकांना परिचय करून देण्याचा. एक नम्म प्रयत्न आहे. विशेषतः, ज्या बंगाली 
भाषेत नजरुल यांनी आपली कविता, गद्य आणि गीते लिहिली आहेत त्या 
भाषेची ओळख नसलेल्या वाचकांसाठीच प्रामख्याने हे पुस्तक लिहले आहे. 
कलाकार आणि त्याची कळाकृती यासंबंधीचे हे गुणदोष विवेचन करणारे सविस्तर 
बूल्यमापनही नव्हे अथवा परिपूर्ण चरित्रही नव्हे, काजी नजरुल इस्लाम यांचे 
जीवन आणि कार्य यांची थोडक्यात ओळख करून देण्याचा हा प्रयत्न आहे. 
त्यामुळे त्याच्या मर्यादा स्पष्ट आहेत. ज्या काळात ते वावरले त्या काळाच्या 
संदर्भात सारे विवेचन करण्यात आळे आहे, कारण तसे केल्यानेच त्यांच्यांतील 
माणूस आणि कलावंत खऱ्या स्वरूपात व यथोचित पेटुंमध्ये व्यक्‍त होण्याची 
शक्‍यता होती. माझ्या या प्रयत्नात वस्तुनिष्ठ राहण्याची मी खटपट केली आहे. 
ज्या घटनांविषयी शंका आहेत त्या स्वीकारताना किंवा नाकारताना मी भरपूर 
काळजी घेतळी आहे, नजरुलच्या कळाकृती आणि त्यांनी गाठलेली उंची 
यांसंबंधी ळिहिताना, अशा बाबतीत जेवढी तटस्थता बाळगणे शक्‍य असते तेवढी 
मी बाळगली आहे. बिगर बंगाळी वाचकांना कवी नजरुल यांचे न्यक्तिमत्त्व 
आणि बंगाली साहित्यातील व संगीतातील त्यांचे स्थान यांविषयी माहिती देऊन 
त्यांच्या ज्ञानात भर घालणे हा माज्ञा प्रमुख हेतू राहिला आहे. या पुस्तकाच्या 
निदान काही वाचकांना, ज्यांना तशी संधी उपलब्ध होईल त्यांना, नजरुलचे 
साहित्य वाचण्याची प्रेरणा क्षाळी, आणि त्यांनी त्यांच्या कविता व गीते मुळातून 
वाचन त्यांच्याशी प्रत्यक्ष परिचय करून घेतला तर माझा हा हेत्‌ खऱ्या अर्थाने 
सिद्ध क्षाळा, असे म्हणता येईल, कारण मुळाची बरोबरी कशानेच होणार नाहा 
अगदी उत्कृष्ट अनुवादही मूळ कलाकृतींची जागा घेऊ शकणार नाही. मग हा तर 
स्थूळ आराखडाच आहे. तो ती जागा कशी घेऊ शकेल ! 

यथातथ्य अनुवाद देण्याचा आव मी आणलेला नाही. मी अधून-मधून मूळ 
बंगाली काव्यपंक्ती थोडक्यात उद्‌धृत केल्या आहेत. त्या .ओळींचा*भावानुवाद्‌ 


मी दिला आहे. त्यातून मूळ संहितेचा गर्भितार्थ वाचकांच्या लक्षात यावा, असा 
प्रयत्न मी केळा आहे. कारण मला असे वाटतें की, ज्यावेळी वाचकांना एखादी 
कलाकृती मुळातून वाचता येत नाही, त्यावेळी ' हे सारे विवेचन कशाविषयी 
चालले आहे ', याची थोडी फार कल्पना त्या कलाकृतीचे वर्णन वाचताना आली 
पाहिजे त्यांची ही जिज्ञासा काही अंशाने तरी पूर्ण व्हावी म्हणून मूळ काव्यपंक्ती 
नागरी लिपीत दिल्या आहेत, 

काजी नजरुल इस्लाम यांच्याविषयी चरित्रात्मक आणि विवेचनात्मक 
पुस्तके पूर्व आणि पश्‍चिम बंगालमध्ये मोठ्या संख्येने प्रासिद्ध होत आहेत. त्यांपैकी 
काही गुणात्मकरष्ट्या खूपच वरच्या दुर्जाची आहेत. परंतु त्यांपैकी बहुतेक सर्व 
बंगाळी भाषेत आहेत. नाही म्हणायला, नॅशनल बुकट्रस्टने प्रसिद्ध केलेले 
श्री बसुधा चक्रवर्ती यांचे छोटेखानी परंत खुंदर शब्दाचेत्र तेवढे इंग्रजीत आहे. 
यांपेकी अनेक लेखकांचा*मी आभारी आहे. त्यांच्यांपफी दोघांचा उल्लेख करणे 
आवश्यक आहे. ते म्हणजे कॉम्मेड मुक्षम्फर अहमद आणि जनाब अज्र्हीन खान 
हे होत. वास्तविक घटनांच्या बाबतीत मुक्षफ्फर अहमद हे सर्वात अधिक विश्वसनीय 
आहेत, असे मी मानतो; आणि श्री खान यांच्याकडून नजरुलच्या अनेक कृतींची 
माहिती मळा मिळाली. याखेरीज श्री. चक्रवर्ती यांच्या वर उल्लेखिलेल्या इंग्रजी 
पुस्तकाची बंगाळी आवृत्तीही उपलब्ध आहे. तिचाही मी उपयोग करून घेतला 
आहे. त्यांचा आणि नजरुलसंबंधी लिहिणाऱ्या इतर लेखकांचा मी अंतःकरणपूर्वक 
कणी आहे. र 

या माझ्या छोट्याशा प्रयत्नात अनेक उणिवा आहेत, थाची मळा जाणीव 
आहे. साहित्य अकादेमीने हे पुस्तक लिहिण्याचे काम मजवर सोपंविल्यानंतर ते 
पूर्ण करण्यात मजकडून अक्षम्य विलंब ज्ञाला; आणि ते तयार झाल्यानेतर त्याची 
मुद्रणप्रत तयार करण्यातही खूप विलंब झाला; त्याबद्दल मी अत्यंत दिलगीर आहे. 


२६ मे १९७२ 


क... ७. क क 


अनुक्रम 


जन्म आणि प्रारंभिक वर्षे 

योद्टा आणि लेखक : पहिला उद्रेक 
विद्ठोही कवी 

जनतेचा कवी 

आकाशाचा यात्रेकरू 

तुटलेल्या पंखांवर 

नजरुल यांचे प्रतिज्ञापत्र 


संदर्भ-ग्रंथ-विषयक टीपा 


. व यमी 
व... अ. र $./* क 
7000). भाळी गी 


न“ 


व श्न्यू 
ः यी) 
प ९ १ क र खर / 

व्या न 
धृ र वि - क्र 2२ 
१ द 2 प्लि 
ऱ्ह ८-7 ि.क / 
"> हई) टी 
१५/. नपम क न “ 
च्य चं रै , क ““€ 


एक जिवंत दुवा 


काजी नजरुल इस्लाम हे जगाच्या दृष्टीने मृतवत आहेत. 
आज १५६७३) साली, आपल्या वयाच्या चौऱ्याहत्तरान्या वर्षी 
शारीरिकदृष्ट्या ते जिवंत आहेत. त्यांच्या वयाच्या मानाने 
ते फारसे म्हातारेही दिसत नाहीत. परंतु देवाची विचित्र लीला 
अशी की दुर्दम्य सामर्थ्य असणारा हा ' बंडखोर कवी ' गेली 
वीस वर्षे मानसिकदण्या भ्रमिष्ट अवस्थेत आहे. त्यांची भारी 
विमनस्कता आणि अनेच्छिक स्तब्धता यांवर काही उपाय 
नाही. याच्या उळट, कसलीही जाणीव नसताना, या सर्व 
कालखंडात जुना-नवा काळ आणि विविध लोक यांमधील 
एक जिवंत दुवा या नात्याने नजरुल यांचे महत्त्व वाढतच गेले 
आहे. उदाहरणार्थ बंगालमधील कला आणि साहित्य यांनी 
एका नव्या चुगात प्रवेश केळा आहे. तरी दुखील त्यांना न जरुल- 
पासून आजही प्रेरणा मिळते. त्या प्रेरणेमध्ये स्नेहपूर्ण व 
कृतज्ञतापूर्ण कोतक असते. बंगाळी लोक, नजरुळचे लोक, 
दोन सार्वभोम राष्ट्रांमध्ये रा जकीचदृष्ट्या विभागळ गेले आहेत. 
परंत नजरुळच्या वाणीळा, आणि त्या वाणीला प्राणवान्‌ 
बनविणाऱ्या चेतन्याळा 'सीमा' नाहीत, याची त्यांना जाणीव 
आहे. आपण एका आध्यत्मिक राष्ट्रकूळाचे नागारेक आहोत; 
आणि या दोन राष्ट्रांमध्ये नजरुल व त्यांचे सर्जनशील 
सहकारी यांचेच आत्मिक अधिराज्य आहे, अशी त्यांची 
भावना आहे. अशा प्रकारे आपल्या शोकपूर्ण मोनामध्येहा 
काजी नजरुळ इस्लाम हे सामान्य माणसाचा युगप्रवर्तक 
आवाज बनून राहिले आहेत; आणि जगभरच्या बंगाली 
लोकांच्या सांस्कृतिक व आत्मिक जीवनामध्ये त समाईक 
वारसा बनले आहेत. 


६८ 


५0२10 (0८01 (187२१7२ 


॥॥॥ 


१८०" ॥४०: 0९1432 


प्रकरण : पाहिल 


जन्म आणि प्रारंभिक वर्षे 


काजी नजरुल इस्लाम यांचा जन्म अखंड बंगालच्या वर्धमान जिल्ह्याच्या 
असनसोळ उपविभागातील चरुलिया या गावी २५मे १८९९ (११ ज्येष्ठ, 
१३०६ बंगाब्द्‌ ) रोजी एका गरीब मसलमान कुटुंबात झाला. त्यांचे पूर्वज 
मसळमानी रियासतीत काजी म्हणून पाटण्याहून या खेड्यात आले होते, असे 
म्हणतात. परंत नजरुल यांच्या जन्मापर्यंत या कुटुंबाचे सारे वैभव--जहागीर, 
जमीन जमळा आणि जो काही प्रभाव कधीकाळी असेल तो, हे सारे--नाहीसे 
झाले हाते. उसळे होते फक्त ' काजी ' हे बिरुद. नजरुल यांचे वडील काजी फकीर 
अहमद गरीब होत. त्यांना तीन मळी आणि एक मलगा. त्यांपैकी नजरुल हे दुसरे. 
नजरुळल यांच्या जन्मापूर्वी त्यांच्या पित्याळा आप्तस्वकीयांच्या वियोगाचे खूप 
दुःख सासाव लागले होते. म्हणन या मळाचे घरगुती नाव त्यांनी ' दुखु ' असे 
ठेवले. लहानपणी ते याच नावाने घरी-दारी ओळखले जात. दुखूच्या आठव्या वर्षी 
त्याचे वडील वारले. परेत त्याच्या अंतःकरणात एवढा आनंद आणि हास्य भरलेले 
होते की पित्याच्या निधनाचे दुःख फार काळ टिकले नाही. नजरुल यांच्या 
जन्मकाळी त्यांचे ' ताराख्यापा ' असेही एक नाव ठेवण्यात आले होते, असे 
म्हणतात. कारण त्यांच्या आईने ताराख्यापा नावाच्या एका तांत्रिक संताला 
आपल्याला मलगा व्हावा म्हणन नवस केला होता. बीरभम या ठिकाणी या 
संताच्या नावाने तारपीठ नावाचा एक मठ आहे. आईचा नवस पूर्ण झाल्यामुळे 
तिने आपल्या मळाचे नाव ताराख्यापा असे ठेवले. ते कसेही असो, या घटने- 
वरून एवढे दिसून येते की नजरुळची माता आणि तिचे कोटंबिक वातावरण 
यामध्ये तांत्रिक मार्गावर श्रद्धा होती. 

चरुलिया गावी नेहमीची शाळा नव्हती. फक्त एक मक्‍तब ( विदयालय ) होते. 
मक्‍तब म्हणजे प्रारंभिक फारसी व अरबी भाषांचे शिक्षण देणारी पाठशाळा. या 
पाठशाळेचे दयाळू मौलवी काजी फज्ले अहमद यांच्याकडून नजरुल यांनी फारसी 
व अरबी भाषांचे बरेच शिक्षण घेतले. त्यांच्या वयाच्या मानाने ते पुष्कळच म्हटले 


२ ५ काजी नजरुल इस्लाम 


पाहिजे. कारण ते हुशार होते. वयाच्या दृहाव्या वर्षी या मकतबमधून नजरुल निम्न 
प्राथमिक ( लो अर-प्रायमरी ) परीक्षा उत्तार्ण झाले. एवढेच नव्हे तर या शाळेत त्यांनी 
एक वर्षभर सहाय्यक शिक्षक म्हणनही काम केले. सर्वसामान्य ग्रामीण मलांप्रमाणे 
नजरुल हे स्वभावतःच धार्मिक वृत्तीचे व धर्मनिष्ठ मसलमान होते. त्या काळात 
प्रचलित असल्याप्रमाणे ते स्वाभाविकपणेच बंगाली रामायण, महाभारत व इतर हिंदू 
पुराणकाव्ये वाचीत व त्यापासून आनंद घेत. तितक्‍याच भक्तिभावाने ते जवळ- 
पासचे हाजी पहलवान यांसारखे फकीर, साध, बाउल, स्रूफी व दरवेश त्यांच्या 
संगतीतही वेळ घालवीत. त्यांच्यातील धार्मिक प्रवृत्ती ही तशी स्वाभाविकच 
म्हणता येईल; परंत भोतिक खुखाच्या बाबतीतील त्यांची बाफाकिरी मात्र नक्कीच 
लक्षणीय होती. खरे म्हणजे आपल्या भौतिक गोष्टीची काळजी घ्यायला नजरुल 
कधी शिकलेच नाहीत. काही बाबतीत तर ते अगदी निष्काळजी, उधळ्येच 
होते; परंत वस्तुतः ते ' ख्यापा ' ही होते. ख्यापा म्हणजे विक्षिप्त, माथेफिरू, 
उन्मक्‍त किंवा कलंदर. तर्थाप ते आनंदी, खुशालचेंडू होते; आणि बालखुलभ 
खोड्या करणे व लोकर्गाते गाणे हे त्यांचे आवडीचे विषय होते. त्यांना खेड्यातील 
नाटकमंडळ्यां-लेटो-चे भलतेच आकर्षण वाटे. ( व्य॒त्पर्तादृष्ट्या नाटक या शब्दा- 
पासूनच ' लेटो ' हा शब्द बनला आहे. ) याचे कारण बहुधा हे असावे की, 
त्यांना रीतसर शिक्षण घता आले नव्हते. आसपासच्या खेड्यांमध्ये ग्रामीण 
लोकांच्या संगीत मंडळ्या असत. त्यांना लेटोर दुल असे म्हणत. ( महाराष्ट्रातील 
कलगी-तुरा तमाशांप्रमाणे ). बंगालमध्ये तरजा व कविर दुल ( कवि-मंडळी ) हे 
विशेष प्रख्यात आहेत. त्यांच्याच सारखी ही लेटोर दले असत. ती एकमेकांशी 
संगीतातून व सवाल-जबाबातून ' वाग॒यढू ' करीत. अशा चा लेटो मंडळ्यांपैकी 
प्रत्येक मंडळींमध्ये या कामासाठी नसते गाणारेंच असत असे नव्हे तर काव्यामध्ये 
खटकेबाज सवाल-जबाब तचार करून देणारा एक शीघकवीही असे. त्याला 
: गोडाकवी ' असे म्हणत. प्रतिपक्षाने सामन्याच्यावेळी टाकलेल्या सवालाला 
जागच्या जागी ताबडतोब काव्यातून जबाब देण्यासाठी त्याला ' कवने ' रचावी 
लागत. नजरुल यांच्या काकांपेकी एकजण एका ग्रामीण लेटोर दलामध्ये काम 
करीत होता. त्याने आपल्या या पुतण्याला त्या दुळात प्रवेश मिळवन दिला. 
अशा प्रकारे नजरुल हे वयाच्या चौदाव्या वर्षीच एका दलाचे पुढारी बनले. या 
काळातील नजरुळ यांची काही लेटो-गीते जतन करण्यात आली आहेत. (पाहा : 
अझरुद्धीन खान ' बंग साहित्ये नजरुलळ,' १३६३ बंगाब्द, पृ. ६-८) या गातावरून 
लोकसाहित्य आणि लोकजीवन यांमध्ये नजरुलची पाळेमुळे किती खोलवर 
जाऊन पोचलेली होती ते दिसून येते. एवढेच नव्हे तर त्यांच्यातील विषयांचे 
अद्‌भुत वोविध्च, आणि बंगाली लय व सूर यांवरील त्यांची सहजसाध्य पकड 
यांचीही त्यांवरून कल्पना येते. याचा अर्थ असा की नंतरच्या काळात नजरुल 


जन्म आणि प्रारंभिक वर्षे ७ 3 


बानी जी भावगीले लिहिली ती काही परकी निर्मिती नव्हती. परंतु लेटो 
मंडळ्यांचे कार्यकम ठराविक मोसमांतच होत असत; आणि एखाद्या वर्षी पीक- 
पाणी वाईट झाले की या मंडळ्यांना वाईट दिवस येत. नजरुल यांच्या नशिबीही 
असे वाईट दिवस येत. 

तेव्हा मग नजरुळ आपले गाव सोडून असनसोल या शहरी आले. ते एक 
मोठे रेल्वे जंक्शन असून कोळशाच्या खाणीचेही केंद्र आहे. नजरुल यांनी प्रथम 
एका रेल्वे गाडाच्या घरी घरगडी म्हणून काम केळे; परंत लोकरच त्यांनी एका 
पावरोटीवाल्याकडे उमेदवार म्हणन काम करण्यास सुरुवात केली. या कामातून 
फ्रसत मिळाली काते त्या दुकानात बसून गाणी गात व बासरी वाजवीत. 
त्या तरतरीत तरुणाची गाणी व बासरी ऐकण्यास लोक गोळा होऊ लागले. त्या 
लोकांमध्ये श्रा. रफोझुला नावाचा एक पोलिस सबडइन्स्पेकटरही होता. त्या 
मलाच्या हृशारींने तो खूपच प्रभावित झाला. त्याने नजरुल यांना सध्या बांगला 
देशात असलल्या ममनसिंग जिल्यातील आपल्या खेडेगावी नेळ; आणि जवळच्या 
दरिया-रामप्र हायस्कळमध्ये [निःशुल्क विद्यार्थी म्हणन त्यांचा प्रवश करवून दिला. 
(१९१२? ) तरीपण नजरुल यांचे मन रस्त्याच्या कडेळा असणाऱ्या शेतांमध्ये 
राबणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या मलांमध्येच अधिक रम्‌ लागले. त्यांच्याबरोबर 
खेळावचाचे, त्यांच्यात बसून हक्का ओढायचा, त्यांच्याबरोबर मासेमारी करावयाची 
आणि अथातच आपल्या शाघ्रकवित्वाने त्यांचे मनोरंजन करावचाचे हा त्यांचा 
छंद बनला. शाळच्चा वार्धक परीक्षेत या तरुण विद्यार्थ्याने बंगाली साहित्याच्या 
प्रश्षपत्राचे उत्तर स्वतः तयार केलेल्या काव्यातन लिहिळ होते अशी एक दुंतकथा 
सांगितली जाते. परंत इतर विषयांच्या बाबतीत तशी संधी नसल्यामुळे नजरुल 
यांना त्या प्रश्‍नांची उत्तरे लिहिता आली नाहीत. ते नापास झाले. ते काहीही 
असो. त असनसोळला परत आले. याबाबतीत अधिक शक्यता अशी दिसते 
की रीतसर शाळेच शिक्षण घेण्याचा त्यांची इच्छा असली तरी त्यासाठी लागणारा 
पैसा त्यांच्याजवळ नसल्यामळे त्यांना शिक्षण सोडावे लागले. 

ते असनसोलळला परत आल्यानंतर मथ्रन येथील हायस्कूलमध्ये त्यांना 
प्रवेश मिळाळा. कविवर्य कुमदरंजन मल्लिक हे त्यावेळी त्या शाळेचे मख्याध्यापक 
होते. कासिंमबाजार (म्शिदाबाद)चे लोकहितेषी जमीनदार महाराजा मर्णीद्रचद्र 
नंदी हे ते विद्यालय चालवीत होते. तेथे आपल्याला निःशुल्क शिक्षण आणि 
इतर सवलती मिळतील अशी नजरुल यांना आशा वाटत होती. पण ती सफळ 
झाली नाही. मग त्यांना सियरसोल संस्थानातील राणीगंज ( बरद्वान ) येथील 
सियरसोल हायस्कूलमध्ये प्रवेश मिळवावा लागला. सियरसोलळ हे एक जुन्या 
पद्धतीचे सरंजामशाही संस्थान होते. तेथे त्यांना सहजासहजी नादारी मिळाली. 
तेथील मस्लिम छात्रालयात त्यांची मोफत राहाण्या-जेवण्याची सोय झाली; 


>) 


५ ४४ काजी नजरुल इस्लाम 


आणि वर दूरमहा ३ रुपयांची शिष्यवृत्तीही मिळाली. त्यावेळी ते आठवीच्या 
वर्गात शिकत होते. ते अत्यंत बुद्धिमान होते. त्यांनी मनात आणले तर ले 
वर्गात पहिलेही येत. त्याप्रमाणे ते आपल्या हुशारीमुळे सर्वप्रथम आले. त्यामळे 
वर्षांच्या अखेरीस त्यांना एक वर्ष गाळण्याची संधी देण्यात आली. त्यांना 
आठवीतन एकदम दहावीत प्रवेश मिळाला. त्याकाळी दहावी हे शाळेतील 
शेवटचे वर्षे असे. राणीगंज या छोट्या शहरात त्यांचे जे इतर समकालीन त्यावेळी 
होते त्यांमव्ये बंगालचे प्रख्यात कादंबरीकार व कथालेखक शेलजानंद्‌ 
मखोपाध्याय हे एक होते. पण ते दुसऱ्या शाळेत होते. त्या दोघांमध्ये सा हित्यप्रेम 
हा समान आवडीचा विषय असल्याने त्यांच्यांत साहित्यिक मत्री निर्माण झाली 
व ती शेवटपर्यंत टिकली. आश्चर्याची गोष्ट अशी की त्या काळात नजरुल 
प्रामख्याने गद्यसाहित्य लिहीत तर शेलजानंद्‌ पयरचना करीत. नंतरच्या काळात 
मात्र त्यांच्या या भमिकांची आळलटापालट झाली.*ँ 


परंतु याच वेळी नजरुल यांच्या जीवनावर इतरही प्रभाव पडू लागले. 
त्यांच्या शाळेत निवारणचंद्र घटक हे एक शिक्षक होते. ' युगांतर ' या नावाच्या 
एका गुप्त क्रांतिकारी संस्थेचे ते सभासद होते. या संदर्भात उलेख करण्यासारखी 
गोष्ट अशी की श्री. घटक यांच्या आत्या दुकारी देवी या बंगालमधील क्रांति- 
कारकांच्या संघटनेत काम करणाऱ्या ख्तरियांपेकी दारूगोळा व हत्यारे जवळ 
बाळगण्याबद्वूळ तुरुंगवासाची शिक्षा झालेल्या पहिल्या महिला होत. परंत 
आपल्या प्रस्तुत विवेचनाच्या दृष्टीने अधिक महत्त्वाची गोष्ट अशी की श्री. घटक 
यांनी नजरुळमधील ओज व जावनानंद पारखला आणि त्यांना आपल्या जवळ 
ओढून घेतले. ते पहिल्या महायुद्धाचे ( १९१४-१९१८ ) दवस होते. भारतीय 
क्रांतिकारकांच्या दृष्टीने स्वातंत्र्यासाठी हलले चढविण्याची ती घाईगर्दीची वेळ 
होती. बिटनवरील विपत्ती ही त्यांच्या दृष्टीने खुवर्णसंधी होती. त्या निर्वाणीच्या 
क्षणी बिटिश. राज्यकर्त्यांनाही भारतातून युद्धाच्या वेदीवर बळी देण्यासाठी 
सेनिकरूपी बकरे ( किंवा शत्रुच्या तोफांसाठी खाद्य ) हवे होते. बिटिश राज्य- 
कत्यीच्या परिभाषेत बंगाली ही भारतातील एफ ' बिगर लढाऊ जमात ' होती 
आणि तोपर्यंत बंगाल्यांना सेन्यात प्रवेश करण्यास बंदी होती. आता ' एक 
प्रयोग म्हणून ' राज्यकर्त्यांनी बंगाल्यांची एक ' डबल कंपनी ' उमारण्याचे 
ठरविले. नंतर या कंपर्नाला ' ४९ वी बंगाली रेजिमेंट ' असे नाव देण्यात आले. 


कॅ-श्री. शेलजानंद पुखोपाध्याय यांनी १९७० साली ' रिकलेक्हन्स अबाउट नजरुल ' 
(नजरुल यांची संस्मरणे ) हे पुस्तक लिहिले. नजरुल विषयक जे साहित्य दोन्ही 
बंगालमध्ये मोठ्या प्रमाणावर प्रकाशत होत आहे, त्यामध्ये या पुस्तकाने स्वागतार्ह भर 
शातली आहे. 


जन्मं आणि प्रारंमिकवर्षे ७ प 


त्यावेळी नजरुल फक्त १८ वर्षांचे होते. त्यांनी सेन्यात भरती होण्याची ता संघा 
घ्यावी, आणि स्वातंत्र्ययद्द यशस्वी होण्यासाठी अत्यंत आवश्यक असणारे खूप 
दिवस इच्छिळेले असे लष्करी प्रशिक्षण मिळवावे, म्हणन त्यांना प्रोत्साहन दिले 
गेळे. बहुधा नजरुल यांना फारसे उत्तेजन देण्याची गरजच भासली नसावी. 
त्यांच्या अंगी असणारे स्वातंत्र्यप्रेमच पुरेसे झाले असावे. तरीपण निवारण घटक 
यांनी त्या स्वातंत्र्यप्रेमाला दिशा दाखविण्याच्या बाबतीत मदत केली; आणि 
देशाचे स्वातंत्र्य हे निश्चित उद्दिष्ट त्याच्यासमोर ठेवले, यात शंका नाही. ती 
कायमची प्रेरणा बनली. काळाबरोबर तिचा अर्थ न्यापक बनत गेला. नजरुल 
यांच्या बहुमुखी प्रतिभेच्या सर्जनशीलतेच्या त्या परमोच्य कालखंडामध्ये तिच्यावर 
क्रांतिकारक देशभक्ती आणि स्वातंत्र्याची अभिलाषा यांचा खोल ठसा उमटला. 
कोणाही महत्त्वपर्ण कलावंताच्या बाबतीत आपल्या काळाशी बांधीलकी न 
स्वीकारणे ही गोष्ठ अवघडच असते. जेव्हा स्वातंच्ययुद्ध खुरू असते तेव्हा 
त्याच्यापासून अलिप्त राहाणे हे कोणाही महत्त्वाच्या पराधीन लेखकाच्या बाबतीत 
अनैसर्गिक किंवा अस्वाभाविक असते. निदान नजरुल तरी सियरसोलमध्ये 
असल्यापासून कोणत्याही परिस्थितीत स्वातंत्र्याशी ' बांधील ' होते. आणि 
म्हणन एक कवी व कलावेत या नात्याने काजी नजरुल इस्लाम यांचे जीवन व 
विकास हे त्यानंतरच्या वीस-पंचवीस वर्षापर्यंत-किंबहुना त्यांचे सर्जनशील जीवन 
समाप्त होईपर्यत-घडलेल्या राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय घटनांच्या संदर्भातच योग्य 
प्रकारे समजून घेता येईल. 


अशा प्रकार १११५७ साला नजरुल यांनी शालंय अभ्यासक्रमाच्या शेवटच्या 
वर्षी शिक्षणाला रामराम ठोकळा, आणि ते ' डबल कंपनी 'त भरती झाले. 
त्यांना ताबडतोब नोशेरा ( वायन्य सरहद प्रांत ) येथे पाठविण्यात आळे; आणि 
लेथन ते आपल्या पलळटणीबरोबर करारचाला गेळे. तेथे त १६१७ पासून १९१९ 
पर्यत राहिले. १९१५ माला यद्ध समाप्त झाल्यावर त्यांच्या बंगाली रेजिमेंटचे 
विसर्जन करण्यात आले. नजरुल ह समाध्या शिपायापासून चढत-चढत हविलदार 
( नॉन कमिशंड ऑफिसर ) या हुद्यापर्यत जाऊन पोचले. वस्ततः ते क्वार्टर 
मास्टर म्हणन काम करीत होते. त्यांचा मनमोकळा स्वभाव आणि प्रेमळ सहवास 
व त्यांच्या कवितांपेक्षाही आधिक मोहक अशी त्यांची गाणी यामळे कराचीच्या 
लष्करी बराकीतीळ आपल्या सर्व सेनिक सहकाऱ्यांमध्य त चेतन्याचा स्थोत 
वनले. त्यांच्या पळटणीशी संबद्द असलेल्या एका पंजाबी मोलवीसाहेबांच्या 
मदतीने नजरुल यांनी फारसी भाषा व फारसी काव्य यांविषयीच्या आपल्या 
ज्ञानात भर घातळी. ज्या-ज्या वेळी स्फूर्ती येई त्या-त्या वेळी ते गय, पद्य व 
गाणी लिहीत असत. या व इतर लेसनांबरोबरच त्यांनी हाफिझच्या रुबायांचा 
बंगाली अनुवाद करण्यास खुरुवात केली. मात्र त काम पूर्ण होऊन प्रसिद्ध 


६ ० काजी नजरुल इस्लाम 


होण्यास बराच काळ लागला. १९३० साली (१३३५७ बंगाब्द ) तो अनुवाद 
प्रसिद्ध झाला. 

या खुमारास नजरुल यांची ' बाउंडुळलेर आत्मकथा ( एका कलंद्राची' 
आत्मकथा ) ही लघुकथा कलकत्त्याहून मौलवी नासिरुद्दीन यांच्या संपादक- 
त्वाखाली प्रकाशेत होणाऱ्या ' सौगात ' या नियतकालिकाच्या ज्येष्ठ १३२६ 
(१९१९) च्या अकात प्रसिद्ध झाली. ती त्यांची प्रकाशित झाळेली पहिलीच 
लघुकथा होती, असे म्हणतात. त्यांच्या स्वतःच्या जीवनाशी या कथेचा 
थोडाफार संबंध होता. ' सोगात ' ला साहित्यिक क्षेत्रात चांगली प्रतिष्ठा. होती. 
परंतु जवळ-जवळ याच सुमारास बंगीय मसलमान साहित्य समितीचे मुखपत्र 
असलेल्या ' बंगीय मसलमान साहित्य पत्रिका ' या त्रेमासिकाच्या श्रावण १३२६ 
( जले-ऑगस्ट १९१९) च्या अंकात त्यांची ' मुक्ती ' या शीर्षकाची एक 
आख्यानात्मक कविता प्रसिद्द झाळी. (या कवितेला कवीने ' क्षमा ' हे शीर्षक 
दिले होते. परंतु संपादकांनी ते बदलून ' मक्ती ' असे केले. पुढे कवानेही था 
बदलाला मान्यता दिली. ) ही नजरुल यांची प्रकाशित झालेली पहिलीच कविता 
होय. ही कविताही सत्य घटनांवर आधारळेळी होती आणि राणीगंजमधील 
एका कोपऱ्याचे त्यात आलेले वणन लक्षात राहण्याइतके उठावदार बनलेले 
आहे. एका फकिराचे जीवन आणि मरण यांसंबंधीची ती कथा असून 
त्या फकिराच्या रुपेमळे एका झाडाळा नवी पालवी फुटल्याचा दैवी 
चमत्कार तिच्यात वर्णन केला आहे. ती कविता मनोहर यमकांनी युक्त 
असून तिचा प्रसादगुण वाखाणण्यासारखा होता. अनेक दृष्टींनी ती वेशिष्ट्यपर्ण 
होती. नजरुल यांची लहानपणापासूनच चमत्कारांवर आणि धार्मिक गढ शक्तीवर 
प्रच्छन्न श्रद्धा असल्याचे तिच्यावरून दिसून चेते. कराचीहून पाठविलेल्या या 
कवितेमळे त्यांचा पुनः एकदा कॉम्रेड मजफ्फर अहमद यांच्याशी संपर्क प्रस्थापित 
झाला. श्री. मजफ्फर अहमद्‌ हे प्रख्यात साम्यवादी पढारी होते. वस्तुतः ते काही 
त्या पत्रिकेचे ओपचारिक दृष्ट्या संपादक नव्हते; परंतु पत्रिका व समिती यांचे ते प्राण 
किंवा भाधारस्तंभ होते. त्यांचा नजरुलशी त्यापूर्वीच पञ्रव्यवहाराच्या द्वारे संबेध 
प्रस्थापित ज्ञाळेला होता, हे उघड आहे. त्यांची दृषी मोठी विवेचक होती. वरील 
आख्यानात्मक कविता वाचल्यानंतर साहित्याकाशात एका धमकेतचा उद्य 
झाल्याचे त्यांना जाणवले. त्यामुळे बंगीय मसळमान साहित्य पत्रिकेच्या वतीने 
कराचीला असलेल्या त्या कवीशी संपर्क साधण्यात त्यांनी मळीच विलंब लावला 
नाही. त्यांनी नजरुल यांना आणखी साहित्य पाठविण्याचा आग्रह केळा. अशा 
प्रकारे त्या दोघांमधील भर्राव व वैशिष्ट्यपूर्ण मेर्ञाचा पाया घातला गेला. कालां- 
तराने नजरुल हे भारतातील नसले तरी बंगालमधील साम्यवादी विचारसरणीशी 
बांधीलको असणारे कवी म्हणन मान्यता पावले. त्यांच्या चा विकासात म॒जफ्फर 


जन्म आणि प्राराभिक वर्षे ५ ७ 


अहमद्‌ यांच्याशी झालेल्या त्यांच्या मेञ्रीला फार महत्त्वाचे स्थान होते.* त्यावेळी 
बे. म. सा. प. हे नजरुल यांच्या दृष्टीने अभिव्यक्तीचे प्रमुख्य माध्यम बनले. ' हेना ' 
आणि ' व्यथार दान ' या त्यांच्या दोन लघकथा पत्रिकेच्या लागोपाठच्या दोन 
अंकात ( ऑगस्ट १९१९) प्रसिद्ध झाल्या. त्यांपैकी ' व्यथार दान '( व्यथेचे दान) 
ही कथा अधिक वेशिष्यपर्ण होती. या कथांमळे ते सर्वसामान्य वाचकांमध्ये 
आणि विशेषतः समितीच्या तरुण खुशिक्षित मसलमानांमध्ये चांगळेच लोकप्रिय 
झाले. मोलवी काजी अब्दुल वदूद आणि अबल कलाम शस्खुद्वांन यांच्यासारखे जे 
लेखक पुढील काळात प्रख्यात साहित्यिक म्हणून गाजले त्यांच्याशी नजरुलची 
भेञ्ी जमली. नजरुल यांनी हाफिझच्या रुबाइ्यांचा केलेला अनुवादही याच 
खुमारास ' प्रवासी ' या बंगाळीतील अग्रेसर साहित्यिक मासिकात प्रकाशित 
झाला. ( पौष, १३२६; डिसेंबर १९१९). त्यांचा हा अनुवाद पवित्र गांगुली 
यांनी ' प्रवासी 'कडे प्रकाशनार्थ पाठाविला होता. त्यातून नजरुल व पवित्र गांगुली 
यांच्या चिरस्थायी मेञ्रीचा पाया घातला गेळा. या घटनेचाही या अनषंगाने 
उल्लेख केला पाहिजे. 


१५२० सालच्या प्रारंभी नजरुल यांची पळटण विसर्जित करण्यात आली. 
तत्पर्वा जानेवारीमध्ये ते एक आठवड्याच्या रजेवर कलकक्त्याला व चुरुलियाला 
आले होते. कलकच्त्यामध्ये त्यांना मजफ्फर अहमद भेटले. त्यांची ही पहिलीच भेट 
होती. सन्यातून निवृत्त झाल्यावर नजरुल यांनी साहित्यसेवेळा वाहून घ्यावे, असा 
मजफ्फर साहेबांनी त्यांना आग्रह केला. मार्च १९२० मध्ये नजरुलची पलटण 
प्रत्यक्षपणे बरखास्त करण्यात आली, आणि नजरुल कायम स्वरूपात बंगालला 
परतले. ते प्रथम आपल्या आईला भेटण्यासाठी आपल्या गावी गेले. परंत तेथे 
फार काळ न राहता ते लागळींच कलकक्त्याला परतले. तेथे त्यांचे मित्र शेळजानंद्‌ 
यांनी त्यांचे स्वागत केले. वस्तुतः ते 3२, कॉलेज स्ट्रीट या घराच्या पहिल्या 
मजल्यावर मुजफ्फर अहमद चांच्याबरोबर राहू लागले. ' मुस्लिम भारत ' व 
* मसलमान साहित्य समिती ' यांच्या कचेऱ्या याच जागेत होत्या; आणि त्यांचे 
संघटक मजफ्फर अहमद, अफकळल-उल-इस्लाम, काजी अब्दुल वदूद आणि इतर 
काही मंडळीही तेथेच राहात होती. ' नंबर 3२ ' हृ त्यावेळी त्यांच्या जीवनाचे 
केंद्रच होते. नजरुलनी त्यांच्याशी गट्टी केळी. माजी सेनिक या नात्याने नजरुल 
यांना नोकरी मिळण्याची चांगळींच संधी होती; आणि त्याप्रमाणे सरकारच्या 
महस्रूल खात्यात सबरजिस्ट्रारच्या जागेसाठी त्यांना मळाखतीचे बोलावणेही 


*% मुजफ्फर अहमद यांच्या ' काजी नजरुल इस्लाम-रोमेनिसन्सेस ' (१९६७-६९ ) 
या पुस्तकामुळे विसाव्या शतकाच्या तिसऱ्या दशकातील व चोथ्या दशकाच्या अखेरीच्या 
काळातील नजरुल यांच्या जीवनाशी संबधित काही प्रश्न व॒ घटना यांवर प्रकाश 
टाकण्याच्या कामी खूपच मदत होते. 


८ 71 काजी नजरुल इस्लाम 


आले. परंत ते तर स्वातंत्र्याप्राप्तीसाठी प्रेरित होऊन देशभक्तीच्या. 
भावनेने १५१७ साली सेन्यात दाखल झाले :होते. त्यामळे ती साम्माज्यवादी 
लढाई संपल्यावर आत्मसंतृष्टतेच्या घरकुलात निवारा घेण्यास त्यांचे मन कसे 
तयार होणार ! शिवाय कराचींच्या बराकीतन त्यांनी मध्य आशियातील 
सरेजामशाही राजवटी कोसळताना उठलेले कोलाहल मिश्रित प्रतिध्वनी ऐकले 
होते (५९१८-१९२० ). त्याचवेळी हेजाज ( अरबस्तान ) व निकट प्र्वेतील 
मस्लिम देश व्यापणाऱ्या साम्याज्यवाद्यांविरुद्ध मस्लिम भारतामध्ये जी संतापाची 
ळाट उसळली होती तिच्यातही ते सामील झाले होते. जनतेच्या तिरस्कारास 
पात्र झालेल्या रोलट अक्ट ( १९१९ ) मळे सारा भारत देश ब्रिटिश सत्तेला विरोध 
करण्यास ठामपणे उभा राहिला होता; आणि गांधीजींनी सत्याग्रहाची भाषा खुरू 
केली होती. पंजाबमधील अत्याचार आणि त्यांवर जालियानवाला बागेतील 
(१३ एप्रिल, १९१६ ) कत्तलीने चढविळेळा कळस हे जणू राष्ट्रीय विद्रोहाला 
आणि प्रत्यक्ष कृतीला निमंत्रणच होते. भारतातील हिंदू-मुसलमानांमध्ये बंडाची 
जी आग पेटून उठळी होती तीच नजरुलच्या अंतःकरणातही उफाळून उठली. 
ही आग इतर ठिकाणांपेक्षा बंगालमध्ये व कलकत्त्यात अधिक तीव्र होती. नजरुळ 
यांचा निश्वय पक्का झाली. राष्ट्रीय स्वातंत्यासाठी जोरदार प्रहार करण्याचे व 
त्यासाठी आपल्या साहित्यगुणांचा वापर करण्याचे त्यांनी ठरविले. मग त्यासाठी 
कितीही क्लेश भोगावे लागले तरी त्याची त्यांना पर्वा नव्हती. त्यांच्या या निणयाळा 
त्यांच्या मित्रांनी पाठिंबा दिला. कारण त्यांच्या साहित्याकडून त्यांना खूपच मोठ्या 
आशा होत्या. अशा प्रकारे नजरुल यांनी चाळून आलेली सरकारी नोकरी 
फेटाळून लावली; आणि ज्वलज्जहाल उत्साहाने भविष्याच्या अंधारात निर्णायक 
उडी घेतली. 


यावेळी नजरुल यांचे वय २१ वर्षाचे होते. 


प्रकरण : दुसरे 


योद्धा आणि लेखक ! पाहिला उद्रेक 


५९२९० साली काजी नजरुल इस्लाम हे आपल्या पोरुषाचा प्रथम अभिवन्यक्‍ती 
करण्यास पढे सरसावले. किंबहुना आपण स्वातंत्र्येनिकांच्या बाजूने उभे 
राहावयाचे आणि साहित्याच्या क्षेत्रात कीती व आगळेपणा प्राप्त करावयाचा 
या निश्र्वयान त्यांनी पाऊळ उचलले. ' मस्लिम भारत ' हे त्यांच्या कतृंत्वाचे 
प्रमख माध्यम बनणार होते. तेथील त्यांचे मित्र या बाबतीत खूप उत्साही होत; 
भाणि कवीचा आवेश त्यांच्या उत्साहापेक्षाही अधिक होता. या मासिकाचे 
नाममात्र संपादक प्रख्यात मस्लिम कवी मजम्मिल हक्क ( शांतिप्र ) हे राहाणार 
असले तरी त्यांचे चिरंजीव अफजल उल हक्‍क हेच वास्ताविेक संपादृक होणार 
होते. ' मास्ळिम भारत ' ची वास्तविक कचेरी ३२, कॉलेज स्ट्रीट याच 
ठिकार्णा राहाणार होती. त्याचा पहिळा अक ( वेशाख, १३२७; एप्रिल? १९२०) 
नजरुल यांची ' बॉधन हारा ' ( बंधमक्त ) ही पहिली कादंबरी घेऊन प्रकाशित 
झाळा. ही कादंबरी पत्ररूपात हाती. द्र महिन्याच्या अंकातन ती कमशः प्रासिद्ध 
होऊ लागली. त्याखेरी ज त्यांच्या जन्या-नवन्या कविताही ' मस्लिम भारत ' मध्ये 
धमधडाक्याने प्रसिद्ध होऊ लागल्या. ' सौगात ', ' उपासना"', ' बिजली ' इत्यादी 
इतर अनक नियतकालिकांतनही त्यांच्या कविता प्रकाशित होऊ लागल्या. 
१9२७ बंगाब्द या वर्षां ' मस्लिम भारत ' मध्ये निजरुळ इस्लाम यांचे खालील 
साहित्य प्रकाशित झाले" :-- 


१. बाँधन हारा ( बंधमक्त ) : कादंबरी 

२. कुरबानी ( बलिदान ) : कविता 

3. बादूल बरिषण ( मेघवर्षा ) : प्रतीकात्मक कहाणी 

*. बादल-प्रातेर सोहराब* ( पावसाळी पहाटे केलेली प्रार्थना ) : कविता 


---- ---- ->>-:>>>-_--  -- ---:::.--....,३२><दट्ब्ब्. ऱ्न का नी कट > नमन 


4: मुजफ्फर अहमद, ' स्म्रात-कथा ', आवृत्ती ३, पृ. ६० 
.१) हा शब्द फारसी ' सराब ' ( मृगजळ ) किंवा ' हाराब ' असाही असू शकेल. 


१० ७ काजी नजरुल इस्लाम 


५. बोधन ( उद्बोधन ) : कविता 

६. मोहरम ! कविता 

७». शात-इल-अरब ( मेसोपोटॅमियारतील य॒फ्रेंटिस नदीचे अरबी नाव ) : 

कविता 

८. गीते (3 गीते) 

५. गझल ( हाफिझच्या गझलांचा अनुवाद ) 

१०. फतवा-इ-दूवाजदोम ( पेगंबराचा जन्मादेन) : कविता 

११. बिरह-बिध्रा ( विरह-ब्यथा ) : कविता 

१२. मोरोमी ( मर्मी-गृढवादी ) : गीत 

१३. स्नेह-भीत्‌ ( प्रेम-भीरु ) : कविता 

या रचनांपेकी काही आजही उच्च कोटींच्या समजल्या जातात. त्या 
काळी तर त्यांनी सर्वांनाच थक्क केले. या नव्या लेखकाचे बहुतेक प्रत्येक क्षेत्रा- 
तन उत्खुकतापूर्ण स्वागत झाले. त्यांच्या ' बॉधन हारा ' या कादेंबरीचेही 
वाचकांनी कोतक केले. नजरुल यांची प्रतिभा ही कादंबर्राकाराची प्रतिभा 
नव्हती, हे आपण मान्य केळे पाहिजे. या कादंबरीची कथावस्त्‌ हविलदार 
क्वार्टरमास्टर असलेल्या ( नजरुळ यांचा स्वतःचाच तो हुद्दा होता ) कथा- 
नायकाच्या कराचीतीलळ अनभवावर बटबटीतपणे आधारलेली असून ती 
काव्यात्मता, रोमान्स व भावकता चांनी भारलेळी आहे. परंतु ती प्रकाशित 
होऊ लागल्यानेतर ' नारायण ' या महत्त्वाच्या साहित्यिक मासिकात (भाद्र 
१३२७ बंगाब्द, ऑगस्ट १९२०) तिच्याविषयी अत्यंत अनकूळ अभिप्राय 
प्रसिद्ट झाळा. या मासिकाचे संस्थापक श्री. चित्तरेजन दास हे होते; आणि 
त्यावेळी त्याचे संपादक बारींद्रकमार घोष होते. ' मुस्लिम भारत ' व * सौगात ' 
यांमधून प्रकाशित झालेल्या न जरुलच्या कवितांना यापूर्वीच मान्यता प्राप्त झाली 
होती. ' शात-इल-अरब ' ही खास नजरुल-रंग असलेली कविता आहे. इराक- 
मध्ये असलेला एक बंगाली सेनिक त्या देशाला उद्द्शन आपले मनोगत व्यक्त 
करतो आहे, अशी त्या कवितेची भमिका आहे. त्यामध्ये तो आपल्या स्वतःच्या 
मातृभूमीची व त्या ' थोर हृतात्म्यांच्या भमीची ( इराकची ) समान पराधीनता 
विशद करून कवी आपले दुःख व्यक्त करतो. अशा प्रकारची ही काही पहिलीच 
कविता नव्हती, हे खरे; तरीपण तिच्यात देशभक्तीच्या भावना उत्तम प्रकारे 
उचंबळून आल्या आहेत आणि नादमधर फारसी-अरथी शब्दांचे व तितक्‍याच 
प्रबळ वेगाने धावणाऱ्या बंगाली शब्दप्रवाहाचे खुंदर मिश्रण तिच्यात झाले आहे. 
कोणालाही मोहून टाकीळ अशीच ती कविता होती. ' मोहरम ' ' बादल-प्रातेर 
सराब ' यांसारख्या इतर कवितांनीही वाचकांना असेच मंत्रमृग्ध करून सोडले. 


योद्वा आणणि लेखक : पहिला उद्रेक उ_११ 


* मस्लिम भारत ' हे ज्याला आपण ' मस्लिम विषय ' असे म्हणू शक्‌ त्यांच्याशी 
संबेधित लिखाणाला अनकूल असे माध्यम होते, हे उघड आहि. त्यामळे नजरुल 
यांनी स्वाभाविकपणेच त्याकाळी इस्लामी धार्मिक-सांस्तिक प्रसंग व सण 
यांच्याशी संबधित विषयांवरील ' मोहरम ', ' कुरबानी ', ' फतवा-इ-दूवाजदोम ' 
यांसारख्या वर उलेखिलेल्या कविता त्या मासिकात लिहिल्या त्यांमध्ये उत्तम 
काब्यगुण होते, यात शंका नाही; तरीपण इतर कारणांसाठी त्या महत्त्वपूर्ण होत्या. 

संस्छत मलस्प्रोतांशी संबंधित विषयांच्या बाबतीत बंगाली साहित्य जेवढे 
समृद्ट होते त्यामानाने फारसी-अरबी मूलस्त्रोतांशी संबधित विषयांच्या बाबर्तात 
ले फारसे समृद्ध नव्हते. याचे प्रमख कारण असे की जुन्या काळी बंगालीमध्ये 
मुस्लिम लेखक फार कमी होते; आणि जे थोडे होते त्यांच्याकडे बद्धिवंतांनी दुर्लक्षच 
केले. जुन्या सरंजामशाहीच्या जमान्यात, यरोपमध्ये जशी लॅटिन हो बद्विवंतांची 
भाषा होती तशी फारसी ही भारतीय बुद्दिवंतांची विशेष पसंतीची भाषा होती. 
आता नजरुल यांनी बंगाली साहित्यात फारसी-भअरबीशी संबंधित विषयांना 
साहित्यिक प्रतिष्ठा मिळवून देण्यास खुरुवात केली; आणि बंगालमर्धाल हिंदूंना 
त्या विषयांच रसग्रहण करण्यास उद्य्कत कले. 

वातावरणही या गोष्टीला अनुकूळ व शुभ होते. खिळाफत चळवळीने 
साम्याज्यवाद विरोधी व्यासपीठावर मसळलमानांना हिंदूच्या अधिक जवळ आणले 
होते; आणि या दोन्ही जमाती एकमेकांच्या सांस्छतिक-धार्मिक बार्बीची माहिती 
करून घेण्यास अधिक उत्सुक झाल्या होत्या. तसेच, सर्व सांस्छतिक व साहित्यिक 
प्रयत्न राष्ट्रीय एक्य व राष्ट्रीय संघर्ष यांना हातभार लावणारे आहेत, हे ओळखून 
त्यांचे स्वागत करण्यासही दोन्ही जमाती तयार होत्या. सप्टेंबर १९२० मध्ये 
कलकक्त्याला काँग्रसच्या खास अधिवेशनात असहकाराचा ठराव ( १५९२० ) पास 
झाला होता. खरे म्हणजें, नजरुलच्या अंतःप्रवृत्तीला जस हवे होते त्याप्रमाणे 
सार्वजनिक जीवन अनकूल बनत चालले होते. व्यक्तिशः त, अंदूमानमधून शिक्षा 
भोगून आलेले बारींद्रकमार घोष व अविनाश भट्टाचार्य, संगीतज्ज्ञ नलिनीकांत 
सरकार, आणि यांसारखेच इतर जहालमतवादी व क्रांतिकारक यांच्या संपर्कात 
येऊन त्यांच्याशी मेत्रींसंबंध प्रस्थापित करू लागले होते. त्यांची साहित्यिक 
कामगिरी, प्रोगामी ट्ाषणिकोन आणि दिलदारपणा यामळे * बिजली '-च्या 
राजर्कांय व साहित्यिक वर्तुळात त्यांना मनःपूर्वक प्राविष् करून घेण्यात आले. 
मुस्लिम बंगालचा हा प्रतिभाशाली खुपत्र भावी राष्ट्रीय ऐक्याचा अग्रदूत ठरणार, 
याचेच जण हे शुभचिन्ह होते. 

अशा प्रकारे काही महिन्यांच्या अवधीतच काजी नजरुल इस्लामचे नाव 
हे बंगालमधील विवेचक वाचक व संपादक आणि विशेषतः नव्या परोगामी 
विचारांची माणसे व वृत्तपत्रे यांच्या दृष्टीने स्वागतार्ह समजले जाऊ लागले. 


१२ ए काजी नजरुल इस्लाम 


मस्लिम भारत! व * सोगात ' या मुस्लिम साहित्यिक मासिकांव्यतिरिकत 

उपासना ' व ' भारती ' ही जुनी साहित्यिक मासिकेही त्यांचे लिखाण प्रसिद्ध 
करीत होती. बारींद्रकुमारांनी नुकतेच खुरू केलेले ' बिजली ' हे साप्ताहिक नवीन 
व अधिक लढाऊ राजकीय कल्पना निर्भयपणे मांडण्याचे काम करीत होते. 
सोव्हिएट राशेया आणि त्याचा समाजवादी प्रयोग यांविषयी त्यामध्ये सहानुभति- 
पूर्ण अभिप्राय व्यक्‍त होत. त्याठिकाणी नजरुलचे स्वागत झाले. ते अविरतपणे 
गद्य व पद्य लिहीत होते. काविता हे त्यांचे खरे बलस्थान असल्याचे दिसून आले; 
आणि गीते रचण्याचे व गाण्याचे तर त्यांना जण वेडच होते. खरे म्हणजे त्यांची 
गीते आणि टागोरांची व आपली स्वतःची भावगींते गाणारा गायक म्हणून त्यांना 
मिळालेळी ख्याती यांमळे ते कलकत्त्यातील सर्व थरांमध्ये-यात हिंदू कुटुंबांचाही 
समावेश होता-ते अधिक लाकप्रिय बनले. गाचक या नात्याने त्यांना चाहणाऱ्यांची 
संख्या अधिक व्यापक होती. त्या माध्यमातन ते सामान्य जनतेपर्चये जाऊन 
पोचत. या आम जनतेविषयां त्यांना नेहमीच आत्मीयता वाटत राहिली. ' भारती ' 
गटाचे लखक हे उच्चविद्याविभषित ठागोरउपासक आणि पुरोगामी जहालमतवादी 
राजकीय व साहित्यिक कल्पना उराशी बाळगणारे होते. त्यांनीही नजरुल यांचे 
स्वागत करण्यात मळीच खळखळ केली. नाही. त्यांनी चा प्रतिभावान्‌ कवीला 
आपल्यात सामील करुन घेतले. या गटामध्ये समाविष्ट असलेल्या साहित्यिकांमध्ये 
त्यावेळी ररवीद्रनाथांनंतर क्रमांक दोनचे बंगाली कवी समजले गेलेले सत्येंद्रनाथ 
दत्त हे होते. तसेच मणिलाल गांगुली, प्रेमांकर आतर्थी आणि मोहितलाल 
मज़मदार हेही होते. याठिकाणी हे सांगितले पाहिजे की त्यावेळी मोहितलाल हे 
स्पष्टपणे नव्या वृत्त-प्रवृत्तीचे कवी म्हणून मान्यता पावले होते. त्यांच्या दृष्टीने 
नजरुल ही एक नवी उपलब्धी होती. नजरुलशी प्रत्यक्ष परिचय होण्यापूर्वीच 
' मुस्लिम भारत 'मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या त्यांच्या दोन कवितांचा खास निर्देश करून 
ने एक प्रतिभाशाली कवी असल्याबद्वू्ळ मोहितलाल यांनी ताबडतोब, स्नेहपूर्ण 
शब्दांत ' मुस्लिम भारत 'मध्ये लेख लिहून नजरुलचे स्वागत केले होते. नजरुल हे 
केवळ आपल्या शलीतील व शब्दृकलेतील निखालस जोष, छंद व लय यांवरील 
प्रभत्व, आणि ते कवितेत करीत असलेला फारसी शब्दांचा विपुल वापर यांच्या 
योगे ' बंगाली कवितेला अधिक सामर्थ्यवान्‌ व वेशिष्टयपर्ण बनवितील ' याविषयी 
मोहितलाल यांची खात्री होती. आपल्यापेक्षा १४-१५ वर्षांनी वडील असलेल्या 
त्या बहुश्रत कवीकडून मनापासून व स्नेहपूर्ण शब्दांत कल्या गेलेल्या या प्रशंसेमळे 
नजरुल यांच्या अतःकरणातही आदराची भावना निमाण जाली. त्यांच्यातील हा 
स्नेहाद्र १६२२ साली नजरुल यांची य॒गप्रवर्तक ' विद्रोही ' ही कविता प्रसिद्ध 
होऊन तिच्या योगे त्यांच्यांत मतभेद निर्माण होईपर्यंत टिकला. त्याचा उललेख आम्ही 
योग्य त्या संदर्भात नंतर करणार आहोत. याठिकाणी कलकच्त्याच्या सांस्छतिक व 


योद्वा आणि लेखक ! पहिला उद्रेक त 93 


सामाजिक जीवनात नजरुल ' नवखे ' होते त्या काळात त्यांचा विकास कसकसा 
होत गेला ते आपल्याला पाहावयाचे आहे. 

कलकच्यात आल्यानंतर पोटापाण्याची सोय कशी करावयाची हाचि 
निकडीची बाब नजरुल इस्लाम यांच्यासमोर असली पाहिजे. जिच्यावर अवलंबन 
राहाता येईल अशी शिलुक त्यांच्याजवळ नव्हती; आणि मजफ्फर अहमद 
यांच्यासारखे त्यांचे मित्रही विशेष सुस्थितीत नव्हते. ' मुस्लिम भारत ' सारखी 
त्याकाळची बंगाली साहित्यिक मासिके आपल्या लेखकांना काही मोबदलाही 
देऊ शकत नव्हती. के. रामानंद चॅटर्जी यांचे ' प्रवासी ' हे एकमेव मासिक 
याला अपवाद होते. ते आपल्या लेखकांना मोबदला देत होते. कवितेला १० 
रूपये आणि कथा, लेख इत्यादी गद्यसाहित्याला दरपानी ३ रुपये या दराने ते 
मानधन देत. मात्र ते मानधन जास्तीत जास्त १५ रुपये असे. शरचद्र चटोपाध्याय 
हृ प्रख्यात कादुंबरीकार हेच काय ते त्या काळी लेखनावर उपजीविका करणारे 
पहिळे व एकमेव बंगाली लेखक होते. ते त्यावेळी कीर्तीच्या व लोकप्रियतेच्या 
शिखरावर होते. ' भारतवर्ष ' मासिकात क्रमशः प्रकाशित होणाऱ्या त्यांच्या 
कादुंबऱ्यांबद्ठूळ त्यांना दरमहा नियमित व माफक प्राप्ती होत असे. इतर 
लेखक अध्यापन, कारकनी, वकिली, वृत्तपत्रन्यवसाय यांसारख्या इतर उत्पन्नाच्या 
माधनांवर अवलंबन असत. यांपैकी वृत्तपत्रन्यवसाय हा एकच मार्ग नजरुल यांना 
उपलब्ध होता; आणि खुदेवाने ळोकरच त्यांना तशी संधीही मिळाली. त्यांचे 
मित्र मजफ्फर अहमद हे एक नवे बंगाली देनिक सुरू करण्यासाठी भांडवल 
मिळविण्याच्या शोधात होते. कलकत्ता उच्च न्यायालयाचे वकील असलेले, परंत 
बंगालचे एक अग्रगण्य राष्ट्रीय पढारी म्हणून अधिक प्रख्यात असलेले श्री. ए. के. 
फजलुल हक यांनी देनिकासाठी भांडवल पुरवावे यासाठी त्यांचे मन वळविण्यात 
आले होते. १९२० साली देशभर खळबळ माजलेली होती; आणि अशा वेळी 
आपले विचार व्यक्त करणारे व विशेषतः राष्ट्रवादी मस्लिमांचे ळोकमत संघटित 
करणारे एखादे मसपञर आपल्या हातात असावे असे फजळलुल हक यांना वाटले. 
त्यांचे हे मखपत्र सायंदेनिक होते. त्याचे नाव ' नवय॒ग ' असे होते. नजरुल 
इस्लाम व मजफ्फर अहमद यांच्या संयक्त संपादकत्वाखाली १२ जले १९२० 
रोजी ' नवय॒ग 'चा पहिला अंक प्रसिद्ध झाला. त्याचे मार्गदर्शन करणारे हे दोन 
संपादक त्या मानाने लोकांना अपरिचितच होते. त्यांच्या कार्यक्ममतेविषयी श्री. 
हृक यांच्या मनात काही शंका असळीच तर ती लोकरच दूर झाळी. कारण 
' नवय॒ग ' ने हां हां म्हणता सार्वजनिक जीवनावर आपली छाप पाडली. त्याची 
आवेशपूर्ण बंगाली शेळी आणि खुस्पष्ट व जोरदार राजकीय मतप्रदर्शन यांचे 
वाचकांनी स्वागत केले. ते देनिक पूर्णपणे राष्ट्रीय वृत्तीचे, पांत लोकशाहीकडे 
अधिक कल असलेले व सामान्य जनतेविषयी स्पष्टपणे आस्था बाळगणारे होते. 


१४ .॥ काजी नजरुल इस्लाम 


स्वराज्याच्या संघर्षात सुशिक्षित वर्गापेक्षा सामान्य जनता ही अधिक महत्त्वाची 
आहे, असे ते मानीत होते, हे उघड आहे. नजरुल हे त्याचे प्रमख आधारस्तंभ 
होते. त्यांची लेखणी सामर्थ्यशाली होती. कोणत्याही बातमीचे महत्त्व चटकन 
त्यांच्या ध्यानी येड, आणि इतरांची जागा भरून काढण्याची अदूभूत क्षमता 
त्यांच्यामध्ये होती. याहूनही अधिक उल्लेखनीय गोष्ट अशी की त्यांच्या वृत्तपत्रीय 
टिपणांमध्ये त्यांच्या स्वाभाविक उत्साहाला विनोदाची एक झालर होती. त्यामुळे 
: नवय॒ग 'च्या भावनाप्ण, किंबहुना सळसळत्या आवेशाने भरलेल्या संपा दर्कायां- 
मध्ये एक प्रकारचा समतोल निर्माण होई. ' नवय॒ग ' ची कचेरी जवळ पडावी म्हणून 
ले दोघे मित्र टर्नर स्ट्रीटवर राहावयास गेले. टर्नर स्ट्रीटवरील त्यांच्या छोट्या खोल्या 
म्हणजे सर्व प्रकारच्या साहित्यिकांचा उ जहाळ मतवादाकडे ओढा असलेल्या 
राजकीय लोकांचा सदेव गजबजलेला अड्डाच बनला. अर्थात्‌ त्याचे श्रेय नजरुल 
यांनाच होते. ' नवयुग ' दैनिक हिंदू व मसलमान या दोन्ही जमातींत चांगलेच 
लोकप्रिय झाले. कारण त्याची साम्राज्यशाही विरोधी जहाल भमिका लोकांना 
हवीशी वाटणार्रांच हाना. पण त्याच्या त्या यशामळेच काही समस्चा निर्माण झाल्या. 
पोलीस आणि तत्कालीन सरकार यांनी देनिकार्तीलळ लिखाणाला जोरदार आक्षेप 
घेतला. त्याच्याकडून सुरुवातीस घेण्यात आळेला एक हजार रुपयांचा जामीन जप्त 
करण्यात आला; आणि नव्याने दोन हजार रुपयांचा जार्मांन मागण्यात आला. 
ही रक्‍कम कशी उभी करावयाची, ही संपादकांना एक डोकेदुखीच झाली-हा 
जामीनही काही महिन्यांनंतर पाहिल्या जामिनासारखाच जप्त होणार होता. पत्नाचे 
मालक फजलुल हक्‍क हे त्यांच्या स्वभाववेशिष्ट्याप्रमाणे सर्व प्रकारच्या चिंतेपासून 
मक्‍त होते; आणि ही जामिनाची रक्‍कम जमविण्यास ते फारसे उत्खुक नव्हते, हे- 
ही समजण्यासारखे होते. अर्थात्‌ देनिकाचे संपादक व त्यांचे लिखाण यामध्ये ते 
हस्तक्षेप करीत नव्हते, हेही मान्य केळे पाहिजे. ते कटर राष्ट्रवादी होते; आणि 
सामान्य माणसाविपथयी त्यांना मनापासून सहानुभतीही वाटत होती. परंत 
प्रचलित राजकारणापासून ते दूर जात होते. महात्मा गांधी आणि त्यांनी पढे 
मांडलेली असहकाराची कल्पना या भोवती लोक गोळा होत होते. ' नवय॒ग ' १२ जुळे 
१९२० रोजी खुरू लाळे. ऑगस्टमध्ये कलकत्त्यात भरलेल्या. काँग्रेसच्या खास 
अधिवेशनाने असहकाराच्या ठरावाला मान्यता दिली. या ठरावानुसार शाळा-कॉलेजे 
व न्याचालचे. यांवर बहिष्कार टाकण्याचा कार्यक्रम हाती घ्यावयाचा होता. फजळुळ 
हक्‍क हे स्वतः वकील होते. त्यांना हे असहकाराचे धोरण मान्य नव्हते. जेव्हा 
* नवयुग 'चा पहिला जामीन जप्त झाला तेव्हा त्यांना बरे वाटले नाही; अथवा 
नवीन जामिनाची रक्‍कम उभारण्याचीही त्यांनी खटपट केली नाही. ही रक्‍कम 
मिळविण्यासाठी देनिक तात्पुरते बंद्‌ ठेवण्यात आले. श्री. हकक यांनी या तरुण 
संपादकांना चाखार या बारिसाल जिल्ह्यातील आपल्या खेडेगावातील घरी पाहुणे 


रज योद्वा आणि लेखक ! पहिला उद्रेक ॥ १५ 


म्हणन बोलावले. त्यांच्याशी स्नेहाची बोलणी केल्यानंतर त तरुण लेखक 
राजकीयदृष्ट्या आपल्याजवळ येतील अशी आशा त्यांना वाटत होती. पण ते 
तरुण संपादक राजकीयदृष्ट्या जहाल मतांचे होते. त्यांनी पुनः ' नवय॒ग ' खुरू 
केळे; आणि ते व हक्क यांच्यातील दरी वाढतच गेली. त्यानंतर जवळ जवळ 
अचानकपणेच नजरुल यांनी १९२० च्या $सेंबरमध्ये ' नवयुग ' सोडले. त्यानंतर 
काही दिवसांनी अहमद यांनीही त्यातून अंग काढून घेतळे. नजरुल कलकत्ता 
सोडून देवघरला गेले. तेथे विश्रांती घ्यावी आणि * वृत्तपत्रीय लिखाणात आपली 
शक्‍ती वाया घालविण्याऐवजी ' साहित्यिक लिखाण करावे असा त्यांचा विचार 
होता. ते जे काही लिहितील ते प्रकाशित करण्याबद्दूल ' मास्लम भारत 'च्या 
संचालकांनी नजरुल यांना देवघर येथे दरमहा १०० रुपये द्यावयाचे ठरले होते. 
परंत तो करार प्रत्यक्षात उतरळा नाही. नजरुल यांना काहीच मिळाले नाही. 
ते देवघरमध्ये परके होते; त्यामळे खुमारे दोन महिन्यांनंतर त्यांना कलकत्त्याला 
परत चावे लागले. एवढेच नव्हें तर थोड्या काळासाठी त्यांना पुनः ' नवय॒ग ' 
मध्येही जावे लागले. 

देवघरमधील त्यांचा अल्पकालीन मक्काम दोन कारणांसाठी उल्लेखनीय आहे : 
नजरुळ किती भोळसट आणि किती पराकाष्ठेचे निष्काळजी होते, ते 
त्यावरून दिसते. अशा एका परक्या ठिकाणी ते जाऊन राहिले की जेथे त्यांचे 
स्वागत करणारे कोणी नव्हतं अथवा तेथे राहाण्या-खाण्यासाठी द्यावे लागणारे 
पैसेही त्यांच्या जवळ नव्हत. दुसरे असे की, कोणत्याही कारणाने असो, त्या ठिकाणी 
नाव घेण्यासारखे काहीच लिखाण त्यांच्या हातून लिहून झाले नाही. ' बेदनहारा ' 
यांसारखी एक-दोन गीतच काय ती त्यांनी तेथे लिहिली. तथापि, त्यांची तेथील 
दुरवस्था समजताच श्री. अहमद देवघरळा गेळ; आणि आपण वर पाहिल्याप्रमाणे 
ते ळोकरच नजरुलना धेऊन कलकच्याला परतले. काही गेरसमज असल्यास तो 
दूर व्हावा म्हणून चेथ हे सांगितले पाहिजे की मजफ्फर अहमद हेही नजरुल- 
प्रमाणेच केवळ साम्माज्यशाही-विरोधी आणि कामगार वगांच्या - कामकरी स्त्री- 
प्रुषांच्या - हक्कांचे उघड-उघड पुरस्कर्ते होते. १९२० साली किंवा १९२१ च्या 
प्रारंभी अहमद यांचा साम्यवाद्यांशी प्रत्यक्ष संबंध स्थापित क्लाळेलळा नव्हता, ही 
गोष्ट त्यांच्या आत्मचारित्रावरूनही स्पष्ट होते. तरी पण ' नवय॒ग 'च्या लिखाणामध्ये 
त्यांचा वर्गीय कल स्पष्ट दिसून येतो. 

अखेर ' नवयुग ' ला रामराम ठोकून नजरुल यांनी दुसऱ्या एका वैयक्तिक 
दुर्दैवामध्ये स्वतःला झोकून दिले. या खेपेला त्यांचे हे दुःसाह्स खरोखरीच बेडोल 
आणि वीट आणणारे ठरले. अळी अकबरखान नावाच्यां एका इसमाने ' मस्लिम 
भारत 'च्या कचेरीत नजरुळशी दोस्ती केळी होती. तो मलांसाठी पाठ्यपस्तके 
प्रकाशित करणारा प्रकाशक आहे, अशी समजूत होती. त्याने नजरुलकडून 


१६ 0 काजी नजरुल इस्लाम न डा 


* लिचुचोर ' (लीची नावाचे फळ चोरणारा ) नावाची एक खुदर काता िानिहीी 
होती. या खानाने मनाशी एक योजना आखली आणण नजरुलची दोस्ती संपादन 
केली. पर्व बंगालच्या टिप्पेरा जिल्ह्यातील (आता या जिल्ह्याचे नाव त्याच्या मख्या- 
लयावरून कोमिला असे ठेवण्यात आले आहे ) दौलतपूर नावाच्या गावी या खानाचे 
घर होते. नजरुल यांनी आपल्याबरोबर आपल्या घरी यावे, अशी श्लक्ने गळ 
घातली. नजरुल तयार झाले; आणि त्याप्रमाणे ते १९२१ च्या मार्च किंवा 
एप्रिल महिन्यात दोळताप्रला जाण्यास निघाले. वाटेत कोमिला या शहरी ते 
चार-पाच दिवस राहिले. त्या ठिकाणी कांदिरिपार या भागात राहाणारे इन्द्रकमार 
सेनगुप्त यांच्या कुटुंबाने पाहुणे म्हणून त्यांचे आनंदाने स्वागत केले. अली 
अकबर हा इंद्रकमार बाबृंचा मलगा बौरेंद्रकुमार सेनगुप्त याचा शाळू्सोबती 
होता. खानाचे मित्र म्हणून नजरुल यांचेही त्या घरात चांगले स्वागत झाले. ते 
एक मध्यमवर्गीय कटंब होते. तसे फारसे खुखवस्त्‌ नव्हे, परंतु सुशिक्षित व 
उदारमतवादी होते. त्या मंडळींना संगीत व साहित्य यांची लक्षणीय आवड 
होती. या दृष्टीने नजरुल त्यांना विशेष स्वागताई वाटळे असल्यास नवळ नाही. 
घरची मालकीण, इंद्रवाचुंच्या पत्नी बिराजखुंदरीदेवी मोठ्या मायाळू व लोभस 
स्वभावाच्या होत्या त्यांच्यासारख्या इतर स्त्रियांमळे आजही बंगाळी समाज 
ही एक खुखदायक संस्था बनलेली आहे. त्यांच्यातील मातृवात्सल्यामुळे त्यांच्या- 
भोवती अनेक मित्रमंडळी गोळा झाळी होती. त्या आपल्या सर्वोच्या माताच 
आहेत, अशी त्या लोकांची भावना होती. अशा प्रकारच्या अरत्रिम प्रेमाला 
सहज प्रतिसाद देणारे निरागस अंतःकरणाचे नजरुल त्याबाबतीत उणे पडले 
नाहीत. थोड्याच वेळात ते बिराजखुंद्रीदेवींना ' मा ' ( आई ) आणि त्यांची 
जाऊ गिरिबालादेर्वीना ' मासी मा ' ( मावशी ) म्हण ळागले. एवढी जवळीक 
त्यांच्यांत निर्माण झाली. गिरिबालादेवी या विधवा होत्या. त्यांना प्रामलळा नावाची 
एकुलती एक मुलगी होती. तिला सर्वजण ' दुलि ' किंवा ' दोलन ' ( हिंदोला ) 
या लाडक्या नावाने संबोधीत. त्यावेळी तिचे वय १३ वर्षापेक्षा अधिक नव्हते. 
अशाप्रकारे एका आठवड्यापेक्षाही कमी अवधीत त्यांच्यामध्ये स्नेहसंबंध निर्माण 
झाला. सारे काही सहज व स्वाभाविकपणे घडलें. त्या मेत्रीतत कालांतराने फार 
मोंठ्या घटना घडतील, याची कोणालाही कल्पना नव्हती. कारण त्यांचा 
विवाह कालांतराने प्रामिलाशी व्हायचा होता. परंतु त्यावेळी मात्र कोणाच्याही 
मनात त्याची पुसटशीही कल्पना नव्हती; आणि प्रामिला तर त्यावेळी फक्त १३ 
वर्षांची मुलगी होती. 


लोकरच अली अकबरखानाबरोबर नजरुल दोलतप्रला गेले. परंतु दोन 
माहेन्यांच्चा आतच कलकच्त्यातील त्यांच्या मित्रांना दोलतप्र येथे होणाऱ्या 
नजरुल यांच्या विवाहाचे अचानक निमंत्रणपत्र मिळाले तेव्हा त्यांना आश्वर्यांचा 


योद्वा आणि लेखक : पाहिला उद्गक उ 9७ 


धक्काच बसला. त्यांच्या पत्रानसार अळी अकबरखानाच्या एका विधवा बहिर्णाची 
मळगी नरगिस बेगम ( सेदा खातून ) हिच्याशी जून (१९२१) च्या मध्यास 
नजरुल यांचा विवाह होणार होता. कवीचे आचरण विचित्र असल्याची तशी 
रूयातीच आहे. ते झटकन्‌ प्रेमात पडतात आणि पटकन लग्न करून मोकळे 
होतात. नजरुल ह स्वभावाने आणि जडणघडणीने अगदी अशाच प्रकारचे कवी 
होते; आणि त्यांनी आपल्या खास उत्साहाने कोमिलञाच्या सेनगप्त कुटुंबातील 
सर्व लहानथोर सरीपुरुषांना आपले सवीत जवळचे नातेवाईक म्हणन दोलतप्रला 
साजऱ्या होणार्‍या आपल्या विवाहसमारभास हजर राहाण्याची गळ घातली. 
त्याप्रमाणे ती सारी मंडळी आलीही. परंत सर्वानाच आश्ययांचा धक्का बसावयाचा 
होता. ळम्नाचा दिवस अगदी जवळ येऊन ठेपळा असता अली अकबरने 
भापल्याळा मापत््यात पकडण्याचा व्य रचला असल्याचे नजरुल यांच्या 
ध्यानात आळे. ज्या तरुणाशी त्यांचे लभ्न होणार होते तिळा नजरुल यांच्या- 
विषयी आकर्षण वाटत होते हृ खरे; पण ती अगदीच गावंढळ मलगी होती. 
तिळा शिक्षणाचा गंध नव्ह्ता आणि अशा परिस्थितीत जे सामाजिक गण 
असणे इष्ट असते तेही तिच्या अंगी नव्हते. बहधा ती दिसायलाही फारशी 
दैखणी नसावी. त्या प्रकाराने नजरुळ आधीच वैतागले होते. त्यात पनः लग्नाच्या 
दिवशी अळी अकबरखानाने लमझासंबंधी जो करार तयार केला होता त्यामध्ये 
नजरुळ चांना आरापल्या हातचे बाहढळें बनविणाऱ्या काही अटी त्याने समाविष 
केल्या असल्याचे चांना आढळून आळे. अशा प्रकारचा अपमान सहन करणे 
स्वाभिमानी नजरुळ यांना शक्‍यच नव्हते. त रागारागाने दोलतप्रहून निघाले 
आणि कोमिल्लाळा आळे. सेनगप्त कटंबही दुसर्‍या दिवशी दुःखी व.गांधळलेल्या 
अंतःकरणाने परत फिरले. | 

अशा प्रकारे एका क्ळलशकारक घटनचा शवट झाला. तरीपण या घटनेवरील 
छधक्याचा पडदा अजनही तसाच उरळा आहे. कलकचत्त्यामध्ये अळी अकबयर- 
खानाने पनः एकदा दिळजमाइ करण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी नजरुल यांची मेट 
घेतली होती, असे म्हणतात. परंत आता काहीच हाणे शक्‍य नव्हते. त्याबाबतीत 
नंजरुळ यांनी पणपणे भआापळ अंग काढून घेतले होते. चा प्रकरणासंबंधी काही 
लोकांच्या मनात काही प्रश्‍न राहूनच गेळे : नजरुल यांनी दोलतपर सोडण्यापूर्वी 
ते लग्न खराखरी पार पडल होते काय ! मुजफ्फर अहमद म्हणतात की लग्न 
ळांगळेळे नव्हते. आम्हालाही तसेच वाटते. तरीपण अली अकबरखान याने हे 
लग्न झाले असल्याबद्दल लोकांची खात्री पटविण्याचा खूप प्रयत्न केला. मात्र 
या बाबतीतील त्याचा परावा संशयाम्पद्‌ होता. परंत लग्न निश्चित होण्यापूर्वी वध 
आणणि वर यांमध्ये एकमेकांविषयी नाजुक प्रेमभावना अंकुरल्या होत्या, असे 
समजण्यास बळकट कारणे आहेत. नरगिस बेगमळा नजरुळ इस्लामनी पाहिले 
र 


१८ ए काजी नजरुल इस्लाम 


तेव्हा ती तारुण्याच्या ऐन भरात असावी, असे दिसते. ते तिच्याकडे चटकन्‌ 
आकर्थित झाले; आणि ते तिच्या प्रेमात इतके गुरफटले का त्यांनी मनापासून 
तिच्याशी विवाहबद्ध होण्यास आपली संमती दिली. परंत अली अकबरखान 
याने यावेळी जरा जास्त हातचलाखी करण्याचा प्रयत्न केला; आणि त्याची 
भाची नरगिस बेगम आपल्या मामाच्या या डावपेचात निष्क्रिय सहभागी क्षाळी 
असावी, असे दिसते. लमभ्नाच्या करारात नजरुळ यांना अडकवन आपल्या 
प्रकाशन संस्थेसाठी भावी काळात हुकमी भाडोञी लेखक म्हणून त्यांना पूर्णपणे 
आपल्या कबज्यात ठेवायचे अशी त्याची योजना किंवा डाव होता. त्यामुळे 
नजरुल यांचा ताबडतोब भ्रमनिरास झाला आणि अखेर त्यांनी त्याच्याविरुद्ध 
बंड केले. नंतरच्या घटनांवरून असे दिसते की तीही या सगळ्या प्रकरणातून 
कसलीही दुखापत न होता, सहीसलामत पार पडली नाही. ती पुढे अनेक वर्षे- 
पर्यंत अविवाहित राहिली; आणि नजरुल यांना आदरपूर्ण पत्ने लिहून त्यांच्याशी 
आपला संबंध प्रस्थापित करण्याचा ती प्रयत्न करीत राहिली. तथापि नजरुल 
यांनी तिच्या भावनांना कधीही प्रतिसाद दिला नाही. नाही म्हणायला त्यांनी 
तिला फक्त एकच पत्र लिहिले-' पहिले आणि शेवटचे '. हे पतन १ जळे १५३७ 
च्या खुमारास लिहिले होते. त्यात त्यांनी साफ साफ नकार दिला होता. स्पष्ट 
शब्दांत सारे काही नाकारले होते. मात्र याच तारखेला त्यांनी हिज मास्टर्स 
व्हॉइससाठी ताबडतोब एक गीत रचले होते. त्या गीतातून त्यांचे मनोगत स्पष्टपणे 
व्यक्त होते. ते म्हणतात, 

जार हाते दिये माला दिते पारो नाह 

केनो मने राखा तारे! 

भुळे जाओ तारे मुले जाओ एकेबारे । 

( ज्याच्या हाती तू वरमाला देणार होतीस आणि ज्याला ती त देऊ 
शकला नाहीस, त्याची त कशाला आठवण काढतेस ! त्याला विसरून जा 
पूर्णपणे विसरुन जा. ) 

त पत्न आणि ते गीत हा निर्णायक पुरावा आहे असे दिसते. एकदा 
निमांण झालेली दुरी पनः कर्धाच भरून येणे शक्‍य नव्हते. त्या मर्लांला नंतर 
तिच्या योग्य नवरा मिळाला आणि ती आपले वैवाहिक जीवन शांतपणे 
घालवीत राहिली. अशाप्रकारे ह प्रकरण खरोखरी सुरू होण्याच्या पर्वीच संपले 
तरीपण त्याच्यामुळे एक दुःखपूर्ण व निराधार कहाणी आणि वाद मात्र चालत 
राहिला 

दोलतपूरला झालेला हा फज्जा किंवा विचका नजरुल यांच्या कविता व 
गीते यांच्यावरील सारी नियंत्रणे नाहीशी करून त्यांना धो-धो वाहविण्यास कारणी- 
्ञूत झाला, हा एक चमत्कारच म्हटला पाहिजे. नजरुल यांच्या घायाळ हृदयाने 


योद्धा आणि लेखक : पाहिला उद्गेक 7 १५ 


आपले स्वास्थ्य परत मिळविण्यासाठी स्वाभाविकपणे आपला म्वतःचा मार्ग 
अवलंबिला. खुमारे तीन आठवडे (१८ जून ते & जुले १९२१) ते कोमिल्ला 
येथे सेनगुप्त कटंबाच्या मायाळू छञछायेत राहिले. या काळात त्यांच्या सर्जनशील 
कर्तींना आणखी एक बहर आला. त्यावेळी त्यांच्या मनात ज्या विविध प्रकारच्या 
भावना उत्पन्न झाल्या त्यांतून त्यांच्या या कवितांची निर्मिती झाली होती. १५२१ 
च्या मे-जून माहिन्यात सारा बंगाळ आणि विशेषतः कोमिलञा श्री सी. आर. 
दास यांच्या नेतृत्वाखाली असहकाराच्या चळवळीने ढवळून निघाला होता. 
नजरुलनी तत्परतेने त्या राजकीय पारस्थिर्ताला प्रतिमाद दिला. त्या काळच्या 
त्यांच्या विशेष प्रख्यात राजकीच गीतांपेकी ' मरण बरण ' ( मृत्यूचे स्वागत) हे 
एक होते. त्याचा पहिला चरण असा होता : ' एशा, एशा, एशो, ओगो मरण! ' 
( हे मरणा. ये, ये, चे ! ) निर्भयपणे मरणाला सामोरे जाण्यास लोकांना प्रवृत्त 
करून उत्तेजन देणे ही या गीताची मूलभूत कल्पना होती. 

ज्यांना जनतेच्या किंवा पळ्लिकच्या कविता म्हणता नईल अशा या 
कावता होत्या. परंत वाच वळा वेगळे सूर अथवा भावभावना असणाऱ्या कविता 
च गाणी चांचेही ळेखन चाळू होते. कालांतराने त्या ' प्रवर हुवा ' ( पुर्वेकडील 
वारा) या नावाच्या संग्रहात एकत्रित करण्यात आल्या. त्यांमध्ये वैयक्तिक 
कोवळीक, भओजस्विता व माध्य हे गण मरप्र होते. उदाहरणार्थ ' दुपर अभिसार ' 
( दुपारचा अभिसार । चा कवितेत ते म्हणतात, ' जाम कोथा सड ण्केला ओ तुहइ 
अलस वैशाखे !?( हे सखा, चा आळसावलेल्या वेशाखात त एकटाच कुठे चाललीस !) 

किंवा ' रंश्मी डोर ' ( रेशमी धागा किंवा रेशमी गाठ) या श्री सेनग॒पत 
यांच्या घरच्या मलांना उद््ेशून लिहिलेल्या कवितेत ते म्हणतात, 

तोरा कोथा हते केमने एसे मणिमालार मतो 
आमार कंठे जडालि? 

( तुम्ही कोठून आणि कसे माझ्या गळ्यातील रत्नहार बनलात! ) 

दौलतप्रच्या फजीतवाड्यानंतर त्यांना प्रेमाची व स्नेहाची अत्यंत गरज 
होती. चा दोन्ही गोष्टी त्यांच्या दःखी-कष्टी व भुकेलेल्या हृद्याळा सेनगुप्त 
कुटुंबाकडून मिळत होत्या. त्याचाच जणू निर्देश त्यांनी या काव्यपंक्तीमध्ये केला 
असावा, हे उघड आहे हीच भावना 'स्नेहात्र ' या गीतामध्ये व्यक्त झाली 
आहे. हे गीत त्या कुटुंबातील मातेप्रमाणे अधिराज्य करणाऱ्या व्यक्तीला उद्गेशून 
लिहिलेले होते. तिच्या मायाळूपणाने नजरुलच्या जीवनातील पोकळी भरुन 
काढली होती. अशाच प्रकारचा एक निर्देश ' अभिमानिनी ' या दौोर्घ विलापिकेत 
आढळून येतो. त्यावेळी त्या गृहिणीच्या एका अल्पवयीन कन्येच्या मृत्यूला 
उद्देशून ती दीर्घ कविता लिहिलेली होती. परंत ' पुलक ' सारख्या गीतांमध्ये 
आनंद व उत्साह यांचे सूरही अधूनमधून प्रस्फुटित झालेले दिसून येतात. 


२८ 1 काजी नजरुल इस्लाम 


पळक ' मध्ये निसर्गातील रंगांची उधळण पाहून कवी आनंदाने अगदा बँहाश 
झाळा आहे. त्या गीतातील अभिव्यक्तीचा ढंग पाहता टक्‌-श्रवण संवेदनांशी 
नजरुल यांची तार कशी जमली होती, याचा प्रत्यय येतो. यांपैकी बहुतेक गीते 
व कविता यांचा समावेश १९२५ साली प्रसिद्ध झाळेल्या ' पुघेर हवा ' ( पूर्वेकडील 
वारा ) या संग्रहात नंतरच्या रचनांबरोबर झालेला आहे. अर्थात्‌ जले १६२१ 
मध्ये आपले जीवन व साहित्यिक कार्य पुढे चालविण्यासाठी मजफ्फर अहमद 
यांच्याबरोबर नजरुळ कलकत्त्याला परतल्यानंतर त्या वर्षीच्या बंगाळी नियत- 
कालिकांमध्ये त्यांच्या चा रचना प्रथम प्रकाशित झाल्या होत्या. 
खरे म्हणजे १५२१ हे साल भारताच्या व बंगाळच्या दृष्टीने इतके खळबळीचे 
होते की, एखादी असाधारण आत्मकेंद्रित व्यकती वगळता, कोणालाही आपल्या 
वैयक्तिक जखमा करुवार्ळांत बसायळा सवडच नव्हती. नजरुल यांची घडणच 
स्वसावतः वेगळी होतो. आपण वर पाहिल्याप्रमाणे कोमिला येथेही त्यांनी 
दौळतप्रच्या दुःखद घटनेवर मात केली होती. त्याचे श्रेय एका बाजूने सेनग॒पत 
कुटुंबाच्या स्नेहपूर्ण आत्मीयतेळा होते तर दुसर्‍या बाजूने पूर्व बंगालमधील त्या 
शहरात राजकीय चळवळीच्या उसळलेल्या लाटेला होते. जळे १९२१ मध्ये 
कलककच्त्याळा परत आल्यानंतर ते आपल्या पूर्वपरिचित सामाजिक जीवनात 
सहज एकरूप होऊन गेळे. राजकीच खळबळ, साहित्विक प्रवृत्ती, अडुयामध्ये 
अखंडपणे चालणाऱ्या गप्पागोशी, आणि बंगाली जीवनाचे अभिन्न अंग असलेल्या 
संगीताच्या व गाण्याच्या मेफळी यांमध्ये ते रंगन गेळे. अर्थात्‌ उपजीविकेच्या 
साधनाबाबत अजनही अनिश्चितताच होती. चा कामांसाठी एक नवीन देनिक 
काढावे या हेतने त्याच्या आर्थिक तरतदीसाठी एक लिमिटेड कंपनी काढण्याचा 
प्रयत्न अहमद यांनी चालविला होता. तो प्रयत्न सफळ झाला नाही. परंत त्यामळे 
नजरुल यांच्या काब्य-गीत-निर्मितीत काही व्यत्यय आला नाही. 
नजरुल यांच्या १५२१-२२ सालातील उलेखनीय कवितांमध्ये दोन कविता 
कवी सत्येन्द्रनाथ दत्त चांना उद्देशून लिहिलेल्या होत्या, याचा उलेख या संदर्भात 
केला पाहिजे. आम्ही पूर्वा सांगितल्याप्रमाणे सत्येन्द्रनाथ दत्त हे टागोरांच्या 
खालोखाल दुसऱ्या क्रमांकाचे कवी समजले जात होते. त्यांची दृष्टी झपाट्याने 
नाहीशी होत चालली होती; किंबहुना ते आपल्या वयाच्या चाळिसाव्या वर्षी 
होणाऱ्या (२४ जन १९२२ ) अकाली निधनाकडे वेगाने वाटचाळ करीत होते. 
सत्येंद्रनाथांची दुःखद्‌ स्थिती पाहून नजरुलचे अंतःकरण हेलावले; आणि त्यांनी 
सप्टेंबर १५२१ मध्ये त्यांना उद्धेशून ' दिल-द्रदी ' (प्रेमळ हृदय ) या नावाची 
कविता लिहिली. त्या कवितेतील प्रांजळपणाने सत्येंद्रनाथ द्रवित झाळे आणि 
ते ज्येष्ठ कविवर्य जातीने नजरुल यांचे आभार मानण्यासाठी त्यांच्या ताळतोला 
गल्लीतील बिर्‍्हाडी गेळे. परंतु दुदैवाने ही भेट घडून आली नाही; कारण त्यावेळी 


योद्वा आणि लेखक : पहिला उद्रेक 1 २१ 


नजरुल कोठे बाहेर गेळे होते. त्या दोन कवीमध्ये अनेक गोष्टी समान होत्या. 
उत्कट देशभक्ती व परोगामी सामाजिक दष्कोण या बाबतीत दोघेही 
समान होते. शिवाय त्यांच्यामध्ये अल्यंत उच्च कोटीची. सूर व लय़॒ यांविषयीची 
अभिरुचीही समान होती. सत्येंद्रनाथ यांचे दृहावसान त्यानंतर एका वर्षाने 
होणार होते. ती शोकपूर्ण घटना टागोरांच्या एका अभिजात कवितेस कारणीबूत 
झाळी; आणि नजरुल यांनीही शोकार्त होऊन एक तितकेच अभिजात गीत 
लिहिळे व ते शोकसभेत गाऊन दाखविले. त्या गीताच्या प्रारंमिक ओळा अशा 
होत्या :- 
चळल-चेचल बानीर दुलाल एसेछिलो पथ झुले, 
ओंगो एइ गंगार कुले । 

( सरस्वतीचा हा चंचल, लाडका खुपुज्र आमच्या या गंगेच्या किनाऱ्यावर 
चकून जन्माला आला होता. ) 

सत्येन्द्रनाथांना नजरुलना या प्रसंगाच्या निमित्तान तिसरी एक आदरांजली 
वाहिली. त्या कवितचे शीर्षक आहे. ' सत्य-कवि '. व्यकती आणि कवी या दोन्ही 
दृष्टींनी सत्येंद्रनाथांना साजेल अशोच ही आदरांजली होती. या कवितेमळे 
नजरुल यांचा वैयक्तिक प्रांजळपणा व कविकर्तत्व या दोन्ही दृष्टींनी त्यांची कोर्ती 
वाढली. दोन्ही कवी सत्याचे केवारी होते आणि आपले काव्य, समकाळीन 
घटना व जनतेचे संघर्ष चांच्याशी दोघेही प्रामाणिक होते. 

ही परिस्थिती लक्षात येण्यासाठी येथे ह सांगितळे पाहिजे कोया काळात 
( जुले १९२१-१९२२ ) राजकाय जीवनामध्ये एक पेचप्रसंग निर्माण झाला होता. 
मोळाना महम्मद अळी व मोळाना शौकत अली चा ' अलीबंधूं'ना ' कराची 
खटला ' या नावाने प्रसिद्ध असलेल्या खटल्यामध्ये दीघ मदतीच्या तरुंगवासाची 
शिक्षा झाली होता. चा खटल्यात शिक्षा झाळेल्या इतर पढाऱ्यांमध्ये प्रारंभी शिक्षा 
झालेल्यांपैकी हे दोघे होते. त्या प्रसंगी ळोक क्रुद्ध नाळे होत. अशा वळी आपल्या 
कवितांच्या द्वारा नजरुल लोकक्षोसामध्य सहभागी झाले. परंत ५९२५१ साली 
वातावरणामध्ये नसता क्रोधच नव्हता, तर दृढ निश्‍चय व अपेक्षा चाही गोष्टी 
होत्या. गांधीजींना ' एका वषात स्वराज्य मिळवन देण्याचे जे अभिवचन दिले 
होते त्यानसार « ' म्वगाज्याचे वष होते. जसजसे दिवस जात होते तसतसे 
राजकीच आंदोळन अभतपरव महापुराप्रमाणे आाठवड्या-भाठवड््याळा अधिका- 
धिक प्रबळ होत होत. शेवटच्या तिमाहीत ब्रिटिश मत्ताधाऱ्यांना आपली कोंडी 
झाल्याचे आढळून आल. त्या भयचकित अवस्थेत त्यांनी अत्यंत कठोरपणे व 
निलज्जपणे उलट प्रहार केला. चळवळीवर मात केळी पाहिजे आणि कॉंग्रेसच्या 
हालचालींना पाचबंद घातळा पाहिजे, असे त्यांनी ठरविले. स्वराज्याचा कार्यक्रम 
नेटाने पढे नेणारी कोंग्रेस सेवा दल ही कार्यकर्त्यांची एक जारेदार संघटना होती. 


२२ ७४ काजी नजरुळ इस्ळाम 


त्यामुळे भारताच्या बहुतेक सव प्रांतांमध्ये तिच्यावर बंदी घालण्यात आली. 
त्याचा ताबडतोब परिणाम असा झाला की कॉंग्रेसजनांनी त्या बंदोहुकमाविरुद् 
सामदाथयिक स्वरूपाचा शांतातापूर्ण प्रतिकार म्हणजेच सत्याग्रह खुरू केला. हजारो 
स्रीपुरुष पुढे आले आणि त्यांनी स्वतःला अटक करवून घेतली. तीन सत्याग्रही 
महिलांच्या पहिल्या तकडीचे नेतृत्व कलकत्त्यात श्री सी. आर. दास यांच्या 
पत्नी बसुमतीदेवी यांनी केले; आणि सबंध देशभर त्यानंतर शेकडो लोक 
सत्याग्रहात सहभागी झाले. प्रत्येक प्रांतामध्ये या चळवळीचे पुढारी व हजारो 
अनुयायी यांनी शांतपणे सत्याग्रह करून स्वतःला अटक करवून घेतली, न्याया- 
लयात स्वतःचा बचाव करण्याचे नाकारले आणि तुरुंगवासाच्या शिक्षा आनंदाने 
स्वीकारल्या. त्यामळे जेव्हा ' खास तुरुंग ' ही भरून गेले आणि केंद्यांना ठेवण्यास 
जागा उरली नाही तरीही स्वतःचे हाळ करून घेण्यासाठी कोक स्वतःला अटक 
करवून घेतच राहिले, तेव्हा त्यांच्यावर खटला न भरता त्यांना सोडून देण्यात येऊ 
लागले. आपल्या बहतेक थोर कॉंग्रेस पढाऱ्यांच्या दुष्टीने तरुंगभरर्ताचा किंवा 
आत्मक्‍्लेशाचा हा पहिळाच प्रसंग होता. चित्तरं जन दास, मोतीलाल नेहरू, 
हकीम अजमलखान, डॉक्टर अन्सारी यांसारखे ज्येष्ठ नेते व जवाहरलाल नेहरू, 
खुभाषचंद्र बोस यांसारखे त्यांचे कनिष्ठ सहकारी यांनी या सत्याग्रहात 
तरुंगवास भोगळा. आपल्याला माहीतच आहे की त्यावेळेपासून १९४७ साली 
देशाला स्वातंत्र्य मिळेपर्येत या नेत्यांना वारंवार तरुंगवास भोगावा लागला. 
स्वातंत्र्याची आकांक्षा जागृत झालेल्या लाखो भारतीयांच्या मनातून निटिश 
तरुंगाची भोती नाहोशी क्षाली, आणि तुरुंगवास ह देशसेवेचे एक सन्माननीय 
पदक समजले जाऊ लागले. त्याचा परिणाम कवी व तत्सदश इतर लॉक यांच्या- 
वरही नेतिक दृष्ट्या खूपच झाला. 


3९२१ च्या डिसेंबरच्या अखेरीस अहमदाबाद येथे काँग्रेसचे वार्षिक 
अधिवेशन भरले. त्याचे नियोजित अध्यक्ष श्रा चित्तरंजन दास आणि काँग्रेसचे 
बहुतेक सर्व पढारी तरुंगाच्या गजाआड बेद्स्ति होते. त्याला एकमात्र अपवाद 
महात्मा गांधींचा होता. त्यांना चक्तिप्रयकक्‍तीने मोकळे ठेवण्यात आले होते. कारण 
त्यांना अटक क्षाली असती तर ळोकांचा राग अनावर होऊन भडकाच उडाला 
असता. त्यामळे त्यांना मोकळे ठेवण्यात शहाणपणाच होता, असे नंतरच्या 
घटनांवरून अनपेक्षितपणे सिद्ध झाळे. तथापि १९२५ सालच्या त्या काळखंडात कवी 
आणि इतर लोक श्‍वास रोधून प्रतीक्षा करीत राहिले. अहमदाबादला स्वराज्याची 
घोषणा व्हावयाची होती. तेथाळ तंग वातावरणात प्रतिनिधी जमले आणि 
विखुरले. १९२२ साल उजाडता-उजाउता राष्टीय संघर्षातील निर्णायक पाऊल 
उचलले जाईल असा विश्वास लोकांना वाटत होता. त्या आंदोलनातून असेर 
करबंदीची चळवळ सुरू होईल आणि आश्वासित स्वराज्याची शांततापर्ण चळवळ 


योद्ठा आणि लेखक : पाहिला उद्रेक प्र २३ 


साकार होईल अशी अपेक्षा होती. गांर्धाजी हे राष्ट्राचे पुढारी होते. त्यांच्या 
नेतृत्वाखाली ही चळवळ कोणत्याही क्षणी खुरू होईल, अशी लक्षणे द्सित होती. 

१९२१-२२ साळी नजरुल यांचे जीवन व कार्च यांची किमान पार्श्वभूमी 
समजून घेण्यासाठी या संदभात एवढेच सांगितळे म्हणजे पुरे कौ, गांधीर्जींच्या 
नेतृत्वाखालील चळवळींचा तो क्षण आळाच नाही. लोकक्षोभ आणि जोष यांनी 
तो बंधारा आर्थाच उडवून लावळा. १५२२ च्या जानेवारीत उत्तर प्रदेशातील 
चौरीचोरा या गावी एक हिंसक उद्रेक घडून आला. गांधीजींच्या दृष्टीने तो 
धोक्याचा इषारा होता. जनतेने अहिंसेचा पाठ आत्मसात्‌ केला नसल्याची ती 
खूण होती. मळीच विलंब न लावता १९२२ च्या फेब्रुवार्रात बार्डोली (गुजरात) 
येथे काँग्रेसच्या कार्यसमि्तांची बैठक बोलावण्यात आली; आणि गांधीर्जींच्या 
मार्गदर्शनाने बार्डोळी ठराव पास करण्यात आला. त्या ठरावानुसार सबंध देशभर 
चाळू असलेले आंदोलन मागे घेण्यात आले; आणि काँग्रेसजनांना विधायक 
कार्य हाती घेण्यास सांगण्यात आले. सूतकताई, विणाई, प्रामोद्वार, हिंदु-मस्लिम 
ऐक्य वगेरे गोष्टींचा या विधायक कार्यात समावेश होता. नंतर अस्पृश्यता- 
निवारणाचा कार्यक्रमही त्यात जोडण्यात आला.. त्या ठरावाबरोबर ' प्रत्यक्ष 
कृती 'च्या कायक्रमासह स्वराज्यप्रार्पासाठी सुरू करण्यात आलेल्या गांधीवादी 
संघर्षाचा पहिला टप्पा समाप्त झाला. ' प्रत्यक्ष रुती 'चा दुसरा टप्पा १९३० 
साळी मिठाचा सत्याग्रह व सविनय कायदेभंग यांच्या स्वरूपात खुरू व्हावयाचा 
होता. या मध्यंतरीच्या काळात गांधीजींचा तरुंगवास आणि चित्तरंजनदास व 
मोतीलाल नेहरू यांच्या नेतृत्वाखाळील स्वराज्य पक्षाचा संसदीय लढा चालत 
राहिला. नजरुल यांच्या दृष्टीने विद्रोह व जनतेचे पुनरुत्थान यांचा कवी म्हणन, 
उल्केप्रमाणे उदय व झेप दर्शविणारा हा कालखंड ठरला. 


प्रकरण : तिसरं 


विद्रोही कवी 


आपण मार्गाल, प्रकरणात पाहिल्याप्रमाणे ' स्वराज्याचे वष ' १९२१ च्या 
नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये शिगेला पोचळे होते. बंगालमध्ये चित्तरंजन दासांना १० 
डिसेंबर रोजी तरुंगात डांबण्यात आले. त्याच पद्धतीने कांग्रेसचे बहुतेक सर्व 
पुढारी व चळवर्ळात भाग घेणारे कार्यकर्ते यांना गजाआड करण्यात आले. 
देशबंधूंचे ' बांगळार कथा ' ह साप्ताहिक वासंती देवी यांच्या स्वाधीन करण्यात 
आले होते. देशबंधू , वासंती देवी व त्यांच्या अवतीभोवती असलेले इतर राजकीय 
लोक नव्या य॒गाचा नवा कवी म्हणून काजी नजरुल इस्लाम यांना चाहात होते; 
त्यांचे कौतक करीत होते. खृद्ू रवीन्द्रनाथही स्वदेशी युगाचे कवी बनले होते. 
जोपर्यंत एखाद्या चळवळीला तिचा स्वतःचा असा कवी लाभत नाही. तोपर्यंत 
बंगाली माणसाला बरे वाटत नाही. त्याप्रमाणे वासंतीदेवीच्या मनात नजरुलचा 
विचार आला; आणि त्यांनी ' बांगळार कथा 'साठी लेखन करावे अशी त्यांना 
त्यांनी विनंती कली. नजरुल यांनी आनंदाने ती विनेती मान्य केली. ते स्वतः 
देशबंधूंचे प्रशसक होते. अधिकांश बंगाल्यांप्रमाणे चित्तरंजनबाबंचा प्रांजळपणा 
आणि देशासाठी त्यांनी केळेळा त्याग याबहूळल त्यांच्या अंतःकरणात आदराची 
भावना होती, म्हणून त्यांनी ' बांगळार कथा 'साठी ' भांगार गान ' ( विध्वंसाचे 
गीत ) हे गीत लिहिले. स्वातंत्रय आंदोलनात लिहिल्या गेलेल्या अमर र्गातांपैकी 
ते एक समजळे जाते. त्या काळातील लढाऊ मनोवृत्ती त्यामध्ये प्रतिबिंबित 
झाली आह. 

कारार ओह लोह कपाट 

भेंगे फेल कर-रे लोपाट 

रक्‍त-जमात 

सिकल-परजार पाषाण-बेदी... 


' त्या कारागरृहाचा तो ळोखंडी दरवाजा तोडून टाक. शेंखलांच्या देवेतची 


विद्रोही कवी ए २५ 


पूजा करण्यासाठी उभारळेली ती रक्‍ताने माखलेली पाषाण-वेदी उद्ध्वस्त करून 
टाक, नामशेष करून टाक. ) 

राष्ट्रीय चळवळीतील हे पहिलेच महान गीत हाते. जुन्या काळातील 
स्वदेशी आंदोलनाशी संबंधित गीतांपेक्षा त अधिक जोरदार व उग्र होते. भावी 
काळात नजरुल यांच्याकडून जी आणखी काही तेजस्वी गीते मिळणार होती 
त्यांचे अग्रदूत म्हणूनच जणू हे गीत अवतरले होते. त्याची चाल, शब्दरचना 
आणि आवाहन-सामर्थ्य या दष्टींनी लोकांना कती करण्यास प्रेरणा देण्याचा 
अद्‌भुत प्रभाव त्यामध्ये होता. स्वाभाविकपणेच त्याच्यावर बंदी घालण्याचा प्रयत्न 
झाळा. परंत अगढी थेट १६४३ पर्यंत राष्ट्रीय संघर्षाच्या काळात हे गीत हजारो 
न्यासपीठांवरून ळोकांनी गायिले. येथे आणखी एका घटनेचा उललेख केला पाहिजे 
वासंतादेवांनी नजरुळ यांना लागळींच आपल्या घरी बोलावले; आणि द्‌ 
कटुंबाचा प्रख्वात पाहुणचार तर त्यांना दिलाच; परंत त्यांना तोंड भरून प्रेमळ 
आशाीवांदही त्यांनी दिळा. त्या आशीवांदाचा विसर नजरुल यांना पडला नाही, 
अमे त्यांच्या ' चित्त-नामा ( चित्तप्राण ) चा पस्तकावरून दिसून येते. 

१६२१ सालाचे शेवटचे दिवस विद्यत-प्रवाहाने भारलेळे आणि नजरुल 
यांच्यासारख्या माणसाळा अगढी हव-हवेसे वाटणारे--राष्ट्रीय चेतन्याळा उधान 
आणणार--होत. त्यामळे ५५२५ डिसेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात नजरुल यांचे 
मित्न व त्यांच्याच खाळीत राहणारे मजफ्फर अहमद यांच्या म्हणण्याप्रमाणे, एके 
दिवशी मध्यराच उळटून गेल्यावर नजरुळ शिसपेन्सिळीने कार्सतरी लिखाण 


डु 
फट २ भ |.) 


रण्यात गहून गळे होत. त बहुधा एक चा ल असौावॅलं/..अकणि ती 
कविता चांगलीच दीर्घ असावी. दसऱ्या ४ ळी नजरेळ यांनी. जी 
पहिळी गोष्ट केळी ती म्हणजे आपल्या गरी मितीला त्यांनी भापळी ती कविता 

वाचन दाखविळी. ती कविता हाता ' विद्वोंडी ' ( बंडखोर ) | 
बळो बीर *$. । 

बला उन्नत मम शिर ग त, 

वीरा, त बाल. त असं ठासून सांगकी माझ शिर उन्नत आहे.) ह 
भशा त्या पॅकक्‍तीमागून पंक्ती बाहेर पड 'लोगल्या: शविस्मर्स्णाच 'काज्यपंक्ता . 
आपण कार्हातरी भर्ज्यादेव्य, आरहद्वितीच काव्य रंचळ_ आहे. याविप्रयॉ नजरुल 
यांना खात्री वाटत होती. त्या काव्याचे प्रकाशन होणारचे होते. त्यात कसलीही 
शंका नव्हती. मात्र वेळ वाया जावयास नका हाता. ' मुस्लिम भारत ' हे त्यांचेच 
मखपत्नर असल्याने त्वाचा त्यावर पहिळा हक्क होता. परंत दर्देवाने ते मासिक 
होते; आणि त्याचे प्रकाशन फारसे नियामितही नव्हते. त्यात ही कविता 
छापावयाची म्हणजे विलंब झाळा असता. परंत त्याला कोणीच तयार नव्हते. 
कवी किंवा त्यांचे मित्र यांना विळंच नको होता. अखेर असे ठरळे की ' मस्लिम 


२६ 7 काजी नजरुल इस्लाम 


भारत ' ने आपल्या सवडाप्रमाणे ते कान्य छापावे ( त्याप्रमाणे त्याने ते नंतर 
छापलेही ). दरम्यान बाररीद्रकुमार घोष यांच्या ' बिजली या साप्ताहिकाने 
कवीकडे या काव्याची मागणी केळी, आणि नजरुल यांची 'विद्रोही' ही 
कविता सर्वोत प्रथम प्रकाशेत करण्याचा मान ' बिजली 'ला मिळाला (२२ 
पौष, १३२८ बंगाब्द; ६ जानेवारी १९२२ ). बंगाली वाचकांमध्ये त्या कवितेने 
प्रचंड खळबळ उडवून दिली. त्या कवितेची मागणी पुरी करण्यासाठी ' बिजली'च्या 
अंकाचे पुनर्मद्रण करावे लागले. असे सांगतात की ' बिजली 'ची प्रत हातात 
पडताच नजरुल धावतच जोडासांको या टागोरांच्या निवासस्थानी रवींद्रनाथांकडे 
गेले आणि त्यांनी आपल्या ' गुरुर्जी'ना आपल्या नेहमीच्या उल्हासाने ती कविता 
वाचून दाखविली. ती एकून गुरुदेव अगदी भारावून गेले. त्यांनी नजरुल यांना 
आशीवांद दिला; आणि त्यांच्या भावी जीवनाविषयी शुभेच्छा व्यक्‍त केल्या. 
ते कसेही असले तरी ' विद्वोही ' कविता प्रसिद्ट झ्ञाल्यानंतर नजरुळ एका रात्रीत 
प्रख्यात झाले, यात मळाींच शका नाही. 

* विद्रोही ' हो निश्च्वितेच एक उत्कृष्ट कविता आहे; परंत ती निर्दोष आहे 
असे मात्र म्हणता येत नाही. त्यावेळी त्या कवितेच्या रसज्ञ वाचकांनाही तसे 
वाटले होते; आणि आजही नजरुलचे चाहते ते मान्य करतात. परंतु कवितेतील 
दोष सहजासहजी लक्षात येण्यासारखे नव्हते. त्यांना फारसे महत्त्व नव्हते. 
कारण बंगालच्या साहित्यिक व राजकांच जोवनात ता एक महत्त्वाची ' घटना ' 
होती. त्या काळाचे पनःस्मरण केल्यास असे दिसून येईल की त्या जीवनाच्या 
पार्श्वभूमीवर बंडखोरपणाचे वातावरण होते. त्यामळे ळोक ज्या कवितेची प्रतीक्षा 
करीत होते तीच ' विद्गोही 'च्या रूपाने प्रकट झाळी होती; आणि ती काविता 
लिहिण्यास नजरुळ हच योग्य कवी व व्यक्ती होते. ते स्वतःही त्याच मनःस्थितात 
होते-बंडखोर, न, क, खंधने तोडून टाकण्यास अर्धार, राष्ट्रीय स्वातंत्र्यासाठी 
अस्वस्थ आणि ५ “ग चे स्वातंत्र्य, संताप व सोंदर्य यांच्या माध्यमातून 
आत्मविस्तार लाभावा म्हणूर्ब यंचन झाळेले. वेयक्तिक व राष्ट्रीय स्वातेत्र्याच्या 
मनोभावनांचा ज्या ठिकाणी संगम होतो अशा मानवी अधिकारांच्या उत्कट 
अमिलापेची त्यांना अंधूक जाणीव होती. परंत तिचे सुस्पष्ट बोद्विक आकलन 
मात्र त्यांना नव्हते किंवा ळोकांमध्यही ते आकळन अधिक चांगल्या प्रकारे 


_ बही घटना स्वर अआसळीच तर तिच्यात तारखेचा गोंधळ असल्याच स्पष्ट दिसून 
येते. कारण त्यावर्षी रवीद्रनाथ २२ पंः्प, ४ जानेवारी १५२२ रोजी शांतिनिकतनला परत 
गेले होत, आणि तथे ' मुक्तधारा' ह नाटक लिहिण्यात गुंतले होते असे दिसत. नजरूल 
टागोारांना भेटले हाते व त्यांना त्यांचे आशीवाद मिळाले होते, यात डांका नाही. परंतु 
त्यांची ही भेट वर्राल तारखेला किंवा या प्रसंगाच्या संदभात झाली नसावी, हे उघढ 
आहे. (पाहा : प्रभातकुमार पुग्वोपाध्याय. ' स्वींद्रजीवनी  ग्वबंड ५. प. ६९: १३१र्रू 
बंगाब्द; मुजफ्फर अहमद, ' स्मृतिकथा ', पृ. २३२८) 


विद्दोही कवी ॥ २७ 


विद्यमान नव्हते. सर्वजण बॉोषद्दिक गोंधळाच्या ग॒ढवादात गंरफटळे होते. परंतु 
त्याचबरोबर हेही कबल केले पाहिजे की त्यांच्यावर मळतः एका निकोप 
आद्शांचा व प्रांजळ भावनात्मक उद्देकाचा पगडा होता. तो आदुर्श व उद्गेक 
होताः काहीही करून स्वराज्य मिळविणे. * विद्रोही ' ही कावेता कोणत्याही 
न्याख्येत बसणारी नसली तरी ती जनतेची कविता होती आणि नजरुल हे 
तिचे कवी होते. सर्वांत महत्त्वाची गोष अशी की या कवितेमुळे नजरुल यांना 
आत्मामिव्यक्ताचा मार्ग मोकळा झाला. 

बंगालच्या लोकांना त्यांचा कवी मिळाला; परंतु या साऱ्या प्रकरणात 
स्वतः कवी मात्र एका मित्राळा गमावून बसला. ती हकीगत या ठिकाणी नमद्‌ 
करण्यास हरकत नाही. 

मोहितलाळ मजमदढार ' बिद्रोही ' कविता वाचून संतापले. त्यांच्या 
म्हणण्यानुसार ' विद्रोही ' हा निव्वळ वाड्मय-चौयांचा एक प्रकार होता. त्यांनी 
आपले प्रिय कनिष्ठ मित्र नजरुळयांना ' आमि (मी) हा आपला गयलेख पवी 
वाचून दाखविळा होता. त्यावरूनच नजरुल यांनी ' विद्रोही ' ही कविता रचली 
होती, असा त्यांचा भारोप होता. मोहितळलाल यांचे म्हणणे बरोबर होते, असे 
मान्य करूनही या ठिकाणी हे सांगितले पाहिजे की त्यांची तक्रार मात्र खरोखरी 
काल्पनिक होती. मोहितळालांनी आपली गद्यकूती ' आमि ' नजरुलना वाचून 
दासविली होती, आणि नजरुल तिने भारावून गेळे होते असे गृहीत घरले तरी-- 
याबाबतीत अविश्‍वास बाळगण्याचे आपल्याला कारण नाही---त्यांचा गयलेख व 
नजरुलची कविता यामध्य विषय व रूप यांच्या बाबतीत खूपच फरक आहे. 
गद्य रचना आणि पद्य रचना यांतील ढोबळ फरक बाजळा ठेवळा, आणि अमि- 
ब्यक्‍तीचा खास नजरुली दंग-हा ढंग काही बाबतीत पारंपक्व नव्हता, हे आपण 
जाणतोच-व मोहितळाळांची खास शेळी, यांतील वगळेपणा नजरेआड केला, तरी 
त्या दोन रचनांमधीळ आशयच मळात भिन्न होता.* आमि ' ही रचना मूलतः 
अद्वेत वेदांताच्या किंवा एकतत्त्ववादाच्या ' अहम्‌ ' चा संकल्पनेवर आधारलेली 
होती, तर नजरुल यांची कविता बंडखोर 'मी ' ची अभिन्यक्‍ती करणारी होती. 
हा ' मी ? साऱ्या भोतिक बंधनांविरुद्ध बंड करून उठळेला आहे. मात्र त्याचे हे 
बेड जीवन व प्रेम यांच्यासाठी, सोंदर्च व सत्य यांच्या बाजूने उभारलेले आहे. 
पहिल्यातील ' त्रह्म्‌' हा सवसाक्षी परंत आत्मानेष्ठ हाता; तर दुसर्‍्यातील 
*म्री' आत्मप्राधान्यावर जोर देणारा आणि आत्मनिष्ठापेश्षा अधिक 
वस्तुनिष्ठ होता. * 


न: काविवर्य मोहितलाल मजुमदार यांच्या सचाोटीविषयी माड्या मनात अत्यंत 
आदर आहे. मी प्रत्यक्ष त्यांच्याकडुन या संबंधात भसे णंकले आहे की. त्यांची ' आमि 
(पान २८ पाहा) 


२८ 1 काजी नजरुल इस्लाम 


न्याख्येचा किंवा निश्‍शचितपणाचा अभाव, किंबहुना विचारातील असं- 
बद्धता हे ' विद्गोही'चे खास वेशिष्टय होते. याचे कारण बहुधा हे असावे की 
नजरुल यांच्या अंतर्मनावर वेदान्ती ' आमि'चे जे धुके पसरले होते ते रॅगाळत 
राहिळे होते. ते कसेही असले तरी मोहितलालना या घटनेशी जुळवून घेता 
आले नाही, एवढे खरे. खर म्हणजे, असे घडण्यास मोहितलाल यांच्या दृष्टीने 
अधिक सखोल कारणे होती. त्या दोन ब्यक्‍तित्वांमध्ये संघर्ष होणे अटळ होते, 
असे जे म॒जफ्फर अहमद्‌ म्हणतात ते बरोबर आहे. मोहितलाल यांच्यातील अहेते- 
मळे, दुर्दैवाने, नजरुळ हे आपले पाल्य किंवा चेळेच राहावेत असा त्यांनी प्रयत्न 
केला. परंत नजरुल स्वभावतःच कणाचेही पालकत्व सहन करणारे नव्हते. सर्व 
लहानथोर मंडळींशी ते मोकळेपणाने व हतपरस्सर मित्रत्वाच्या भावनेने वागत. 
त्यांच्या वागण्याने मोहितलाल दुरावले. विभिन्न प्रकारच्या व्यक्‍्तित्वांमधील तो 
अटळ असा संघर्ष होता. त्यामळ खुमारे दोन वर्षोनंतर (१६२४ साली ) नजरुल 
आपल्या लोकप्रियतेच्या एन भरात असताना लेखकांच्या ' कलोल ' गटाने जेव्हा 
बंगाळी शिक्षित वर्गाचे विद्यमान मापदंड आणि नेतिक मूल्ये यांना सळसळत्या 
तारुण्याने युक्‍त असे आव्हान दिले तेव्हा स्थलळपणे, आणि चुकीनेही, नजरुल 
हे त्या बंडखोर गटाचे पढारी समजले गेळे. या आव्हानाविरुद्ध वेयक्तिक 
स्वातंत्यालळा विरोध असणाऱ्या साहित्यिकांच्या दुसर्‍या गटाने ( शानिवारेर चिठी- 
गटाने ) आपला बडगा उगारला. मोहितलाल हे या गटाचे सेद्वांतिक मवक्‍्ते होते. 
परंतु ' विद्रोही 'चे विडंबनकान्य त्यांनीच लिहिले असावे, असा मात्र अनेकांचा 
उगाचच गेरसमज ज्वाला होता. ( वस्ततः ते विडंबनकान्य सजनीकांत दास 
यांनी लिहिले होते. ) नजरुळ खवळून उठले आणि त्यांनी मोहितळाळलांवर आरोप 
करणारी ' सर्वनाशेर घंटा ' ही कविता लिहिली. तिला उत्तर म्हणून मोहितलाल 
यांनी उघडपणे ' द्रोण-गरू' चा कवितेच्या रूपाने नजरुल यांच्यावर आपला 
जोरदार सोटा उगारला. त्या कवितेत त्यांच्या तोंडी त्यांनी भयंकर शिन्याशाप 
घातले होते. शिर्वागाळींचा तो एक इरसाल नमुना आहे. नजरुल यांच्या कवितेत 
क्रोधापेश्ना दुःख श्रधिक होते. तिच्यात आरढाओरडाही नव्हता अथवा फारशी 
ती€्णताही नव्हती. ज्येष्ठ कविवरयाप्रमाणे नजरुल त्या प्रकरणात त्यानंतर ग्रफटून 


( पान २५७ वरून ) रे 
हीकूती (जी मानसी मासिकात प्रसिद्ध झाली होती) कळलकच्याच्या रिपन कॉलेजातील 
माजी प्राध्यापक सत्रमाहन बंद्यापाध्याय यांच्या ' अभयेर कथा ' अथवा ' ठाकुराणीर 
कथा ! मघीळ एका प्रसंगावरून त्यांना स्फुरली होती. ही दोन्ही पुस्तके आता दुर्दैवाने 
विस्मृतीत गडप झाळी असल तरी वाचनीय आहेत. माहितलालांना त्यातील परिच्छेद 
वाचून दाखविण्याचा नाद होता. ती पुस्तके वाचल्यानंतर ' आमि ' हा अद्देत अहम्‌चा 
प्रणंपण प्रतिष्वनी होता याविषयी आपल्या मनात शंका उरत नाही. 


विद्वोही कवी ॥ २९ 


राहिले नाहीत, हे बरे झाले. अशा प्रकारे जेथवर नजरुल यांचा संबंध ठोता 
तेथवर ' आमि ' विरुद्ध ' विद्रोही ' या प्रकरणाचा तेथेच शेवट झज्ञाला. एका 
अर्थाने मोहितलाल यांच्या म्हणण्याची लोकांनी त्यापूर्वी कधीच उपेक्षा केली 
होती, आणि मरूय म्हणजे बंगाळी साहित्य जगतातील नेत्यांनी त्यांचा दावा 
पूर्वीच फेटाळून लावला होता. त्यामळे पुढे १५२३ साली रवींद्रनाथांनी आपले 
' बसंत ' ह गातनाठ्य नजरुल इस्लाम यांना श्र्पण केले ( १२ फाल्गुन १३२५ 
चेगाब्दु; २* फेब्रवारी १९२३ ) तेव्हा बंगाळी जनतेला पर्ण समाधान लाभले; 
आणि खुद्द कवीलाही मोहितळाल यांच्या आरोपाची फारशी पवा वाटली 
नसावी, असे दिसते. 

' विद्वोही ' कविता प्रसिद्ध झाल्यापासून नजरुळ इस्लाम हे * विद्रोही 
कवी ' चा टोपणनावाने ओळखले जाऊ लागले. नजरुल यांच्या काव्यर्जावनाच्या 
पहिल्या टप्प्याचे-तिसर्‍्या दृशकाचे-यथार्थ वणन या शब्दांनी होते. परंत 
त्यांच्या काव्वजीवनाचे आणखीही टप्पे होते, त्यांच्या बाह्य व आंतरजीवनाच्या 
तितक्‍याच खुनिश्चित अशा इतर बाजू होत्या, त्यांच्या आत्माभिन्यक्‍तीचे केवळ 
बंडखोर आात्मानिष्ठेपेक्षा इतरही मार्ग होते; आणि हे सारे त्यांच्या पहिल्या 
टप्प्यातही दग्गोचर भाळ होते. या कवितेमध्ये मानवाळा आणि त्या काळाला 
एक सूचक. महत्त्वपृण उद्‌गार लाभला होता. तो काही अकस्मात्‌ झालेळा 
स्फोट नव्हता. नजरुळ सुरुवातीपासूनच कवचकंडळे परिधान कलेले कवा होते. 
त्या काळात प्रभावशाळी असलेल्या भाववृत्तीतून त्यांनी काही कविता लिहिल्या. 
त्यांमध्ये कमाळपाशाचा जयघोष करणाऱ्या जोरदार काविता होत्या आणि 
ईैजिष्तचा कगळुळ पाशा याच्या स्तातेपरही कविता होत्या. ( गमतीची गोष्ट 
अशी की कमालचा प्रतिस्पर्धी त्रन्वर पाशा हा त्याचा सहकारा याद्रा असल्याची 
कल्पना कवीने केली आहे. ) भारतातील राष्ट्रीय आंदोलनाशी संबधित पटनां- 
विषयी-अली बंधूंचा कारावास आणि गांधीर्जींच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसची 
प्वळवळ यांविषचीही त्यांनी कविता लिहिल्या. भापल्या अधिकांश बंगाली 
बांधवांप्रमाणे नजरुल हेही महात्मार्जींचे अंध अनुवाची नव्हते. परंत त्यांच्या- 
प्रमाणेच अहिंसा व सत्याग्रह या उच्च आदशोचे ते चहाते होते; आणि ते आदश 
अन्यवहाच आहेत, असे त्यांचे मत होते. मात्र खुरुवातीला त्यांनी गांधीजींचे 
नेतृत्व मन:पूवक स्वीकारले होते; कारण राष्ट्रीय स्वातंत्रय, आम जनतेचा सहभाग 
व प्रत्वक्ष रती यांवर त्या नेतृत्वाची उभारणी झालेली होती. त्यांनी कोमिल्ला 
येथे असताना ५९२१ साली गांधीजींवर कविता लिहिल्या होत्या. त्यांमध्ये 
स्वातंत्र्य यद्वातील गांधी जींच्या आगमनाबहूल खुल्या अंतःकरणाने त्यांनी जयघोष 
केला होता. 


3० ७ काजी नजरुल इस्लाम 


““ए कोन पागल पथिक छुटे एलो बोादनी मार आंगिनाय! 

च्रिश कोटि भाड मरण हरण गान गेथे तार संगेय जाय " 

( बंदिनी मातेच्या आंगणात हा कोण वेडा पथिक धावून आला आहे! 
तीस कोटी बांधव मृत्यूळा आव्हान देणारे गीत गात त्याच्याबरोबर चालले 
आहेत. ) 

अशी कडव्यांमागून कडवी मक्‍तकंठान, अस्खलितपणे त्यांनी गाचिली. हे 
तर नजरुलचे वेशिष्टयच हाते. याचप्रमाणे त्यांनी चरख्यावरही एक उत्कृष्ट कविता 
लिहिळी आहे. अर्थात्‌ चरखा हा त्यांच्या दृष्टीने राट्रीय आव्हानाचे केवळ एक 
प्रतीक होते. त्याहून दुसरा काही अर्थ त्यांना त्यात अभिप्रेत नसावा. गांधीजीशी 
संबंधित या विशिष्ट प्रकारच्या कवितांखेरीज नजरुल हे आपले देशप्रेम, स्वातंच्य- 
प्रेम, आणि असहकारातन प्रम्फरित झालेल्या राष्ट्रीय चळवळी विषयीचे प्रेम 
मनःपूर्वकतेने न्यकक्‍्त करणाऱ्या अनेक कविताही या काळात लिहीत होते. काही 
काळपर्यंत ते स्वातंच्य-आंदोलनाशी एकरूप होऊन गेले होते.:नजरुल यांच्या त्या 
काळातील अशा प्रकारच्या कविता व इतर लिखाण यांमधून त्या चळवळीच्या 
उग्रतेची आजही कल्पना येऊ शकते. 

परंतु या काळात नजरुळ अष्टोप्रहर फक्त याच प्रकारच्या कविता लिहीत 
होते, असे नाही. त्यांचे अंतःकरण खुले होते, ते तडफदार होते, आणि डोळ्यांना 
व कानांना, मनाला व हृद्चाळा नानाविध प्रकारांनी आकर्षून घेणाऱ्या बहुरंगी 
जीवनाला प्रतिसाद देणार होते. आपल्या सर्जनशील कतित्वाच्या कोणत्याही 
टप्प्यामध्ये त्यांच्यात वेविध्याचा अभाव कर्धाच नव्हता. त्यामळे १९२२ साली 
' भांगार गान ' यांसारख्या गीतांन्यतिरिकत त्यांनी वैयक्तिक भावनांची अमि- 
व्यक्‍ती करणाऱ्या काही खुंद कविता व गाणी लिहिली होती असे दिसते. 
त्यांमध्ये स्रीखुळभ डोळ आणि भावनांचा पोरुषयुक्‍त स्वीकार यांचा मधुर संगम 
झालेला आहे. त्या सर्वाचा पढे ' दोलन चंपा ' (१५२३ ), ' छाया-नट ' (१९२४) 
व ' पुबेर हवा ' ह्या त्यांच्या प्रमर्गात संग्रहात समावेश करण्यात आला. परंतु 
तारखा आणि घटना यांच्यात गोंधळ होऊ नये यासाठी येथे हे लक्षात ठेवले 
पाहिजे की ही पस्तके वस्ततः नंतरच प्रकाशित व्हावयाची होती; आणणि खरे 
म्हणजे, १५२१ पर्यंत नजरुल चांचा एकही कवितासंग्रह अथवा गीतसंग्रह प्रसिद्ध 
झालेला नव्हता. त्यांची जी पाहिली वहिली पुस्तके १९२२ साली छापखान्यात 
होती ती अशी : पूर्वी ज्याचा उल्लेख आला आहे तो त्यांचा ' न्यथार दान' हा 
कथासंग्रह बऱ्याच माहिन्यांपासून छापखान्यात पडून होता. तो अखेर मार्च १९२२ 
मध्ये प्रकाशित झाला. ' नवयुग ' मधील त्यांच्या लेखांचा एक संग्रह १९२२ च्या 
ऑक्टोबरात ' य॒ग-वाणी ' या शौर्षकाने ( लोकरच जप्त होण्यासाठी ! ) प्रसिद्ध 
जाला. आणि अखेर त्या वर्षीच्या त्याच माहिन्यात ' आपम्रने-वीणा ' हा जळजळीत 


विद्रोही कवी ॥. 3५ 


कवितांचा संग्रह प्रसिद्ठ झाला. या काज्यसंग्रहापासून कवाला कसलीही आर्थथक 
प्राप्ती होत नसली तरी अजूनही तो हजारांच्या संख्येने खपत असतो. या संग्रहार्चा 
इतरही संस्मरणीय वैशिष्टये आहेत. त्यांचा उल्लेख करणे उचित ठरल. 

' अभ्नि-वीणा ' हा काव्यसंग्रह बंगाळच्या ' अभ्नि-यगा'चे म्हणजे १९००- 
५६०८ या कालखंडातील पहिल्या क्रांतिकारक चळवळीचे आययप्रवर्तक क्रांति- 
कारक बारींद्रकमार घोष यांना समर्पित करण्यात आला होता. या संग्रहाचे 
'आवरण-पृष्ठ प्रख्यात कलामहर्षी अवनींद्रनाथ टागोर यांनी तयार केळ होते. 
कोणाही लेखकाला क्वचितच मिळणारा असा हा बहुमान होता. याचा अर्थ 
असा व्ही नजरुल चांनी सामान्य जनतेप्रमाणे टागोर मंडळीचीही हृदये एव्हाना 
जिंकली होती. चा संग्रहाचे अभतपूर्व स्वागत झाले; आणि ३-४ महिन्यांतच 
त्याची दुसरी आवृत्ती निघाली ( फेब्रुवारी १९२३ ). या सर्व गोष्टींमळे नजरुल 
यांना थोडीफार अर्थप्राप्तीही झाली; आणि त्यांनी आपल्या नेहमीच्या पद्धतीप्रमाणे 
तिचा प्रप्र फायदा घेण्यास मुळीच मागेपढे पाहिले नाही. उद्याची फिकीर न 
कारिंता त्यांनी मित्रांसह तो सारा पेसा मोज-मजा करण्यात व मेजवान्यांमध्ये 
उडवन टाकला. 

१९२२ च्या उत्तराधांत नजरुल यांची पुस्तके प्रासद्ध होत असताना ते 
अत्यंत उत्साही मनःस्थिर्तात होते. कारण त्यांनी बऱ्याच वर्षांपासून उराशी 
बाळगलेले, स्वतःचे निवतकालिक काढण्याचे स्वभ साकार होण्याची चिन्हे दिसू 
लागळी होती. ते नियतकालिक म्हणजे प्रख्यात साप्ताहिक ' धुमकेत्‌ ? हे होय. 

त्या आधी ते कोमिलाला जाऊन आले होते. अलीकडे त्यांचे कोमिल्लाला 
जाण-येणे बरेच वाढल होतं. तेथील सेनगुष्त कुटुंबामध्ये त्यांना आपले स्वतःचे 
घरच जणू मिळाले होत, आणि त्यांच्यामध्ये ज्या मायाळू सहजपणाची उणीव 
होती तीही त्या मंडळांनी भरून काढली होती. तथार्पि त्यांना 'सेवक ' या 
नवीन देनिकात काम करण्यासाठी कलकत्त्याला परत बालावण्यात आले. (मे 
अथवा जून १५२२ ). हृ दैनिक मुरब्बी राष्ट्रीय पत्रकार मोलाना एम्‌. अक्रम 
खान यांनी खुरू केले होते ( कालांतराने हे गृहस्थ १९५३० ते १९४५८ च्या 
द्रम्यान बंगालमधील मस्लीम लीगचे ' प्रेस लॉर्ड ' ( वृत्तपत्रीय दादा ) बनले; 
आणि स्वामाविकपणेच देशाच्या फाळणीनंतर ते ढाक्‍्याला स्थलांतरित झाले. ) 
नजरुल यांनी ' सेवक ' मध्ये सुमारे दोन मांहेने काम केले. त्यानंतर एका मित्राने 
त्यांना केवळ २०० रुपये उसनवार दिले; आणि तेवढ्या आधारावर त्यांनी आपले 
स्वतःचे नियतकालिक काढण्याचा निर्णय घेतला. त्या नियतकालिकाचे नाव 
त्यांनी ' धूमकेतू ' असे ठेवले. द्र आठवड्याला त्याचे दोन अंक निघावयाचे होते. 

' घूमकेत्‌ ' चा पहिला अंक १२ ऑगस्ट १५२२ रोजी निघाला. त्याला 
रर्वीद्वनाथ टागोर, शरदचंद्र चट्टोपाध्याय, बारीद्रकमार घोष आणि काही इतर 


३3२ 1 काजी नजरुल इस्लाम 


ळोक यांचे आशीर्वाद लाभळे होते. टागोरांच्या सेदशातीळ अंतिम पद्यपॅक्ती मोठ्या 
अर्थपूर्ण होत्या. 
जागिये दे रे चमक मेरे 
आळे जारा अर्ध-चेतन । 

( जे अजून अर्धवट जागृतावस्थेत आहेत त्यांना तू प्रकाशझोत टाकून 
जागे कर. ) 

खरोखरी, हेच त्या पत्राचे उद्दिष्ट होते; आणि त्या काळातीळ नजरुलच्या 
साहित्याचे मरूय तत्त्व होते-ळोकांना जागे करणे, जीवनाच्या वाम्तवतांचे 
आव्हान टाळण्याचा किंवा पळाचनवादाचा प्रयत्नं करू इच्छिणाऱ्यांना गदगदा 
हालवून जागूत करणे. ' धूमकेत' च्या प्रकाशनाने हा विद्ठोही कवी प्रत्यक्ष 
वादळाच्या दिशेने वाटचाल करू लागला. नजरुल यांना काही राजकीय महत्त्वा- 
कांक्षा होत्या अथवा त्यांच्या जवळ मक्कुम, खुस्पष्ट आदर्श होता, अशातली 
गोष्ट नव्हती. पण लेखक या नात्वाने त्यांनी ' बांधीलकी ' स्वीकारळी होती. 
असे करण्यात त्यांनी फारसा शहाणपणा दाखविला असेही म्हणता थल नाही. 
कारण नजरुल हे स्वभावतःच उतावळे व अदूरदुर्शी होते. आणि ' धूमकेतू हा 
याबाबतीत आपल्या जन्मदात्याहून मळींच वेगळा नव्हता. तो नजरुलसारखाच 
बांधील, उतावळा व अदूरदर्शी किंवा उद्धट होता. चाशिवाय आणखीही काही 
त्यात होते. कवी नजरुळपेश्या ग्यळेखक नजरुल दोन पावले पुढ होते. ने हृदय- 
स्पर्शी, जळजळीत गद्य लिहीत हाते, ते लढाऊ होते आणि क्रांतिकारक आव्हान 
देणारे लेखक होते. अर्थात्‌ काळाला न्यांच्याकडून चा साऱ्या गोष्टींची निःसंशय 
अपेश्भा होती, हेही आपण समजून घेतले पाहिजे. 

तो १९२२ सालचा ऑगस्ट महिना होता; आणि बाडोलींच्या ठरावा- 
नंतर जनतेचा जो उत्साहभंग ज्ञाला होता तो काँग्रेसच्या कार्यक्रमातील चरखा 
वगेरे गोष्टींनी मरून येण्यासारखा नव्हता, हे उघड आहे. ' आता पुढे काच! ' हा 
अस्वस्थ करून सोडणारा प्रश्न चोहोबाजूंनी विचारला जात होता. अहिंसा 
व चरखा यांना जे इतर पर्याय होते त्यापेकी पहिला असा की आयलंड व 
सिनफेनचा राष्ट्रवादी-दहशतवादी मार्ग स्वीकारावयाचा. बंगालमधील पूर्वीच्या 
क्रांतिकारक दहशतवाद्यांना या मार्गाने आकर्षित केळे होते. दुसरा मार्ग लेनिनने 
दाखवन दिलेल्या जनआंदोळनाचा व क्रांतीचा होता. बहुसंख्य उत्सुक 
राजनीतिज्ञ या मागाचे प्रथम पुरस्कर्ते बनले. ऑक्टोबर क्रांतीचे स्वेच्छेने संदेश- 
वाहक बनलेल्या स्वातंत्र्यप्रेमी मंडर्ळांच्या या नव्या पथकाला माक्‍्संवादी- 
लेनिनवादी मार्गाचे पर्ण आकलन झाले होते, अशातला भाग नाही. या विषया- 
संबेधीचे साहित्व एव्हाना भारतात क्चितूच उपलब्ध होत होते; आ्णाणि एम. एन्‌. 
रॉय यांचे ' व्हँंगार्ड ' व गया काँग्रेस ( डिसेंबर १५२२ ) च्या वेळी 


विद्रोही कवी 1. 933 


भारतीय साम्यवाद्यांनी राष्ट्रीय ळोकशाही क्रांतोच्या आपल्या कार्यक्रमाला प्रसिद्द 
देण्याचे केलेले प्रयत्न जमेस धरूनही त्यावेळची परिस्थिती अशी होती कौ 
कॉमिन्टर्न हे नुसते एक नाव होते आणि साम्यवाद्‌ ( कम्यनिझम ) ही केवळ मठभर 
लोकांची एक भावनात्मक वृत्ती होती. निःस्वार्थपणा किंवा परोपकारवाद हीच 
त्यामागील मख्य प्रेक शक्‍ती होती. परंत म॒जफ्फर अहमद्‌ यांनी वापूर्वीच त्या 
मार्गाची ' बांधिलकी ' स्वीकारली होती; आणि नजरुल हे त्यांचे अत्यंत जवळचे 
मित्र होत. किंबहुना त्या काळात ( १९२१-१९२२ ) नजरुल त्यांचे ' सहप्रवासी ' 
होते असेही म्हणता येईल. ते कसेही असो. नजरुलच्या दृष्टीने कोणीच ' अस्पृश्य ' 
नव्हते. राष्ट्रवादी व आंतरराष्ट्रवादी दोघेही त्यांना सारखेच जवळचे होते. 
आपल्या समथकांमध्ये ते ज्यांचा समावेश करीत होते त्यांमध्ये ' बिजली 'चे 
मरब्बी बारींद्रकमार घोष व ' आर्य पब्लिशिंग हाऊस'चे ( अरविंद-प्रवर्तकशी 
संलग्न असलेले ) लोक यांसारख्या जुन्या क्रांनिकारकांपासून अनेक तरुणांपर्यंतचे 
लोक होते. त्यामुळे मानवी समता व स्वातंत्र्य बांवर आधारलेल्या समाजन्यवस्थेवर 
ज्वलंत श्रद्धा असलेले नजरुल हे ' जवळ जवळ कम्यनिस्ट ' असले तरी ते देवी 
किंवा इश्वरी सामथ्यावर टृढ श्रद्धा बाळगणारे होते व आपली ही श्रद्धा त्यांनी 
उघडपणे व्यक्‍तही केलेली होती. ही भावना त्यांच्या काव्यात ओतप्रोत भरलेली 
होती; आणि न्यांची एकूण उत्क्रांती नजरेसमोर ठेवल्यास तिचा म॒हेस्द खुलासाही 
करिता येत नव्हता. त्यामळ नजरुलच्या बंडखोरीच्या टप्प्याचे प्रतिनिधित्व 
करणारा, आणि त्या काळच्या राजर्काच बंडखोरीचे प्रताबिंब असलेला ' धूमकेतू ' 
नजरुल यांच्या स्वतःच्या क्रांतिवादाचे प्रतिर्बिब बनलेला होता. त्याचा दृष्टिकोण 
जेवढा राष्ट्रीय होता तेवढाच आंतरराष्ट्रीयही होता. मलतः त्याने ' स्वातंच्य, 
समता व बंधुता ' चांसाठी ळढा उभारला होता; त्यामध्ये नजरुल यांची स्वतःची 
धर्मनिरपेक्ष वृत्ती आणि देवावरील त्यांची असांप्रदायथिक श्रद्धा ही प्रतिबिंबित 
झाली होती; आणि त्याचवेळी जातिविर्हांन व वर्गविहींन समाजाविषयी, स्थल 
प्रकारच्या साम्यवादाविपयी त्यांना वाटणारे आंतरिक प्रेमही त्यात प्रतिबिंबित 
झाले होते. 

नजरुल यांचे जीवन, मनोभमिका आणि त्या काळातील त्यांच्या राजकीय 
कल्पना यांवर प्रकाश टाकण्यासाठी या ठिकाणी न्या कवि-संपादकाची काही 
निवेदने, स्वतःच्या श्रद्धांविषया त्यांनी दिलेली स्पष्टीकरणे आणि ' पूमकेत'चे 
उद्येश व हेत चांतून काही अवतरणे येथे उद्धृत करणे उचित होईल. अर्थात्‌ हे 
उतारे भाषांतरित असल्याने त्यांचा मळातील जिवंतपणा व विविधरंगीपणा त्यांत 
आढळणार नाही, हे स्वाभाविकच आहे. 

“मा भेः ( मिऊ नको ) वा शब्दांवर विसंबून आणि ' प्रलचंकराचा विजय 
असो, ? ही घोषणा ओठांवर सेळवीत मी या नव्या मागाने प्रस्थान करीत आहे. 
2) ब 


३४ 1 काजी नजरुल इस्लाम 


: धूमकेत ' हा माझा र्थ असून मीच माझा. मार्गदर्शक आहे. कोणत्या दिशेने 
जावयाचे ते मला सत्यच सांगेल ... अशा प्रकारे स्वतःला ओळखणे, आपल्या 
सत्याला जाणणे, भापणच स्वतःचा गुरू, संचालक व भाग्यविधाता बनणे हा 
काही पोकळ डौल अथवा फशारकी नव्हे. त्याचा अर्थ एवढाच की मी मला 
स्वतःला ओळखले आहे, असे मी जाहीर करू इच्छितो. '' 

या उताऱ्यावरून आपल्याला असे दिसून येत को एकजण आपले 
जी द्‌वाक्य घोषित करीत आहे. एक न्यक्‍ती म्हणून जगण्याचा, आपल्या न्यक्‍्ति- 
त्वाचे जे सत्य त्याला जाणवले आहे ते व्यक्‍त करण्याचा आणि ते ' धोकादायक, 
भयंकर जीवन ' जगण्याचा. आपला हक्‍क तो उद्‌घोषित करीत आहे. तरोपण 
त्यांच्या उद्चि्ाविषयी अधिक सुनिश्चित निवेदने अथवा विधानेही आपल्याला 
मिळतात. 

“ हा देश अगदी पार किडून-सडून गेला आहे. त्याच्या शरीरातील 
तो किडलेला-सडलेळला भाग पूर्णपणे नाहीसा करून टाकल्याखरीज नव्या 
राष्ट्राची उभारणी करिंताच येणार नाही. जे कोणी या देशाचे शत्च असतील 
त्यांना जाळून भत्मसात्‌ करण्याचे, जे काही असत्य, दंभ व ढोंग असेल 
त्याचा नायनाट करण्याचे कार्य ' धूमकेत ' करील. " 
हे आपले उद्दिष्ट त्यांनी वारंवार अधिकाधिक ठामपणे व्यक्‍त केले 

आहे. प्रथम, 

' : धूमकेतू ' हे जातीयवादी पत्र नाही. मानवधर्म हा सर्वोच धर्मच 
तो जाणतो. हिंदू-मुस्लिम ऐक्याच्या मार्गात असणारे अडथळे व खोटारड्या 
गोष्टी दाखवून देणे व त्या नाहीशा करणे हे त्याच्या उद्दिष्टांपेकी एक उद्दिष्ट 
आहे. ज्याची आपल्या स्वतःच्या धमावर श्रद्धा असेल, त्याची नीट ओळख 
असेल तो कधीही इतरांच्या धर्माचा द्वेष करू शकणार नाही. " 

' धूमकेतूःच्या दुसऱ्या एका अंकात नजरुल यांनी आपले राजकीय आदर्श 
स्पष्टपणे मांडण्याचा यत्न केला. 

* लोक मला पुनःपुनः विचारतात की, ' धूमकेतःचा मार्ग कोणता? ” 
पहिळा व सवीत महत्त्वाचा मुद्दा असा की ' धूमकेतू'ला भारताचे संपूर्ण व 
अविच्छिन्न स्वातंत्र्य हवे आहे. ' स्वराज्य ? व त्यासारख्या इतर शब्दांचा अर्थ 
काय ते आम्हांला माहीत नाही. कारण आमचे पुढारी ' स्वराज्य? या शब्दाचे 
अनेक वेगवेगळे अर्थ लावीत आहेत. आपल्याला संपूर्ण स्वातंत्रय हवे असेल तर, 
दुसरी कोणतीही गोष्ट करण्यापूर्वी, आपण प्रथम सारे नियम, कायदे, निर्बध व 
बंधने यांच्या विरुद्ध बंड केळे पाहिजे आणे असा विद्रोह करावयाचा म्हणजे 
प्रथम आपण स्वतःलाच ओळखले पाहिजे,.,विद्रोह करणे म्हणजे सर्वसंहार किंवा 


विद्रोही कवी त. 3५ 


प्रत्येक गोष्टींचा विनाश करणे नव्हे. त्याचा अर्थ असा की तम्हांला जे काही 
निरर्थक वाटत असेल त्यासंबंधी ' मला हे मान्य नाही ', असे तुम्ही मस्तक उंच 
करून ठणकावून सांगितले पाहिजे. ' धूमकेत'चे म्हणणे असे की, तमचे अंतःकरण 
जसा कोल देईल तसेच तम्ही वागा. धर्म, समाज, राजा किंवा परमेश्वर यांपैकी 
कुणाचीही भोती तुम्ही बाळगू नका...सत्याचे आकलन होण्यासाठी माणसाने 
बंडच केले पाहिजे ... तुम्ही योग्य प्रकारे विद्रोह करू शकलात, तम्ही प्रलय 
निर्माण करू शकलात तर शिव जागा होईल आणि सुदरमचे अधिराज्य स्थापन 
होईल.” 

चाल विवेचनाच्या दृष्टीने ह उतार पुरेसे आहेत. थांतन भावनेची झळाळी, 
शब्दकळेचे नादमाधर्च आणि शेलीचा प्रचंड झपाटा व्यक्त होऊ शकलेला 
नाही. तरीपण नजरुल यांची वैवक्तिक जीवनकार्य व त्या दिशेने त्वांच्या 
चाललेल्या प्रयत्नांवरील निष्ठा, त्यासंबंधी त्यांच्या मलळभूत कल्पना, त्यांची 
राजकीय श्रद्धा व क्रांतिकारक उत्साह या गोष्टी त्यांतन स्पष्ट झाल्याखेरीज राहात 
नाहीत. त्याचप्रमाण त्यांच्या कल्पनांमधीलळ मोघमपणा, आणि भावनांचा सच्चे- 
पणाही लपून राहात नाही. ' धूमकेत च्या संपादकीय लख.पॅकी काही लेख आणि 
वर उद्धृत केलेल्या जाहीरनास्यासारखी काही घोषणापत्रे कालांतराने निवडून ती 
दोन गद्य खंडांमध्य प्रासिद्ध करण्यात आली. त्यापैकी पहिला खंड ' दु्दिनेर याजी ? 
( आपत्काळातील प्रवासी ) चा शौर्षकाने १५३८ साळा प्रसिट्र माला; आणि 
दुसरा ' रुद्र-मंगळ ” ' रुंद्रास आवाहन ) चा शार्षकाने ५५४१५ साली प्रकाशित 
झाला. त्याचप्रमाणे ' धूमकत ? मधून प्रकाशित झालेल्या कविता १९२४ साली 
प्रकाशित झालेल्या ' विषेर बॉशी ' ( विषारी बासरी ) आणि 'भांगार गान ' 
( विध्वंसाचे गाणे ) या संग्रहामध्ये समाविष्ट करण्यात आल्या. त्यांची चर्चा आपण 
नैतर करणारच आहोत. ( यांपेकी काही कवितासंग्रह प्रसिद्ध झाल्यानंतर 
लौकरच जप्त करण्यात आले होते, हेही या संदर्भात नमद केले पाहिजे ). घटना- 
क्रमाचे सूज कायम ठेवण्यासाठी याठिकाणी हे सांगितळे पाहिजे की बंगाली वाचक, 
विशेषतः तरुण लोक ' धूमकेत 'च्या प्रत्येक अंकावर बेभानपणे तुटून पडू लागले. 
अर्थात्‌ असे घडणार होते, याची कल्पना आपण करू शकतो. त्याच्या 
प्रत्येक अंकाची किंमत आगाऊ भरली जाई; आणि स्वाभाविकपणेच प्रत्येक 
सायंकाळी मोठा जलोष साजरा केला जाई. विशेषतः ज्या दिवशी त्या पत्राचा 
अंक छापखान्यातून बाहेर पडे त्या दिविशी ' धूमकेत ' कचेरीजवळच्या खास 
बंगाली ढंगाच्या अडुयावर या जल्लोषाला ऊत येई. ( ' धूमकेत्‌ 'चे कार्यालय ३3२, 
कॉलेज स्क्वेअर ही जुनी जागा बदलून ५७, प्रताप चॅटर्जी लेन या नव्या जागेत 
हलविण्यात आले होते ). दररोज संध्याकाळी अनेक कवी, लेखक, राजकारणी लोक 
च कवीचे ' बंडखोर ' मित्र त्या अडुयावर गोळा होत आणि चहाचे कपांवर कप 


३६ "०७ काजी नजरुल इस्लाम 


रिचाविण्यात सहभागी होत. त्यांच्या बडबडीने तेथे मोठा कोलाहल निमाण हाई. 
मधूनच * दे गोरुर गा धड्ये ' ( गायीळा धुवा ) अशी आरोळी उठे. त्या आरोळीला 
काही अर्थ नव्ह्ता. नजरुल व त्यांचे मित्र यांच्यांतील अभिवादनाचा तो नुसता 
एक ढंग होंता. नजरुल जेथे जातील तेथे आनंदोलास व बंडखोरपणा त्यांच्या बरोबरच 
असावयाचा. तांच भाववृत्ती तेथे विद्यमान असल्याचा तो पुरावा होता. हा 
त्यांच्या विजयाचा पहिळा प्रहर होता. परंत बंगालच्या पालिसी राजवटीला ते 
खपणे शक्‍य नव्हते. ' धूमकेत्‌ "चा प्रत्वेक अक हे सरकारच्या अस्तित्वाला 
आऱ्हान, आणि त्याच्या ' शांतता, सुन्यवस्था व सुप्रशासन ? यांना धोका होता. 
त्यामळे ' धूमकेत चे आयुष्य अल्पकालीन ठरणार हे देवच बोळून च्नकला होता. 
पूजा उत्सवांचा ( शरदक्ततृत वेणाऱ्या उत्सवांचा ) मामम जवळ आला होता. 
दुर्गापगेच्या निमित्ताने खास अंक काढणे ही बंगाला नियतकालिकांची जनी 
परंपरा आहे. त्या रूढीला अनसरून नजरुल चांनी दुगापूजेच्या निमित्ताने आपल्या 
पत्नासाठी ' आनंद्ुमचीर आगमने ? ( आनंद्मयीच्या आगमन-प्रसंगी ) ही एक 
खास कविता लिहिली. । तक;:.. 

प्राचीन धार्मिक भ्रेथानसार दुगा ही लढाऊ चंडी देवता आहे. ती राक्षसांचा, 
जलुमशहांचा नाश करणारी आहे. ती निव्वळ दुबळी देवी नसून लढाऊ बाण्याची 
रक्षणकर्ञी आहे. ही दुर्गामाता त्यावेळी मातृभूमीचे प्रतीक बनली होती. या 
सोयिस्कर प्रतीकांचा विकास बेकिमचंद्र चटोपाध्याय चांच्या काळापासून सतत 
चाळीस वर्षे होत आलेला होता. परकीच जुलुमशहांविरुद्ध शस्त्र उचलण्याचा आदेश 
तीं देत आली होती. चा प्रतीकवादाचे सूचन बंकिमबाब्‌नीच प्रथम ' कमलाकान्तेर 
दुफ्तर ' (१८३३) मधील ' आमार दुर्गोत्सव ' (' आमचा दुर्गोत्सव ') या निबंधात 
आणि नंतर ' आनंद मठ ' या कादंबरीत (9८८२-८३ ) केले होते. त्यामुळे 
दुर्गा ही आनंदमयी असली तरीही ती मातृभूमीसमान होती. तिचे आवाहन 
करिताना वापरण्यात आलेला प्रतीकवादाचा पडदा इतका क्षिरक्षिरींत होता कौ 
पोलिसांच्या जागरूक व दक्ष डोळ्यांना फसविणे त्याला शक्‍वच नव्हते. नजरुल- 
नाही कवितेच्या भावनात्मक आवाहानाखेरींज दुसरा कसला अर्थ त्यातून निघावा, 
असे वाटत नव्हते. ही देवी अत्याचार करणाऱ्यांचा नाश करते ही जी पारंपरिक 
भावना तीच त्या स्वातंत्र्यप्रेमी कवीला अमिप्रेत होती. परंत कवितेची शेली व 
शब्दकळा ही पारंपरिक नव्हती. ती गारठलेलीही नव्हती अथवा अलंकारिकही 
नव्हती; तर बोलभाषेची होती. त्या कवितेमध्ये तत्कालीन घटनांचे व जनतेविरुद्ध 
पोलिसांनी योजिलेल्या दमनकारी उपाययोजनांचे सहज लक्षात येण्यासारखे संदभ 
अथवा निदेश होते. तिच्यात अत्यंत बोचरा उपहास होता आणि राक्षसांसारख्या 
अत्याचाऱ्यांवर झणझणीत कोरडे ओढलेले होते. पोलिसांनी ताबडतोब त्या 
कवितेचा लेखक व पत्नाचा संपादक यांच्या अटकेचे पकईवॉरंट घेऊन ' धूमकेत'च्या 


विद्रोही कवी य 3७ 


कचेरीवर धाड घातली, आणि तेथे सापडल्या त्या : घूमकेत'च्या विशिष्ट अकाच्या 
सार्‍या प्रती जप्त केल्या. संपादक मात्र तेथे हजर नव्हता. वस्ततः त्यावेळी नजरुल हे 
कलकत्त्याच्या बाहेर होते. त्यानंतर ते कोमिछाला गेळे आणि आपले पूर्वीचे 
यजमानमित्र इंद्रकुमार सेनगष्त यांच्या घरी राहिले. त्यावेळी त्या आश्रचस्थानात 
ते खरक्षित होते; आणि ' धूमकेत'चे प्रकाशन चालू राहिले. 
परंल ' धूमकेत्‌ ' च्या दिवाळी अंकात ' में भूखा टं ' या शौर्षकाचे एक 
जळजळीत संपादकीय प्रकाशित झाले. आपल्याला रक्त व बलिदान हवे असल्याची 
मागणी दुर्गा करीत आहे, असा त्याचा गरमितार्थ होता. यावेळी पोलिसांनी झटपट 
हालचाल केली. त्यांना नजरुळचा पत्ता सहज लागला; आणि त्यांनी त्यांना 
कोमिलाळा अट्क करून कलकत्त्यास आणले; व देशद्रोहाच्या आरोपाखाली 
प्रेसिडेन्सी मॉजिस्टेटच्या कोर्टात उभे केले. त्या खटल्यामध्ये कवांवरील आरोप सिद्ध 
होऊन १६ जानेवारी १९२> रोजी त्याळा एक वर्षांची सक्तमजुरीची शिक्षा ठोठा- 
वण्यात आली. ह सार अपरिहार्यच होते. मात्र ही शिक्षा झुनावण्यापूर्वी कवीला एक 
उदात्त निवेदन करण्याची संधी देण्यात आली. आरोपांच्या पिंजर्‍यात उमे राहून 
नजरुल यांनी आपली लेखी जबानी वाचून दाखविली. हा जबानी ' राजबंदीर 
जबानबंदी ' ( राजबंद्याची जबानी ) या नावाने प्रसिद्ध आहे. तिच्यातील आंतरिक 
गणसमचथ, भावावेश व.उदात्त आदर्शवाद वांमुळे तिने आमच्या साहित्याला समृद्ध 
बनविले आहे. काही महिन्यांपूर्वी महात्मा गांधींनी त्यांच्यावरील खटल्यात न्यायालया- 
समोर जबानी दिली होती. त्यांच्याप्रमाणेच इतरही प्रस््यात राजनीतिज्ञांनी अशा 
जबान्या दिल्या होत्या. त्वांच्यापेक्षा नजरुळची जबानी आशय व कल्पना यांच्या 
बाबतीत वेगळी असली तरी ती रोखठोक व मार्धामुधी होती. गांधीजींनी ज्या 
शासनाळा ' संतानी सरकार ' म्हणून संबोधिळे होते त सरकार आणि त्यांची 
न्यायपालिका, कार्यपालिका वगेरे सर्व उपकरणे किंवा साधन यांचा उघड-उघड 
शब्दांत ' राजबंदीर जबानबदी ' मध्ये धिक्कार करण्यात आळा होता. सर्वात 
महत्त्वाची गोष्ट म्हणज तिच्यामध्ये निर्मथयपण अस घोषित करण्यात आले आहे 
की, कवी हा ' परमश्वराचा निवडक ळाडका आवाज ' आहे, तो सत्याची कास 
धरणारा आहे, भारतीय परिस्थितीचे सत्य म्वरूप ता उघड करून सांगतो. तो देवाचे 
व न्यायाचे का करतो. आणि साऱ्या किळसवाण्या गाष्टींचा ।वश्वंस करण्यास 
तो कारणीभत होतो. 
** मळा असा माक्षात्कार काळा का मा जागांतक कांतीतील त्याचा 
( परमेश्वराचा ) ळाळ शिपाई आहे. सत्वाची पाठराखण करणे आणि 
: न्यायाची पुनःस्थापना करणे हे चा क्रांतीचे उदिष्ट आहे. जादूटोण्याच्या 
साह्याने निद्रित करण्यात आलेल्या या शस्यश्‍चामळ वंगभमीवर लळकारी 
देणारा व तुतारी वाजविणारा अग्रदूत म्हणून त्याने मळा धाडले आहे. मी 


3८ 5 काजी नजरुल इस्लाम 


केवळ एक साधा शिपाई आहे आणि त्याची आज्ञा अमलात आणण्याचा 

मी कसोशीने प्रयत्न केला आहे. 

अशा प्रकारचे विचार त्या जबानीत आहेत; आणणि आजही तो एक 
संस्मरणीय दस्तऐवज आहे. स्वाभाविकपणेच, नजरुल अपराधी ठरले, आणि वर 
सांगितल्याप्रमाणे, त्यांना शिक्षा ठोठावण्यात आली. 

त्यानंतर ' धूमकेतू 'चे प्रकाशन प्रथम दोन आठवड्यांसाठी स्थगित करण्यात 
आले; आणि पंधरा दिवसानंतर तो पाक्षिक स्वरूपात प्रकाशित होऊ लागला. 
नजरुलचे सहाय्यक बौरेंद्रनाथ सेनगुसत हे त्याचे संपादक बनले. (पुढे ते फ्री प्रेस 
ऑफ इंडियामध्ये काम करू लागळ. नजरुलचे मित्र व नातेवाईक कोमिल्लाचे 
बीरेंद्रुकमार सेनगुम यांच्याशी त्यांची गल्लत होऊ नये ). ' धूमकेत्‌ ' पाल्षिकाच्या. 
पहिल्या अंकात ' राजबंदार जबानबंदी ' ही नजरुलची कोटातील जबानी 
प्रसिद्ध करण्यात आळी. ' प्रवर्तक ' व ' उपासना ' या दोन मासिकांनीही ही 
जबानी आपल्या पुढील अंकांत प्रकाशित केली. परंत पाह्षिक ' धूमकेत्‌ ' मात्र 
आणसी एक अंक निउठून बंद पडला. नजरुल हे ' धूमकेतू 'चे शरीर व आत्मा. 
होते. त्यांच्याशिवाय ले पाक्षिक जिवंत राहाणे शक्‍य नव्हते. पुढे काळ बदलला 
आणि स्वतः नजरुल यांनी आपल्या जीवनाच्या वेगळ्या टप्प्बात प्रवेश केला 
तेव्हाही त्या पाह्षिकाच पुनरुज्जीवन होऊ शकले नाही. खुमारे दहा वर्षानंतर, 
१५३१ साली काही उत्साही मंडळींनी एका मित्राच्या संपादकत्वाखाली पुनः 
* घूमकेतू ' खुरू करण्याचा प्रयत्न केला; आणि ' काजी नजरुल इस्लाम यांच्या 
मार्गदर्शनाखाली ' असे छापू देण्यासाठी खुद्द नजरुल यांचेही मन वळविण्यात 
आले. परत नजरुल यांनी व्यक्तिशः त्याच्या कामात काहीच लक्ष घातले नाही. 
जेथवर नजरुल यांचा संबंध आहे तेथवर १९२३ च्या जानेवारीत त्यांना तुरुंग- 
वासाची शिक्षा होताच ' धूमकेत ? विराम पावला असे आपण समजण्यास 
हरकत नाही. 

अशा प्रकारे १९२३ हे साळ नजरुल यांच्या कारावासाने ( १६ जानेवारी 
१६५३ ) खुरू झाळे; आणि ११ महिन्यांनंतर ( रीतसर काही आठवड्यांची खूट 
मिळाल्याने ) संपूर्ण कारावास भोगून'नजरुलळ १५ डिसेंबर १५२३ रोजी तुरुंगातून खुट्ले 
हेही त्याने पाहिले. परंतु ते वप इतरही उल्लेखनींच व संस्मरणीय घटनांनी ठळक- 
पणे उठून दिसणारे ठरले. आपण पूर्वी पाहिल्याप्रमाणे नजरुल तांच्या अविस्मरणीय 
' अग्निवीणा ? द्या पहिल्याच कवितासंग्रहाचे प्रकाशन या वर्षी क्षाले, आणि 
हां हां म्हणता त्याची दुसरी आवृत्तीही निघाळी. तथापि नजरुल यांच्या दृष्टीने 
त्या काळची सर्वोत महत्त्वाची घटना म्हणजे रवींद्रनाथ टागोरांनी आपले नुकतेच 
लिहिलेले ' वसंत ? हे गीतनाट्य पुढील शब्दांत त्यांना अर्पण केले ही होय: 
' श्रीमान कवि काजी नजरुल इस्लाम, म्नेहभाजनेष ?. टागोरांच्या हातन झालेली 


विद्गोही कवी ॥ ३९ 


ती एक अर्थपूर्ण कृती होती. त्यांच्या अंतःकरणाची विशालता आणि निर्मळ 
गॉणग्राहकता यांचे दर्शन त्या रुतीतन होते. त्याने नजरुल आनंदातिशयाने व 
रुतज्ञतेने फुलून गेले. रवींद्रनाथ हे स्वतः भारतीय जनतेच्या उच्च सदसदूविवेक- 
बद्दीचे साकार रूप होते. त्यांच्याकडून असा स्नेहभाव व्यक्‍त होणे ही गोष्ट 
' घूमकेत “मळे ख्यातिप्राष्त झालेल्या नजरुलना राष्ट्रीय मान्यता मिळवून देणारी 
ठरली, यात मळीच शेका नाही. या घटनेचे वेशिष्ट्य नीट लक्षात येण्यासाठी त्याकाळी 
चाळू असलेल्या रा जकीय चळवळीशी रवींद्रनाथ पूर्णपणे सहमत नव्हते, त्यांना त 
फारसे पसंत नव्हते, हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. असहकार, चरखा, विदेशी 
कापडांचा बहिष्कार आणि पाश्वात्त्य इंग्रजी शिक्षण यांबाबतीतील गांधीजींच्या 
विचारांशी आपला मतभेद असल्याचे टागोरांनी जाहीरपणे सांगितले होते. नजरुल 
यांचा बंडखोरपणा आणि क्रांतिकारक बदलांसाठी त्यांनी केळेले आवाहन यांच्याशी 
रवींद्रनाथ सहमत होणे शक्यच नव्हत. उलट, १५९०८ साली त्यांनी दिलेल्या 
' स्वदेशी ममाज ? या आपल्या प्रख्यात भाषणात जे विचार न्यक्‍त केले होते 
त्वावरील त्यांची श्रद्धा अधिकच ट्ढमळल झाळेली होती. त्या भाषणामध्ये त्यांनी 
सामाजिक पुनरंचना व राष्ट्रीय पुनरुत्थापन यांच्या कार्चक्रमाची रूपरेखा दिली 
होती. अशा प्रकारच्या शांतपणे व धिमेपणाने करावयाच्या कामासाठी लागणारा 
स्वभाव नजरुल यांच्याजवळ नव्हता. त स्वभावतःच तफानी वृत्तीचे होते. या. 
दोन कर्वीची त्यापूर्वी भेट झाली होती आणि याबाबतीत आपल्या गरूशी असलेले 
मतभेद नजरुल चांनी सांगून टाकळे होते, हेही सवाना मार्हात आहे. इतके 
असूनही कवी व गीत लेखक चया नात्यान नजरुल यांच्या प्रतिभागुणांचे टागोरांना 
कोतक वाटत होते, असे म्हणतात. नजरुल वांना नियमित सरावाने आपल्या 
अंगच्या काव्यगुणांचा विकास करण्याची संधी मिळावी यासाठी टागारांनी त्यांना 
शांतिनिकेतनळा बाळावले होत; आणि त्यांनी आंदाळनात्मक राजकारणापेक्षा 
साहित्याकड अधिक लक्ष द्यावे, असाही सल्ला रवीद्रनाथांनी नजरुळना दिला 
होता. परंत त्यांचा हा उपदेश एकण्याच्या मनःम्थितीत नजरुल त्यावेळी नव्हले. उलट 
राजकारणात उघड-उघड गंतण्याची त्यांची इच्छा होती. टागोरांना वाचे दुःख 
झाळे; कारण त्यांच्या मत, तभ करणे म्हणजे कवी या नात्याने निसगाकडून 
नजरुल यांना प्राप्त झाळेल्या देणगीचा किंवा देवीगणांचा तो गेरवापर होता. 
आपल्या विनोढी व ळोकहितेपी स्वभावानसार रवींद्रनाथांनी भापल्या खास शलीत 
नजरुल थांच्या चा रतीचे वणन ' तळ्म्कर्सच्य पात्याने दाढी करण्याचा प्रयत्न ? 
( तलवार ड्यि दाडि टॅ ) तौ क. लजरुल इस्लाम तरुंगात 

प्त बंगाली लोकांना 
मर्ख व निर्बद्ू 


अत्यंत आनंददायक 
असल्याचे उघड झाले. 


*० 1 काजी नजरुल इस्लाम 


परंत अशा परिस्थितीला तोंड देण्याचा नोकरशाहीचा आपला स्वतःचा असा 
मार्ग होताच. नजरुल हे केवळ एक केदी होने, ' राजद्रोही ' होते. अशा केद्यांशी 
कसे वागावयाचे ते अधिकाऱयांना काय माहीत नव्हते ? आणि नजरुळ यांचाही 
स्वतःचा असा मार्ग होता व त्यांच्या आव्हानाला कस उत्तर द्यावयाचे हे त्यांना 
चांगळे माहीत होते. त्यावळच्या तरुंगाच्या नियमाप्रमाणे समाजातील त्यांचा 
दर्जा व गुन्ह्याचे स्वरूप लक्षात घेता त्यांना तरुंगात खास वर्ग मिळावयास हवा होता. 
तो त्यांचा हक्क होता. परंत इतर राजर्काय कैद्यांना तो वर्ग नाकारण्यात आळा होता; 
आणि नजरुल यांनाही जेव्हा पहिळे काही दिवस त्यांनी अलीपुर सेंट्रल जेलमध्ये 
काढल्यावर हगळी डिस्ट्रिक्ट जेलमध्ये हलविण्यात आले तेव्हा काहीही कारण 
नसताना त्यांचा तो खास वग काढून घ्रण्यात आला; आणि तंथील काँग्रेसी 
राजबंद्यांना जसे अन्यायाने सामान्य गुन्हेगार केद्यांसारखे वागाविण्यात आले होत 
तसे त्यांनाही वागविण्यात येऊ लागले. त्यामुळे इतर काही राजबंद्यांसह नजरुल 
यांनी हृगळीच्या तरुंगात त्या अन्यायाविरुद्र आंदोलन उभारले. त्यांचे हक्क 
नाकारण्यात आले होते. त्यामळे नजरुल व त्याचे सहकारी यांनी तरुंगातच सविनय 
कायदेभंग सुरू केला. त्याचा परिणाम म्हणून अधिकाऱ्यांनी अधिक कडक शिक्षा 
देणारे उपाय योजिले ' शिक्षा आहार ', ' शिक्षा कपडे', ' शीण आणणारे काम', 
' देंडांबडी ', ' खोडाबेडी ' वगेरे. या सार्‍या शिक्षा एकामागून एक करण्यात आल्या. 
अखेर शेवटी नजरुल व त्यांचे सहृबंदी यांनी तरुंगातील दडपशाही व देदृशत 
यांच्याविरुद्ठ अन्म-सत्यामग्रह सुरू केला. न | 

उपाशी पोटी डढिवस गले, राञी गेल्या, आणि आठवडेही निघन गले. 
तरुंगाबाहेरील जनतेमधील अस्वस्थता दिवसेंदिवस ठाहू लागली. परंत आपल्यावर 
प्रेम करणार्‍या मित्रांची व आपल्याला आदरणीय वाटणाऱ्या राष्ट्रीय पुढाऱ्यांची 
अनशन सोडण्याविषर्याीची विनंती नजरुल यांनी मान्य केली नाही. नजरुल यांचा 
अन्नसत्याग्रह व त्यांची नाजुक होत चाललेली प्रकती यांची बातमी समजताच 
शिलाँग ( असम ) हून टागोरांनी त्यांना तार केली : * उपोषण सोडा. आमच्या 
साहित्याला तमची गरज आहे. ' ही तार नजरुल यांना न देता ' मालक सापडत 
नाही ' असा शेरा मारून अधिकाऱ्यांनी ती टागोरांकडे परत पाठांवळी. त्यानंतर 
देशबंध चित्तरंजनदास व काढंबरीकार शरच्चंद्र चटोपाध्याय थांच्या पुढाकाराने 
कलकत्त्यात एक प्रचंड सार्वजनिक सभा भरविण्यात आली. या सभेमध्ये नजरुल 
यांना असे आश्वासन देण्यात आले की, *' बंगालची जनता राजबंद्यांच्या बाजूने 
उभी आहे. नेव्हा राजबंद्यांनी उपोषण सोडून जनतेला त्यांचा लढा लढण्याची 
संधी द्यावी. ' अशाच प्रकारचे आश्वासन टागोरांकडूनही पुनः प्राप्त झाले. अखेर 
अन्नसत्याग्रह मागे घेण्यात णू ह... कटकटी टाळण्यासाठी तरुंगावि- 


के 
ी 


विद्दोही कवी प ४१ 


काऱ्यांनी नजरुल यांना हगळीच्या तरुंगातन बरहमपूरच्या तरुंगात पाठविले; आणि 
ज्या वरच्या वर्गासाठी त्यांनी लढा केला होता तो वरचा वर्ग त्यांना दिला. 

त्यामळे आता त्यामानाने अधिक शांततापूर्ण स्थितीत नजरुल यांच्या 
जेल-जीवनाचे अकरा महिने १५ डिसेंबर १९२३ रोजी पूर्ण झाले. बंगाली 
साहित्यात अनेक कवितांच्या व गीतांच्या रूपाने हे जेल-जीवन चिरस्थायी 
स्मारक बनून राहिले. त्या काळात त्यांनी लिहिलेल्या कवितांमध्ये ' खुपरबंदना ? 
( जेलच्या खुपीरेटेंडेंटला वंढन ) हे कठोर उपहासगीत होते; तसेच “' शिकल- 
परार गान ' ( बेड्या परिधान करण्याचे गाणे ) हेही प्रख्यात गीत होते. त्याच्या 
खुरुवातीच्या या ओळी प्रत्येकाच्या ओठांवर खेळत होत्या :- 

एड शिकलपरा छल आमादेर, शिकलपरा छल 

याचा मथिताथ असा कौ, “ आम्हाला बेड्या घालणे म्हणजे निव्वळ 
फसवणूक आहे, नुसता देखावा आहे. या बेड्या अंगावर वागवूनही आम्ही 
अत्याचाऱ्यांची मती गुंग करून सोडतो. 


प्रकरण चोथे 


जनतेचा कवी 


“ दृगडी भिंतींनी तरुंग बनत नसतो.' नजरुल इस्लाम या ,कवीच्या बाबतीतही 
१६२३ साली केव्हाही दुगडी भिंतींनी तुरुंग बनविला. नाही. त्यांच्या कविता 
आणि गाणी अचूकपणे तुरुंगाच्या भिती ओलांडून बाहेरच्या. जगातील बंगोली 
नियतकालिके व वाचक यांच्यापर्येत जाऊन पोचल्या. किंबहुना, त्यांना अधिक 
मोठ्या प्रमाणावर वाचकवग लाभला. हुगळीला तुरुंगाबाहेर त्यांच्या मित्रांची व 
चाहत्यांची संख्या खूप वाढली; आणि त्यांनी तरुंगात असलेल्या कर्वीशी व 
कलकलच्त्वातील त्याच्या मित्रांशी संपक स्थापित केला. अखेर जेच्हा नजरुल 
तुरुंगातून मुक्‍त झाले तेव्हा त्यांनी हृगळीलाच स्थायिक. व्हावे यासाठी तेथील 
मित्रांनी त्यांचे मन वळविले; आणि सुमारे दोन वर्षे - १९२५ व १५२५ साळी 
( बहुधा २ जानेवारी १५२६ पर्यंत ) नजरुल ह॒गळीलाच राहिले. 

कारावासातून खुटका झाल्यावर नजरुल पुनः राजकारणात पडले. पहिन्न्या- 
पेक्षाही अधिक उत्साहाने ते राजकारणात भाग घेऊ लागले, ही गोष्ट सहज 
समजण्यासारखी आहे. कारण सबंध बंगालभर राजकीय व साहित्यिक मंडळींची 
वारंवार जी वल त्य १: ती नजरुळ यांना खूप मागणा असे. 
भारतीय राजकारणाच्या रूर्ण 4 स्हिलचा, ओोहोटीचा काळ हाता; आणि 
त्यातून मतभेद उफाळणे आणि राष्ट्रीय लढ्याच नवें मार्ग व साधने यांचा शोध 
घेणे या गोष्टी अपरिहार्यच होत्या. बार्डीळीच्या ठरावामळे अत्यंत वेगाने चाटू 
असलेले संघर्षाचे यंञ एकदम पूर्णपणे बंद पडले होते. विधायक कार्यक्रमाच्या 
क्षोभरहित, थंड कामाला जोडून त्या यंत्रात चेतन्य निर्माण करणे शक्‍य नव्हते. 
जनआंदोलन त्या ठरावाने कोसळून पडेल अशी भीती त्यावेळीही देशबंधू चित्तरंजन 
दास, मोतीलाल नेहरू व इतर पुढारी यांनी ज्यकत केली होती. त्यांचा अंदाज 
खरा ठरला होता. आणि एकदा असा निरुत्साह पसरताच बिटिश सत्ताधाऱ्यांनी 
ती संधी हातची जाऊ दिली नाही. त्यांनी आपल्या नेहमीच्या सवयीने 
अधमपणाचा मार्ग अवलंबन गांधीर्जींना लोकांच्या नजरेपासून दूर नेळे. त्यांना 


डे 


जनतेचा कवी त ४३ 


राजद्रोहाच्या आरोपावरून सहा वर्षाची सक्तमजुरीची शिक्षा ठोठावून तुरुंगात 
डांबण्यात आले. चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू व इतर पुढारी तरुंगातन मक्त 
झाल्यावर त्यांनी असहकाराच्या कार्यक्रमात फेरबदल करण्याची मागणी केली. 
' बेजबाबदार ' सरकारला विरोध करण्यासाठी कायदेमंडळाचा वापर करावा 
आणि *' कायदेमंडळात जाऊन सरकारशी आतून असहकार करावा ' असे 
प्रतिपादन त्यांनी केळे. त्यांच्या या फेरवादी धोरणाला बहुसंख्य काँग्रेसजनांनी 
कडाडून विरोध केला. त्यांना ' नाफेरवादी ' असे म्हणतात. त्यांचे नेतृत्व चक्रवर्ती 
राजगोपालाचार्य यांच्याकडे होते. हा विरोध एवढा तीत्न होता की डिसेंबर १९२२ 
मध्ये काँग्रेसच्या गया अधिवेशनाचे अध्यक्षपद भषविलेल्या चित्तरंजन दासांनी 
अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला; आणि नंतर ( १५२३ साली ) मोतीलाल नेहरू, 
हकीम अजमल खान व इतर पुढाऱ्यांच्या सहकायीने कॉँग्रेस स्वराज्य पार्थी या 
नावाचा एक पक्ष स्थापन केला. अर्थात्‌ हा पश्च कॉंग्रेसच्या अंतर्गतच होता. 
कांग्रेसजनांना व इतर लोकांना आपला टष्टिकोण पटवन देण्यासाठी त्यांनी हा पश्च 
काढला होता. १३९२३ हे वर्ष म्हणजे लोकांच्या दृष्टीने मानसिक गोंधळ व 
अपेक्षाभंग यांनी भरळळा कटुतापूण काळ होता. विधायक कार्यक्रम अयशस्वी 
झाळा आहे असे त्यांना वाटत होते; परंत त्याचबरोबर लढाऊ कार्यक्त्योीची जी 
आघाडी निमाण साली होती तिच्यात फूट पडण्याचे दुःखही त्यांना होत होते. 
अखेर हा वाद मोळाना महम्मद अली यांच्या प्रचत्नांमळे काही अंशी मिटविण्यात 
आला. दिल्ली थेथीळ कॉँग्रेसच्या खास अधिवेशनात (१९२३ ) स्वराज्य पक्षाला 
त्याच्या स्वतःच्या बळावर विधिमंडळाच्या आगामी निवडणका लढविण्याची 
परवानगी देण्यात भाळी. मात्र त्याकामी त्यांनी कॉग्रेमसच नाव अथवा साधनसामम्री 
यांचा मळीच वापर कारेता कामा नचे, अशी अट घाळण्यात आली. परंतु एवढी 
परवानगीही म्वराज्य पक्षीच मंडळींना पुशशी होती; आणि त्वांच्यामोवती लोक 
जमा होऊ ळागळे. कारण लोकांच्या नजरा आकर्षन घेण्यास व त्यांचा मळूल 
झालेला उत्साह टवटवीत करण्यास निवडणंकांच्या रूपाने त्यांना एक मर्त साधन 
उपलब्ध झाले होते. स्वराज्य पक्षाच्या प्रचत्नामळे सववसामान्य ळोकांना स्वराज्याच्या 
एखाद्या भरीव संघर्षांत सहभागी होण्याची संधी जरी प्रत्यक्षपणे उपलब्ध झाली 
नाही, तरी त्या पक्षाच्या संसदीय कामांमुळे त्या मर्चादित क्षेत्रात काही अंशी 
ळोंकांचा उत्साह काचम टिकविण्याच्या कामी त्यांची मदत अवश्य ज्षाळी. कारण 
बार्डोलीच्या विधायक कार्यक्मविषयक ठरावामळे एकूण देशातच एकप्रकारचे 
निरुत्साहाचे वातावरण पसरले होते. स्वातंत्र्य-आंदोळनाच्या प्रत्यक्ष उठावणीसाठी 
लोकांना १५३० पर्यंत थांबावे लागणार होते. डिसेबर ३५२९ मध्य स्वातंत्र्याचा ठराव 
झाला आणि मार्च १९३० मध्ये सविनय कायदेभंगाची चळवळ सुरू झाली. त्यावेळी 
पुनः जनतेचा स्वातंतर्वळढा चालू झाला. ते कसेही असले तरी, १९९्र 


४४ (1 काजी नजरुल इस्लाम 


साल हे स्वराज्य पक्षाच्या चळवळीचे व कार्यक्रमांचे मारंभिक वष होते. त्या 
काळात लोकांना असहकाराच्या कार्यक्रमाचा फेराविचार करण्याची आणि केवळ 
* नाफेरवाढी ? व ' कर्मट गांधीवादी ? न राहाता दुसरा एखादा आधेक परिणाम- 
कारक मार्ग शाधून काढण्याची संधी मिळाली. बंडखोर कवी आणि ' घूमकेत्‌” चा 
कवी या नात्याने नजरुल यांना ' नाफेरवाद्यांसारख्या ' उपचारवादय्यां'विषयी 
कसळेच आकर्षण वाटत नव्हते. ' फेरवादी ? लोक त्यामानाने आधेक कृतिशील 
होते. त्यांच्याविषयी नजरुळना आधिक. आकर्षण वाटले; आणि त्यांच्या रूपाने 
जनआंदोलनाळला पाठिंबा देणारा एक ज्वलज्जहाल कार्यकर्ता फेरवाद्यांना मिळाला. 
अशा प्रकारे तुरुंगातून खुटल्यानंतर १५२४ साली नजरुल हे राजकीय व साहित्यिक 
सभासंमेलनांच्या निमंत्रणांवरून जिल्ह्या-जिल्यात सतत फिरत राहिले. या काल- 
खंडात नवीन प्रकारच्या कविता व गीते यांचीही निर्मिती ते करीत राहिले. त्यांचे 
चांगळे स्वागत झाले. आणि ते योग्यच होते. त्यांपेकी अधिकांश ' सार्वजनिक 
काव्ये व ' सार्वजनिक गीत ” होती. याचा अर्थ असा की सम्मेलने व मोठ्या सभा 
यांसारख्या सार्वजनिक प्रसंगांशी त्यांचा संबंध असे. यासंबंधीचे विवेचन नंतर 
लि ननक, कक कका 

दरम्यान, नजरुल यांच्या वेंयक्तिक जीवनातील काही महत्त्वाच्या घटनांचा 
उल्लेख करणे आवश्यक आहे. या घटनांचा त्यांच्या खासगी जीवनाप्रमाणेच 
सार्वजनिक गोष्टींशीही संबंध होता. किंबहुना सार्वजनिक जीवनाशी त्यांचा अधिक 
संबंध होता, असेही म्हणता येईल. अशा प्रकारच्या “ खाजगी ' घटनांपेकी सवीत 
महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे नजरुल चांचा विवाह ( एप्रिल १९२४) ही होच. 

आपण पूर्वी पाहिल्याप्रमाणे नजरुल हे कोमिलाच्या सेनगुप्त कुटुंबात वारंवार 
पाहूणे म्हणुन जात असत. त्याठिकाणी योगायोगाने त्यांना एकदा मुक्काम करावा 
लागळा असता घरधर्नाण बिराज सखुद्री देवी यांच्या वात्सल्यामुळे ते घर त्यांचे 
जणू स्वतःचेच घर बनले. घरातील इतर लहान-थोर मंडळींच्या वागणुकीने जे 
स्नेहाचे वातावरण निर्माण झाले होते त्यायोगे त्यांचे तेथे नेहमीच स्वागत होई. या 
म्नेहसंबेधातन त्या घरातील तरुण मुलगी प्रमिला हिच्याविषयी नजरुल यांच्या 
मनात हळूहळू अनुराग वाढत गेला. ( नंतर ती प्रमिला नजरुळल इस्लाम बनली. 
ती आपली सही अशीच कर्रीत असे ). आम्ही पूर्वी सांगितल्याप्रमाणे प्रमिला ही 
श्री सेनगुप्त चांची पुतणी आणि त्यांची विधवा भावजय गिरिबाला देवी यांची 
एकुळती एक मुलगी होती. बंगाळी कुटुंबात सामान्यतः आढळते त्याप्रमाणे प्रमिला 
व गिरिबाला चा दोवही श्री सेनगुप्त यांच्यावर अवळंबून होत्या. प्रामिळा ही वयाने 
१३ किंवा जास्तीत जास्त १४ वर्षांची होती. (' दुल व * दोलन ' ही तिची 
दान टोपणनाच होती ). नजरुल यांची सहृदयता व संपूण मनःपूर्वकत! चांविषयी 
आकर्षण वाटन ती हळूहळ त्यांच्याकडे ओढली- गेली. १९२२ पर्यंत स्या दोघांना 


जनतेचा कवी प ४५ 


एकमेकांविषयी वाटणाऱ्या भावनांची जाणीव झाली असावी, असे दिसिते. त्यावर्षी 
* मुस्लिम भारत 'मध्ये ' विजचिनी ' या नावाचे एक प्रेमगीत प्रसिद्ध झाले होते. 
ते पुढे ' छायानट ' या कवितासंग्रहात समाविष्ट करण्यात आले. त्या गीतावरून 
नजरुल व प्रमिला चांच्यांत प्रमाच्या आणाभाका झाल्या असाव्यात असा अंदाज 
होतो. परंतु तोपर्यंत त्यांचे प्रेमप्रकरण ही एक नुसती कुजबजच होती. नजरुल 
हे ' धूमकेत “च्या संपादनात गुंतले होते. त्यातून त्यांना तरुंगात जावे लागले. त्यामळे 
त्यांना आपल्या भावनांविषयी खात्री करून घेण्यास अवधी मिळाला. ५५२४ साली 
नजरुल हुगळीला स्थाचिक झाल्यानंतर त्यांचा वाडुनिश्विय झाला; आणि मग 
विवाहविधीही पार पडला. वेगवेगळ्या वर्तळांत, या घटनेमळे, त्याकाळच्या हद 
व मुस्लिम समाजांत जी खळबळ उडाली तिच्याखेरीज या संदर्भात नम॒द करण्या- 
सारखे असे काहा नव्हते. प्रमिला व नजरुल यांनी या प्रकरणात जे धेय व प्रेमाचे 
सामर्थ्य दाखवून दिले ते चा खळबळीच्या पाश्‍वेभूमीवर चांगलेच उठून दिसले. 
नजरुलसारख्या एका मसलमानाशी एका खुशिक्षित हिंदू कुटुंबातील मुलीने 
लम्न करणे हे हिंदू धर्मशास्त्राच्या दष्टीने नसते निषिद्रूच होते असे नव्हे तर बंगाल- 
मध्ये ज्या करुंचाशी ती मलगी संबंधित होती व ज्या समाजातून ती आली होती 
त्यांच्या बदनामीळाही तों विवाह कारणीभूत झाला होता. या विशिष्ट प्रकरणात 
मलीची आई गिरिबाळा देवी यांच्चाखेरी ज सेनगप्त कुटुंबातील इतर कोणीही चा 
लभञाला संमती दिली नव्हती. गिरिबाळा देवी मात्र त्या दोघांच्या पाठीशी उभ्या 
राहिल्या आणि त्यांनी आपले जुने संबंध तोडून टाकून नव्या दांपत्याच्या कटुंबाशी 
त्या एकरूप झाल्या. त्या कुटुंबातील वडीलधारे माणस या नात्याने त्या त्यांच्या 
खुसदुःखात नेहमीच सहभागी झाल्या, असे आपल्याळा आढळून येईल. बिराज 
खुंद्री देवी यांना नजरुल हे पोटच्या मळासारखे होते. तरीही त्यांनी त्या लप्नाला 
मान्यता दिली नाही. त्या लप्नसमारंभापासून दूर राहिल्या; आणि त्या दोघांशी व 
त्यांच्या बिऱ्हाडाशी त्यांनी बराचकाळपर्थत काही संबंध ठेवला नाही. परतु यात 
आश्‍चर्य वाटण्यासारखे काही नव्हते. त्यांना स्वतःला मुळे व मली होत्या आणि 
समाजाच्या क्रोधापासून व तिरस्कारापासून त्यांचे संरक्षण करणे त्यांचे कर्तव्य 
होते. त्यांची ही स्थिती नजरुलनी ओळखली आणि काही काळानंतर त्यांनी आपले 
: सर्वहारा ? ( निर्धन ) हे पुस्तक त्यांना अपण केले. ख्रुदेवाने हा दुरावा १9९३३ 
पर्यंत संपुष्टात आला, आणि जुने स्नेहसंबंध पुनः प्रस्थापित झाले. हे स्नेहसंबंध 
१९१८ साली बिराज खुंदर्रीचे निधन होईपर्थंत कायम टिकून राहिले. 
या लग्नाने सर्व मसळलमानही खूष झाले नाहीत. त्या वेळच्या वातावरणात 
जातीय दृष्टीने पाहता, त्यांचा तो एकप्रकारचा विजय होता. परंतु वधू अथवा वर 
यांपैकी कोणालाही हिंदू अथवा मस्लिम धर्माच्या सांप्रदायिकतेची मुळीच पर्वा 
नव्हती. आणि कणासाठी काहीही करायला त्यांची तयारी होती. ज्या पद्धतीने 


४६ 9 काजी नजरुल इस्लाम 


त्यांचे लान झाळे ती पद्धतही अनेक मसलमानांना असमाधानकारक वाटली 
विशेषतः, तत्कालीन परिस्थिती ही परंपरागत मस्लिम विवाह-पद्धतीळा अनुकूल 
प्रसताना त्यांनी त्या पद्धतीचा अवलंब न केल्यामुळे त्यांचा हा राग होता 
त्यावेळी प्रमिळाचे वय जेमतेम सोळा वर्षीचे होते. अठरा वषीची होईपर्यंत तिला 
इंडियन सिव्हिळ मॅरेज अँक्टाप्रमाणे नोंदणी विवाह करिता येत नव्हृता. तिला 
फक्‍त एकच मागे मोकळा होता. ता म्हणज इस्लामचा स्वाकार करून मस्लिम 
पद्धतीने लग्न करणे हा होच. धर्मपरिवतेन न कास्ता मस्लिम पद्धतीने लग्न 
करण्याची सवळत फक्त मस्लिम, यहुदी व ख्रिस्ती लोकांनाच असते, कारण ते 

आहले किताब ? ( धर्मग्रंथ मानणारे लोक) असतात, असे संनातंनो 
मसलमानांचे मत होले. ( मसलमान कुराण मानतात, तर यहुदी व ख्रिस्ती बायवल 
हा पविञ्र धर्मग्रंथ प्रमाण मानतात. ) त्यामळे मसलमान झाल्याखेरीज प्रमिळेला 
नजरुलशी लभ्न कारिता येणे शक्‍य नव्ह्ले. परत भारतामध्ये अकबरांसारख्या मगल 
बादशहांनी ही सवलत हिंदू ख्रियांनाही मिळण्याची व्यवस्था केली होती. त्यामुळे 
ते हिंदू ख्रिथांशी मास्ळम पद्धतीने विवाह करीत आणि नंतर त्यांच्या हिंदू रीति- 
भाती व श्रद्धा यांचं पाळन करण्याचे स्वातंत्र्यही त्यांना त देत. सनातनी मसल- 
मानांच्या मते हे चूक हाते. परंत कोणीही आपली श्रद्वा सोडून द्यावी, असे 
सांगण्यास नजरुल चांचे स्वाभिमानी व प्रामाणिक मन कदाच तवार झाले नसते. 
म्हणन अखेर प्रमिळेळा इस्लामची दीक्षा न देताच त्या दोघांचे मस्लिम पद्धतीने 
लम झाले. शिवराय नजरुळ यांनी आपली पत्नी आणि आपले घर आपल्या 
सासूबाईच्या स्वाधीन केल. त्या बाई काही झाले तरी एक हिंदू विधवाच होत्या. 
त्यामळे नजरुल इस्लाम यांच्या कुटुंबात साहिष्णता व अ-सांप्रदायिकता चांचेच 
वातावरण प्रभावी राहिले. त्यांच्या जीवनपद्धतीवर सनातनी मुल्लिम पद्धतीचा 
अथवा सनातनी हिंदू पडधूतीचा थोडाही प्रभाव पडला नाही. ही गोष्ट काही 
मसलमानांना आवडली नाही. त्यासंबंधी आपण नंतर विचार करणार आहोत. 
त्यांच्या असमाधानाचे कारण असे की, नजरुल यांनी आपली जीवनप्रणाली व 
धर्मश्रद्धा यांच्या बाबतीत ' कटर ) मसलमान असले पाहिजे, अशी त्यांची अपेश्चा 
होती. परंत अखेर लम हे लग्न होते; आणि सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे नजरुल 
हे नजरुल होते-' बंडखोर ? आणि ' कवी?! ते आपल्या मित्रांना व वाचकांना 
अधिकच स्वीकार्य बनले; त्यांचे जास्त लाडके बनले. अशा लोकांकडून कवी व 
त्यांच्या पत्नी यांच्यांतील प्रेम व घेच चांना मान्यता मिळाली; आणि त्या दोघांचे 
जीवन एकूण विचार कारेता खुखाचेच झाले. अर्थात्‌ कालांतराने त्यांच्या जीवनात 
जी अकाल्पित शोकांतिका घडली तिच्या बाबतीत त्यांचे काहीच चालण्यासारखे 
नव्हते. ही दुर्घटना घडेपर्यंत त्यांचे जावन खुखासमाधानाचेच होते, असे म्हणता 
थेते. नजरुल हे काही पूर्ण पुरुष नव्हते, हे तर खरेच; परंतु आपली पत्नी व कुटुंब 


जनतेचा कवी ए॥. ४७ 


यांविषयी त्यांना अतोनात प्रम वाटत होते, त्यांची चिंता ते वाहात राहिले, यात 
मळीच शंका नाही. प्रमिला देवींनी आपल्या मृत्यूपर्थत (3० जून १९९७२) 
आपल्या पतीवर.,जी अढळ. निष्ठा ठेवली आणे १५९३५९ सालानंतरच्या भयंकर 
शारीरिक दुःखांमध्ये व अडचणींमध्ये त्यांची जी सवा केली ता प्रीतीची व धेयांची 
रक विरळाच कहाणी होती. 

हुगळीमध्ये त्या छोट्या नवीन बिऱ्हाडाला त्यावेळी आणखी काही गोष्टींची 
नात्कालिक गरज होती. घेर चालवायचे तर रोख पेसा हवा होता. नजरुल हे 
कधीच सुखवस्तू नव्हते. त्यांच्या पुस्तकांतून व नवीन लिखाणातून मिळणारा पैसा 
मर्यादित असे. याच्या उलट त्यांचा उदारपणा दुर्गण ठरावा इतका अधिक होता. 
कलकत्त्याहून येणाऱ्या पाहुण्यांची वर्दळ चालूच असे. त्यांचे या कुटुंबाकडून प्रेमाने 
स्वागत केले जाई. परंतु त्यासाठी पेशाची गरज असे, आणि तेवढा पैसा त्यांच्या 
गाठीशी नसे. संगीताच्या मेफिळी चालत, गप्पांचे अडे व करमणकीचे कार्यक्रम 
होत, आणि त्यांमध्ये दिवस आनंदात जात. परंत त्यामळेच नजरुल कुटंबाची 
पैशाची ओढाताणही फार होड. १९२५ च्या अखेरीस परिस्थिती अधिकच बिकट 
झाली. आर्थिक अडचणीत भर म्हणन की काय, नजरुल वारंवार मलेरियाने 
आजारी पडत. ( नजरुल यांचे जने मित्र मजफ्फर अहमद रोगयळलेशन 3 खाली 
तुरुंगात असल्यामळे त्यांचाही उपयोग होत नव्हता ). अखेर, > जानेवारी १९२६ 
च्या आसपास कष्णागरच्या मित्रांनी, विशेषतः हेमंतकमार सरकार यांनी नजरुल 
यांचे मन वळवून त्यांना त्यांचे बिऱ्हाड रुष्णागरला हलविण्यास राजी केले. 

परंतु या साऱ्या अडचणी असूनही हृगळीतील ते दिवस कार्वेता व राजकीय 
हालचाली यांच्या बाबतीत मळीच उणे पडले नाहीत. तेथेच नजरुल गांधीर्जींना 
भेटले होते. ती त्यांची पठिळी व शेवटची भेट. गांधीजी तुरुंगातून सुटल्यानंतर 
बंगालच्या दौर्‍यावर गेळे असता हृगळीला आले होते. गांधीर्जींच्या बाबतीत 
नजरुल यांचे काही मतभद असले तरी गांधींच्या कायाला त्यांनी चांगला प्रतिसाद 
दिला. नजरुल यांचे ' चरख्याचे गीत ? गांधीर्जींना आवडले होते. नजरुल ते गीत 
गातही असत. नजरुलनी गांधीजींच्या स्तुतिपर इतरही काही कविता लिहिल्या 
होल्या. या सर्व कावितांचे मुळ त्या उभयतांच्या या भेरटांत होते. परंतु यापेक्षाही 
अविक हूद्यस्पर्शा व उत्स्फूर्त काविता त्यांनी. त्या काळात लिहिल्या. या कविता 
काव्यगुण आणि संगीतगुण या दोन्ही दष्टींनी निश्‍चितच उच्च कोटीच्या होत्या. 
देशबंधू चित्तरंजन दास यांच्या मृत्यूने त्यांना त्या कविता स्फ्रल्या होत्या. २२ जून 
१९२५ रोजी चित्तरंजनबाब्‌ दार्जिलिंग येथे अकस्मात्‌ निधन पावले; आणि 
चंगाळ शोकसागरात बडून गेला. नजरुल यांच्या दृष्टीने तो वेयाक्तिक आघातही 
होता. कारण दास कुटुंबाचे त्यांच्यावर खरेखुरे प्रेम होते; आणि ते नजरुलचे 
चाहातेही होते. नजरुळ यांनी आपला शोक अनेक शोकगीतांतून व्यक्त केला. या 


*८ ए॥ काजी नजरुल इस्लाम 


कावेता ' चित्तनामा ? ( चित्तपुराण ) या म्वतंत्र संग्रहाच्या रूपाने प्रकाशित 

रण्यात आल्या. याच खुमारास त्यांनी ' झड? (वादळ) या नावाची एक दीघ 
काविता लिहिली होती. ती नंतर ' बिषेर बाशी ? ( विषारी बासरी ) या संग्रहात 
समाविष्ट करण्यात आली. त्यांच्या प्रतिभेळा आणखी एक-तिसरा-बहर १५१२५ 
साल संपण्यापर्वी चावयाचा होता. हा बहर पूर्वीच्या दोन बहरांपेक्षाही उल्लेखनीय 
ठरणार होता. शआ्राणि नजरुल यांच्या राजकीय कल्पना व कायं यांच्याशी त्याचा 


प्रत्यक्ष संबंध असणार होता 
भापण पर्वी पाहिल्याप्रमाणे लेखक या नात्याने १५२१ पासून, आपल्या 


खुरुवातीच्या दिवसातच नजरुल हे सोव्हिएट समाजवादी पद्धतोकडे आर्कीर्षत 
झाले होते. त्यांच्या स्वभावातील आदशवाद्‌ आणि ' स्वातंत्रय समता व बंधुता 
यांविषपी त्यांना वाटणारे सखोल प्रेम यांतून ते आकर्षण निर्माण झाले होते. 
कारण तोपर्यंत भारतातील फार थोड्या लोकांना सोव्हिएट पद्धती अथवा 
साम्यवादाचा सिद्धांत व व्यवहार यांसंबंधीचे प्रत्यक्ष ज्ञान उपलब्ध झाले होते. असे 
असले तरी साम्यवादाच्या . म्थळ कल्पनेने अनेक तरुण व आदर्शवादी भारतीचां- 
च्या कल्पनाशक्तीला चाळना दिली होती. आपण पूर्वी पाहिल्याप्रमाणे नजरुल 
व मजफ्फर अहमद यांना साहित्य व काव्य यांनी एकत्र आणले होते. त्यांच्या 
राजकीय कल्पना आणि सामान्य माणसाविषयी त्यांना वाटणारा जिव्हाळा चांमळे 
ने अधिक जवळ आले. आपण भारतात साम्यवाद आणण्यासाठी कार्य केले 
पाहिजे, याविषयी नजरुल हे आपल्या मित्रांशी सहमत होते. थंड व निश्चयी 
स्वभावाच्या मजफ्फर अहमदनी खुमारे १९२२ पासून भारतात साम्यवादी पक्षाची 
उभारणी करण्यास खुरुवात केली होती. परंतु माक्‍संवादाच्या सिद्धांताची छाननी 
करणे हे नजरुल यांच्या स्वभावाशी मेळ बसणारे नव्हते. मार्क्सवादाचा सिद्धांत 
व व्यवहार यांची माहिती मिळविण्यासाठी आवश्यक असणारे मार्क्सवादी साहित्य 
त्यांना उपलब्ध होऊ शकले असते. परंतु मार्क्सवादी पक्षासारख्या रीतसर 
संघटनेसाठी ्घामेपणाने काम करीत राहाणेही त्यांच्या स्वभावात नव्हते. 
बहुधा काव्य-गीत-लेखन आणणि त्यांच्या सभोवार चालु असलेला तात्कालिक 
स्वातंत्र्याचा राष्ट्रीय लढा यांविषयी त्यांना वाटणारा आंतरिक ओढा यामळे 
मार्क्सवादी सिद्धांत व कार्य यांविषयी विचार करण्यास त्यांना फ्रसत मिळाली 
नसावी अथवा त्यांची मनःप्रवृत्ती तिकडे वळली नसावी. ' धृमकेत्‌ मधील त्यांच्या 
लिखाणावरून ते आपल्या उत्स्फूर्त भावनांमध्ये वाहून जात असत असे दिसते. 
साम्ववादाचा एखादा प्रकार अथवा श्रमिकवगीची अशी समजली जाणारी विचार- 
प्रणाली यांच्यापेक्षा क्रांतिकारक राष्ट्रवाद आणि लोकशाही पद्धतीची क्रांती याच 

त्यांच्या कार्यप्रेरणा होत्या. परंतु काळ मात्र त्यांची व त्यांच्यासारख्या भारतीय 
स्वातंतर्यभकतांची जणू सत्त्वपरीक्षा करून राहिला होता. ' बार्डोळी ठराव 


जनतेचा कवी 1 ४९ 


झाल्यापासून राजकारणात औओदार्सान्य पसरले होते; आणि स्वराज्य पक्षाच्या 
सरकारविरोधी संसदीय काचंक्रमाला ती मरगळ नाहीशी करणे शक्‍य होत नव्ह्ते. 
चामळे नजरुल व त्यांच्यासारखे उत्कट भावनांचे व आतर वृत्तीचे इतर काही लोक 
चांना आपल्या भ्रमिकेचा फेरविचार करण्याची गरज भासू लागली. हे लोक 
सेद्वांतिक दृष्ट्या समाजवाद्यांच्या बाजूचे होत, एवढे निश्‍चितच म्हणता येते. 
त्यामळे ' चरख्याचे गीत? आणि दशबंधूंच्या निधनाबद्दळ शोक व्यक्‍त करणाऱ्या 
काविता व गीते (हे लिखाण त्यावेळी मनापासूनच केळे गलळेळे होते )--लिहिल्या- 
नंतर नजरुल हे हेमंतकूमार सरकार यांच्यासह ' भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेसचा 
कामगार स्वराज्य पश्च ? स्थापन करण्याच्या कामी एका समाजवादी अथवा 
जहाळ गटात सहभागी झाळे, असे आपल्याला आढळून येते | 

हा कामगार स्वराज्य पश्च ( लेबर म्वराज्य पार्टी ) ही साम्यवादाला अनुकूल 
अशी संस्था होती. बंगालमध्ये हा अशा प्रकारची पहिलीच संस्था होती. या 
पश्चाच्या स्थापनेनंतर एक महिन्याने म्हणजे ५५२५ च्या डिसेंबरमध्ये ' लांगल ' 
( नांगर ) हे त्याचे मखपत्र प्रकाशित झाले. नजरुल हे त्याचे प्रमख लेखक व 
वास्ताविक संपादक होते. ' लांगळ ही एक प्राणशाकती बनावी अशी शुभेच्छा 
न्वकत करणाऱ्या दोन काव्यपंक्ती त्याच्याही पहिल्या अंकासाठी काविवर्य टागोरां- 
कडून मिळाल्या होत्या. हा पहिला अंक (२५ डिसेंबर, १५२५) दुसऱ्या एका 
कारणामळे अधिक संम्मरणीच ठरला. त्याने वाचकांना नजरुल चांची ' सर्वहारा ? 
( निर्धन, श्रमजीवी ) कवितामाळिका दिळी. या मालिकेतील प्रत्येक कवितेला 
* द्वेव ), ' माणस >, ' पाप”, ' वश्या ), खी ? आणि ' कामगार? ही खास उपशीर्षके 
होती. ही एक चगप्रवर्तक घटना होती. श्रमजीवी वगांच्या सन्मानार्थ प्रथमच 
उघडपणे कारवेता लिटिली गेळी होती, आणि तिने श्रमजीवी वर्गाला ' सर्वहारा ? हे 
ळोकाधरिच व काव्यमच नाव बहाळ केळे. टी कवितामालिका म्हणजे अन्यायाविरुद्ध 
जळजळीत आरोपपत्र आहे. तिच्यामध्ये विरोंधविकासी सोनिकवादाची चर्चा नसून 
वस्तानष्ट भादशवादाचे विविचन आहे. तरीषण काव्य चा दृष्टीने ती संस्मर्णाच 
आहे. तिच्यात माणसांचे मोठेपण वणन केळे आहे. ' मानषेर चेथे बड किछ 
नाड, नह किळ महहीयान्‌ । ?  मानवाट्रन थोर, महान असे जगात काही नाही. ) 
* ळाँगळ? च्या दुसर्‍या म्हणजे जानवारी १९२६ च्या अंकात त्यांची ' छपकेर गान ? 
( शेतकऱ्याचे गाणे ) ही का्विता प्रासट्ट झाळी. याच सुमारास नजरुळ आपल्या 
कटं बासद ळष्णनगरळला जाण्याच्या तयारीत हात. [तिमर्‍्या अंकात त्यांची तितकीच 
मममिकेक काविता ' सव्यसाची ? ( अर्जुन ) प्रांसद्ठट झाळी. चा सर्व कार्वेता काज्बाचे 
उत्कष्ट नमुने होत; आणि मुरूयतः त्यांच्यामुळच ' ळांगळ * हे अत्यंत चशस्वी मखपत्र 
झाले. ' घमकेत्‌ ? शी तुळना कारता ' लांगळ? हे कमी जहाल असळे तरी न गोर- 
गर्रीच, धातकरी, कामगार व सर्व दळित-पीडित जनता यांचे पत्न होते. लक्षात 


शड 


५०.७ काजी नजरुल इस्लाम 


ठेवण्यासारखी दुसरी एक गोष्ट म्हणजे त नजरुल यांचे स्वतःचे पत्न नव्हते. ते एका 
राजकीय गठाचे, लेबर स्वराज्य पार्टीचे मुखपत्र होते. त्यावेळी या पक्षाची कचेरी 
३७, हॅरिसन रोड ( सध्या त्याला महात्मा गांधी मार्ग म्हणतात ) या ठिकाणी होती. 
नजरुल रुप्णनगरला असताना त्यांचा कलकत्त्यातील हाच कायमचा पत्ता होता; 
आणि त्यांचे समविचारक मित्र त्याठिकाणी नेहमी जमत असत. चा लेबर स्वराज्य 
पार्टीचे कालांतराने बंगालमधील साम्यवादी गटात रूपांतर होणार होते. 

१६२६ च्या जानेवार्रीत नजरुल यांनी आपले बिऱ्हाड रष्णनगरला दळविळे 
तेथे त्यांचे पुरोगामी विचाराचे स्थानिक तरुण व हेमंतकुमार सरकार यांसारख 
राजकारणी लोक यांनी ताबडतोब स्वागत केले. श्री सरकार हे स्वतः बंगालच्या 
कायदेमंडळाचे स्वराज्य पक्षीच सभासद आणि सखुभाषचंद्र बोस यांचे महाविद्यालयात 
असल्यापासूनचे वेयक्तिक मित्र होते. ( चावेळी खुभाषबाच्‌ मंडाल्याच्या तुरुंगात सन 
१८१८ च्या रेग्वलेशन > खाली बंद्‌ होते. त्यांच्यावर खटला न भरता त्यांना डांबून 
ठेवण्यात आले होते ). श्री सरकार हे मूळचे महाविद्यालयीन प्राथ्यापक, यवक नेत 
आणि साहित्याची आवड असलेले बुद्धिवंत होते. त्यांच्या विचारसरणीवर समाजवादी 
विचारांचाही थोडाफार प्रभाव होता. खरे म्हणजे, स्वराज्याच्या चळवळीने जन- 
आंदोलनाचे स्वरूप धारण करावे. अशी त्यांची इच्छा होती. स्वाभाविकपणेच नजरुल. 
यांच्या अडचणीच्या काळात - विशेषतः जेव्हा मुजफर अहमद हे उपलब्ध नव्हते 
तेव्हा - त्यांच्याशी त्यांनी मेत्री केळी; आणि त्या दोघांनी आपले उाद्दंर साध्य 
करण्यासाठी राजकीय पुढाकार घेण्याचे ठरावेले. श्री सरकार आणि त्यांचे छष्णनगर- 
मधील मित्र चांनी कष्णनगरमध्ये अनेक सामाजिक-राजकीय परिषदा आधीच 
आचोजित केल्या होत्या; आणि त्यांमध्ये नजरुल यांना स्वाभाविकपणेच महत्त्वाचा 
भाग ध्यावयाचा होता. ६-७ फेब्रुवारी, ५ ९२६ रोजी अखिल बंगाल शेतकरी परिषद्‌ 
व्हावयाची होती. बहुधा चा प्रकारची ही पहिलीच परिंपद्‌ असावी. तिच्चासाठी 
नजरुळ यांच्या मदतीची गरज होती; आणि कृष्णनगरळा नजरुल यांना उत्तम 
ओषधोपचार मिळाल्यामुळे ते लवकरच खडखडीत ब? झाळ; आणि सर्वांपेक्षा अधिक 
जोमाने कामास लागले. परिपदेचे उद्‌घाटन-गीत हे स्वाभाविकपणेच नजरुळ यांचे 
' श्रामिकेर गान ? ( श्रमिकाचे गाणे ) हे होते. चा शेतकरी परिषदेतून ' बंगाल 
शेतकरी व कामगार पक्का ?ची स्थापना झाली. मीरत कम्यनिस्ट खटल्यात 
९१६२६-३३ ) या पक्षाचा प्रामुख्वाने उल्ळेख होणार होता; कारण चा पक्षाच्या 
पावावरच बंगालमधील साम्यवादी संघटनची उभारणी कालळांर्वराने झाळी होती. 
त्यामळ ' ळांगळ ? या मसपत्राचे नाव बदलुन ते २५ सप्टेंबर १९२६ रोजी 
' गणवाणी ? अस करण्यात आळे, चात आश्‍चर्य वाटण्यासारखे काही नव्हते. हे 
माक्‍सेवादाचे पहिळे उघड जाहीर झालेले मखपत्र होतें. त्यामध्ये नजरुल यांचा 
फारसा महत्त्वाचा भाग नव्हता. मजफ्फर अहमद चांची नुकतीच सुटका झाली 


जनतेचा कवी उ ५१ 


ठोती; आणि त्यांनीच त्याचा कार्यभार सांभाळला. ते प्रामख्याने माक्‍संवादी 
सिद्धांत व राजकारण यांचे गंभीरपणे प्रतिपादन करणारे पत्न होते. नजरुल यांच्या 
वृत्तपत्रञ्यवसाचाळा साजस गरमागरम व साहित्विक नियतकालिक अस त्याचे 
स्वरूप नव्हते. | । 

कृप्णनगरमवीळ इतर परिषदा १५२६ च्या मे माहिन्यात व्हाचचाच्या होत्या. 
परंतु त्यावपांच्या एमिल महिन्यात कलकत्त्वाला अचानक हिंडू-मुसलमानांचे दंगे 
खुरू ज्ञाले. हा काहीसा नवाच प्रकार होता-मीषण व अधमपणाचा. कारण हे दंगे 
शमल्यानंतर पुनः त्यांची तशीच भीषण फेरी झडली. या देग्यांमुळे जॉवितवित्ताची 
जी हानी जाळी लिच्यापश्याहा आथिक वाइट गोष्ट म्हणजे हिंदू ब मुस्लिम समाजा- 
तीळ जातीचवादी वृत्तपत्रांनी, जाणूनबुजून, दुषण व विषारी वातावरण निर्माण 
केळे ही होच. त्यामध्ये त्यांचा उद्देश, इतर अनक गाष्टींप्रमाणे आपला क्षुद्र 
व्यापारी स्वार्थ साधण्यासाठी जातीयवादी भावनांचा व धर्मवेडाचा उपयोग करून 
घेणे हा होता. त्यातून जो अविश्वास निमाण ज्षाला तो ताबडतोब नाहीसा होऊ 
शकला नाही. किंबहूना नंतरही ता दूर होऊ शकला नाही, असे नंतरच्या घटनां- 
वरून दिसून श्राल. तथापे नजरुळ यांची लखणी जातीयवादाविरुद्ध आविश्रांतपणे 
ळढत राहिली. हा त्वांचा ळढा शेवटपत चाळत राहिळा. कारण जाठीयवादा- 
विरुद्ध संघष हे त्यांच्या जीवनाच्या व कायाच्या उाद्वे्ांपेकी एक होते. त्यांचा 
बोचरा उपहास, क्रोध आणि परम्पर स्नेहभाव व दशभक्‍ती यांसाठी मनापासून 
केळेळे आवाहन यामध्थ कथाच खंड पड्ळा नाही. तरीपण ग्रीष्मक्रतृतील त्या 
महिन्यांमध्ये कछष्णनगरवर बबनावाची दाट रृष्णळाचा पसरून राहिळी; आणि तेथील 
परिपषदांवर जाताचवादी विचारांचा पगडा दिसून आळा. त्या परिषदांमध्य भाग 
घेतलल्यांमधओ बहुसंख्य ळोक हिंदूच होते; एवढेच नव्हे तर ' मस्लिम फटीरवाद्‌ ? 
व ' मस्लिम जातीयवाद? यांसारख्या कल्पनांनी आपला राष्ट्रवाद क्षाकोळला गेला 
तरी त्यांनी त्याची फारशी पर्वा केळी नाही. अशाच नत्यांचे तथे प्राबल्य राहिले. 
जातींच राजकारणाच्या चा गोंधळात टाकणाऱ्या वातावरणापासून नजरुल यांचे 
अंतःकरण अलिप्त राहिळ; आणि त्यानी आपल्या काही उत्कृष्ट गीतांतून देशभक्ती 
व जनतेचे स्वातंच्य चांचा उदात्त भआावाज घुमाविळा. कप्णनगरमंधाळ वेगवेंगळ्या 
परिषदांचे उद्‌घाटन त्यांच्या चा गीतांनी करण्यात आले. 

बंगाली भाषेत देशभक्तिपर गीते विधुळ व उदात्त आहेत. परंत राजकीच 
परिषदच्या वार्षिक अधिवेशताच्या उद्‌घाटनप्रसंगी गाथिले गेळेले नजरुल यांचे 
' कांडारी हंशिवार ? ( नावाड््या, सावध राहा! ) हे गीत अमतिमच म्हणावे लागेल. 
थरारूत सोड्णारी स्वररचना आणि अंतःकरणाला भिडणारे आवाहन या गुणांच्या 
बाबतीत चा कावेतेचाी बरोबरी करू शकेल अशी काव्वरचना क्ाचितच आढळेल. 
या गीताची सुरुवातच अशी आहे !- 


५२. ४ काजी नजरुलं इस्लाम 


दुर्गम गिरि, कांतार, मरु, दुस्तर पारावार । 
ळंघिते हे राचि निशीथे, यात्रीरा हँंशिचार ॥ 
( दुगंम पवत, अरण्ये, वाळवंटे व अफाट समद्र हे सारे ओलांडून आपल्याला 
या अंधाऱ्या मध्यरात्री पेळतीराळा जावयाचे आहे. तेव्हा हृ प्रवाशांनो, हुश्शार ! ) 
यापेक्षाही अधिक उद्घॉम स्वर असणारी परंत इतकीच उदात्त व परिणाम- 
कारक अशी आणखी दोन समहगीते नजरुळ चांनी यावेळी लिहिली. त्यांपैकी 
एक विद्यार्थी परिषदेच्या उद्घाटन प्रसंगी गायिले गेले होते. त्यावेळी नहमीप्रमाणे 
नजरुळ यांनीच त्या समहगीत-गायनात पुढाकार धेतला होता. विद्यार्थ्यांचे हे 
समहृगीत संचलन गीत असून त्याचा मारंभ असा आहे :- 
आमरा शक्ति आमरा बल 
आमरा छात्रदल । 
(आम्ही शक्‍ती आहोत, आम्ही सामर्थ्य आहोत. आम्हा विद्यार्थी आहोत 3 
उत्साह आणि जोप वांनी भरलेले हे गीत असेच उसळ्या मारीत पुढे धावत 
जाते. त्याचे भाषांतर करणे अशक्य आहे. तरुणांचे समूहगीत हे काही बाबतीत 
विदयार्थ्यांच्या गीतापेक्षा आधिक आवेशपूर्ण आहे. कूच करण्याचे आवाहन त्याच्या 
या सुरुवातीच्या ओळींमध्येच आहे :-- 
चल चल चल! 
नवे गगने बाजे मादल 
निम्ने उतला धरणी-तल 
अरुण प्रातेर तरुण द 
चल रे, चल रे, चल ! 
(पुढे चला, पुढें चळा, पुढे चळा ! वर आकाशात ढोल वाजत आहे. खाली धरती 
उतावीळ झाळी आहे. लाल प्रभाताच्या हे तरुणानो, पृढे चला, पुढे चला, 
पुढे चला!) 
या तीन राष्ट्रीय गीतांनी इतर काही नाही तरी नजरुल यांना नक्कीच 
राष्ट्रीय कवी बनावेळे असते; आणि कुष्णनगरमधील त्यांचा मुक्काम भावी पिठ््यांच्या 
दृष्टांने संस्मरणीय ठरला असता. परंत्‌ त्या काळात सारे वातावरण इतके सिन्न 
होते की रुती व संघर्प करण्याचे असे आवेशपूर्ण आवाहनही करणे शक्‍य नव्हते 
जाताच त्व्याचा माग काट्याकल्यांना व अडथळ्यांनी भरळेला होता; आणि 
त्याचा गभारता नजरुल यांना इतक्या उत्कटतेने जाणवली होती कौ जातीय 
एक्‍्य व स्नह्भाव [नमाण करण्याचे आपल प्रयत्न थोडेही शिथिल होता कामा 
नयेत, असे त्यांनी ठरावेळे. त्यांनी गद्यात व पद्यात जे काही लिहिले त्यातन 
हृदयद्रावक कारुण्याचा सुगंध दरवळतो. वीस वर्षानंतर ज्या बंगाली लोकांची 


जनतेचा कवी ए '५५ 


फाळणी व चिरफाड व्हावचाची होती त्यांचा तो अभिमानास्पद व शोकपण वारसा 
आहे. अशा प्रकारच्या संस्मरणीय लिखाणामध्ये * हिंदू-मम्लिम चुद्र हे बोचरे 
उपरोध-काव्य आणि ' पथर दिशा ? ( मागाची दिशा ) व ' मंदिर आओ मम्मिद 
( मंदिर व मशीद ) हे ग्य लख यांचा समावेश आहे. 

या ठिकाणी मोहितळाळ मजुमदार व नजरुळ यांच्यामध्य झाळल्या वादाचा 
ओझरता उल्लख करण्यास हरकत नाही. हा वाद मुख्यतः ' शनिवारेर चिठी ? आणि 
' कलोळ ? चा दोन निचतकाळिकांच्या प्रृष्ठांत गाडळा गेळा आढे. त्या वादावर 
बहधा काही प्रमाणात, त्यावळी वातावरणात भरुन राहिलेल्या जातीच कटुतेचा 
प्रभाव पडळा असण्याची शक्‍यता आहे. 

तो काळ फारच निष्ठ होता. परंतु नजरुळ चांना त्यांच्या साहित्यिक 
यशांव्यातिरिक्त काही आनंदाचे श्थणही ळाभळे होत. त्यांचा सर्वोत थोरळा मलगा 
चुळबुल ब्राचा जन्म कृष्णनगरळा झाला होता. हा मुळगा अल्पवचातच मरणार होता 
आणि त्याच्या मृत्वूचा त्याच्या पित्वावर फारच भचंकर वाईट परिणाम व्हावयाचा 
होता. हे खर; तथापि त्यावेळी त्याच्या जन्मामुळे परव्ही कमनशिज्ी असलेल्या 
नजरुळना आशेचा एक किरण वढिसळा हाता. नजरुळ हे त्यावेळी राजकीय 
चळवर्ळांत पर्णपण रुतळे होत; श्राणि ती चळवळ स्वतःच गोंधळलेल्या अवस्थेत 
होती. त्वांची आर्थिक दुरवस्था काही केल्या सुधारत नव्हती. त्यांची ' दारिद्रय ' 
ही काविता चा काळातच लिहिळी गेळी होती. खिन्नता व बंदखोरी यांचे मिश्रण 
असळेली ती एक उल्लेखनीय कविता आहे. खिन्नता अशासाठी की ' कडाक्‍्वाचे 
दारिद्रय ' त्यांच्या ' आत्म्याचा आनंदी प्रवाह ' गोठवन टाकण्याच्या बतात होते; 
आणि बंडखोरी अशासाठी का तो प्रवाद गोठन जावळा तयार नव्हता. याच्या 
उलट त्याचे एका जळजळीत जळस्योंतात रुपांतग होडळ, अमे कवीने ठामपणे 
जाहीर केळे होते. कवीची पर्गिम्थिती निराशापूर्ण बनळी होती, अमे निदान त्वा 
कवितेवरून तरी दिसत होते. वापुढे कृष्णनगरळा जाम्त काळ राटून ती सुधारेल 
अंशी आशा त्वाळा वाटत नव्हता. त्यांनी त्वा ठिकाणी गर्रीच कामगारांच्या 
मुळांसाठी एक प्राथमिक शाळा स्थापन केली हाती. कृष्णनगरळा असताना नजरुळ 
चांनी ' कम्घुनिस्ट इंटरनॅशनल ' चा आंतरराष्ट्रीय गीताचे बंगाळीत भाषांतर केले 
होते. बंगाळीर्ताळ ते पहिळेच भाषांतर होते. अर्थात्‌ त्यांच्या मित्रांना या गीताचे 
नोटेशन ( स्वरलिपी ) माहीत नसल्याने नजरुळ यांनी ळावळेळी चाळ गाण्याला 
फारशी उपयुक्‍त ठरली नाही. 

अशाप्रकारे हुगळी सोडून मुमारे अडीच वर्षे ज्ञाल्यावर, म्हणजे १५२८ च्या 
अखेरीस नजरुल चांनी कृष्णनगरळा रामराम ठोकला आणि ते आपल्या बिऱ्हाडासह 
कलकच्याळा आळे. यापुढे कलकत्ता हेच त्यांचे कायमचे निवासस्थान व्हावयाचे 
होते. प्रारंभी ते शहराच्या मध्चवर्ती भागात असलेल्या पान बाजारात राहू लागले; 


५४ 1 काजी नजरुल इस्लाम 


आणि मग काही काळानंतर ते शहराच्या उत्तर भागात राहावयास गेले. ते 
बहुतांशी शामबाजार-बागबाजार भागात राहिले. त्यांच्या आयुष्याचा त्तर 
याच भागात व्यतीत क्षाला. पुढे १९६० च्या खझुमारास त्यांना त्यांच्या मळासह 
कलकत्त्याच्या पर्वमागातीळ खििस्तोफर रोडवर्रीलळ सी. आय. टी. बिल्िग्नमधीळ 
फ्लॅटमध्ये हलवावे लागले. 

कुृष्णनगरळा असताना नजरुळ हे आपल्या राजकींच जीवनाच्या सर्वोच्च 
शिखरावर होते. आणि त्यांचे आपल्या साम्यवादी मित्रांशी घनिष्ठ संबंध होते. त 
कम्यांनेस्ट पक्षाचे सभासद नव्हते; त्याची कारणे ओळखणे फारसे अवघड नाही. 
मार्क्सवादी सिद्धांतांविषयी त्यांना रुची अथवा आवड नव्हती; आणि सामाजिक- 
आर्थिक समस्यांचे भआाकलन करून घेणे हे त्यांच्या मागात बसणारे नव्ह्ते. किंबहुना 
राजकीच वार्युद्ठाचेही त्यांना आकषण नव्हते. त्यांचा साम्यवाद म्हणजे खराखुरा 
मानवतावाद होता. पढडलितांविषयी त्यांना प्रेम वाटत होते. त्यामध्येही 
भावुकतेचाच पगडा अधिक असे. शिवाय त्यामध्ये ' इश्‍वरी इच्छे' वरील श्रद्चेचाही 
एक स्रुप्त स्वर विद्यमान होता, हे आपण अधिक स्पष्टपणे पुढील विवेचनात पाहाणार 
आहोत. पण ते साम्यवादी असोत अथवा नसोत, त्यांचे आपल्या देशबांधवांवर 
व स्वातंत्र्यावर अळोट प्रेम होते, हे उघड आहे; आणि म्हणूनच लोकांनी त्यांना 
*जनतेचा कवी' म्हणून मान्यता दिली होती, ते योग्यच होते. त्यांना ' कम्युनिस्ट 
कवी, असेही ळोक म्हणत असत; परतु ते तितकेसे बरोबर नव्हते. 

१६२५ नंतरच्या कलकच्तवार्ताल नजरुलच्या जीवनात त्यांना एका नव्या 
जगाचे दर्शन घडणार होते. आता त्यांचे जग - काही विशिष्ट क्षण वगळता - 
कावितेचे जग न राहाता ते जवळ-जवळ संपूर्णपणे संगीत व भावगीते यांचेच जग 
बनणार होते. कलकच्त्वाला घेण्यापूर्वी, म्हणजे १५२९५ पर्यंत, नजरुल यांचे अनेक 
गीतसंग्रह प्रसिद्ध झाळे होते. त्याचबरोबर त्यांच्या काव्याची व गद्याची पुस्तकेही 
प्रकाशित झाळी होती. ५५२९ पर्चेत नजरुळ यांची कवितांची एकूण १५ पुस्तके 
प्रसिद्ध झाली होती. त्यांमध्ये ' चक्रवाक ' (9६२९) या गीतसंग्रहाची व ' संचिता ' 
(१९२८) चा काविता-व-गीत-संग्रहाची भर पडली. तरीही त्यांच्या विलक्षण प्रज्ञेने 
इतर अनेक काविता व गीते यांच्याकडे दुलक्षच केळे; आणि ते सारे लिखाण वेग- 
वेगळ्या नियतकालिकांत व हस्तलिखितांच्या रूपात विखुरलेले राहिले. कालांतराने 
त्यांतून दोन संग्रह तयार करण्यात आले. त्यांपेकी ' संचचन ' हा संग्रह १५५५ 
साळा व ' मरु-भास्कर ' हा ५६५७ साली प्रकाशित करण्यात आळा. चा दोन 
खंडांच्या संग्रहात व प्रकाशनात नजरुल यांचा स्वतःचा काही हात नव्हता, हे येथे 
सांगितले पाहिजे. त्यांची वेबक्तिक जबाबदारी बहुधा ' संध्या ' (१६२६!) व 
' प्रलटय-शिखा ' (५९५६१) चा संग्रहांच्या प्रकाशनाबरोबरच संपळी असावी, असे 
दिसते. 


जनतेचा कवी ए॥ ५५ 


नजरुळ यांच्या कविता व गीते यांचा पहिला संग्रह ' संचिता >. त्याच्या 
प्रकाशनाविषयी दोन शब्द सांगितले पाहिजेत. १५२८ साली नजरुळ अजूनही 
आर्थिक अडचणीत होते. खर म्हणजे ते गरीबच होते. त्यामुळे त्यांनी वेतागाने 
आणि मागला पुढला काहीही विचार न करिता कलकत्त्याच्या डी. ण्मू. लायवरा 
या प्रकाशनसंस्थळा आपल्या अत्यंत संस्मरणीच अशा कवितांचा व गीतांचा दा 
निवडक संग्रह फकत ३ हजार रुपयांना विकून टाकला. तेव्हापासून ' संचिता "च्या 
विक्रांपासून मिळणारा सारा नफा कवीला मिळण्याऐवजी प्रकाशकाळा मिळू लागला. 
त्यावेळी नजरुळ जेमतेम ३० वर्षांचे होले. ते आपल्या सृजनशीळ वेभवाच्या 
काळात वावरत होते; आणि आपण अविचाराने काय हरवून बमळो. याची त्यांना 
कल्पनाच नव्हती. अथात्‌ असा क्लेशदाबक आअडाणीपणाचा व्यवहार करण्याची 
त्यांची ही काही पदिळीच शथवा शेवटची वेळ नव्हती. 


प्रकरण : पाचवे 


आकाश्याचा यात्रेकरू 


चोथ्या दशकाच्या मुरुवातीम ( १६३० च्या खुमारास ) नजरुल चांच्या मजनात्मक 
मरारींन त्यांना ज्या दिशेळा नळे ती त्यांच्या आळखीची होती यात शंका नाहो. 
मात्र ती दिशा आतापर्येत अज्ञात असळेल्या श्षितिजाकडे व अकल्पित निचतीकडे 
घेऊन जाणारी होती. त ज्या जगात प्रवेश करणार होते ते संगीताचे जग होले. 
काविवथ रवीद्रनाथ टागोरांप्रमाणे नजरुळही जन्मापासूनच संगीताशी बांधळेले होते, 
असे म्हणता वेत. संगीताविषचीचे त्यांचे आकर्षण ळहानपणापासूनच उठून दिसत 
होते. एका श्र्थांने हा बंगाळी मा्तीचाच गण आहे. चामुळच लोकगीते आणि 
ळोकसंगीत यांच्या चाबतीत वंगाळ हा इतका समृद्ध व सम्पन्न आहे; आणि बंगाली 
साहित्य ह त्यामानाने भावकविता व ळवुकथा यांच्या बाबतीत अधिक समृद्ध 
आहे. बांगळा गान ( बंगाली गीत ) हा भारतीय संगीताचा एक खास विभाग असून 
सामान्यतः त्यामध्ये पृढीळममाणे काही ठळक व तज्यचळ वेशिष्ट्ये दिसून चेतात:- 
(अ) ' कथा '. त्यांमध्ये आवाहनात्मक शब्दरचना असते; (च) ' सूर '. त्यांचे 
सूर परंपरागत नसतात. कधी ते परंपरागत खुरांमध्य मिसळळेळे असतात. त्यांचे राग 
* मिश्र ? अथवा नव्याने शोधून काढलळळ असतात; (क) त्याचे एकूण स्वरूपच 
जनतात्मक किंवा लोकात्मक असते. त्याचे आवाहन सर्वसामान्य जनतेला असते; 
आणि त्याची अमलब जावणीही जनताच करते. 

आपण पूवा पाहिल्याप्रमाणे, नजरुळ चांनी आपल्या आचुष्याची खुरुवात 
* ळेटोर डळ मध्ये म्हणजे ळोकगीत गाणाऱ्या व ळोकनास्ये सादर करणार्‍या एका 
मंडळींमध्य पुढारी, गीतकार, संगीतकार व गायक चा नात्याने केळी. त्यांनी 
' कथा ' लिहिली व तिच्यातील गीतांना अनुरूप सूर शोधून काढले. त्यांना बासरी 
व इतर वाद्येही सहजतेने वाजविता चेत. चा क्षेत्रातील त्यांच्या अंगच्या गुणांनी 
: सियारसाल राजस्कूळ 'मधीळ एक शिक्षक सर्ताशचंद्र कानर्जालाल यांचे लक्ष वेधून 
घेतळ. सतीशचंद्र यांना शाख्रीच संगीताचे चांगले ज्ञान होते; आणि त्यांनी स्वेच्छेने 
नजरुलना त्या संगीताचे प्राथमिक धडे दिले. त्वामुळ नजरुल चांच्या उपजत 


आकाशाचा यात्रेकरू 1 ५७ 


संगीत प्रतिभेळा एक भक्कम पाचा मिळाला. त्याचा उपयोग नजरुल चरांना 
त्यांच्या स्जनात्मक प्रयत्नांमत्ये भावी आयुष्यात खूपच झाला. पुढे त्यांच्या 
कराचाच्या मुक्कामात त्यांना संगीताच्या इतर पद्धती अवगत करून घेण्याची संधी 
मिळाली. त्यांच्या सेन्यातीळ सहकाऱ्यांना न्यांचा सहवास आनंददाचक वाटे; आणि 
त्वांच्याकडून नजरुलना संगोताच्या काही अ-परंपरागत पद्धती जाणून घेता आल्या. 
त्यांमध्ये पंजाबी ढंगाच व त्यासारखे इतर सूर होते. त्यांना बहुधा पश्चिम 
आशिचातीळ ;। मध्यपूवेताळ । संगीतही थोड्याफार प्रमाणात शिकण्याची व 
आत्मसात करण्याची संधी मिळाळी असावी. त कसही असा, नजरुल जेव्हा 
कलळकच्त्याला परत आले तऱ्हा सुरुवातीपासूनच एक उत्साही गायक व नवनवीन 
गीत लिहिणारा गीलळखक आणि आपण शोधून काढळेल्या नवीन चालीवर गाणी 
चसावण्याची अदभूत प्रतिभा असळेळा तरुण चा नात्यान स्त्रापुरुषांच्या वेगवेगळ्या 
वतुळांत त्यांचे चांगळेच स्वागत भाळ काऱ्यापंक्षा संगीत हेच त्यांना सर्व थरांत 
प्रवश मिळवन देणार पारपत्च ( पासपोट ) बनळे. कळकत्त्वात व संपर्ण बंगाळमर 
त्वांना जी ताबडतोब ळोकाचता ळाभळी तिचे हृ कारण होत. त्यांचा आवाज 
काहो फारसा चांगळा नव्हता. ता भरढाग होता चात शंका नाही; परंत त्यात. 
पृर्शी ' संगीतमचता ? नव्हती. तरीपण आपला उत्साह, आवेश, सहजता, 
स्वाभाविक मनःपूवकता आणि अभिव्यक्तीतील जोम चांच्या जारावर ते आपल्या 
शोत्यांना मंत्रमुश्व करून साडीत. सव उत्कृष्ट कलांप्रमाणे त्यांच्या गाण्यांमध्ये एक 
दर्निवार गुण होता. तुमची इच्छा असो अथवा नसो ती तुम्हांला आपल्याकडे 
खचन घेत. हा गुण तीन कारणांमुळे निमाण झाळा होता. पहिले असे कां त्यांमध्ये 
जिवंतपणा व कळकळ असे. दसरे अमे का संपूण ताजेपणा व नवकल्पना यांचा 
मोाळिक गुणबम त्यांत असे, आणि तिसरे अस की भावकुता, शब्द आणि सूर 
चांचा अदूभुत व प्रभावशाली मिळाफ त्यांच्या गाण्यांत असे. असा मिळाफ असल्या- 
खर्ज टागोरांची गीले ऐकण्यास सरावळेल्या बंगाळी श्रोत्यांकडून असा मुक्त मनाचा 
प्रतिसाद मिळणे शक्‍्च नऱ्हते. खर म्हणजे, नजरुळ यांच्यातीळ काश्यसंगीत गुणांची 
पारख असणार्‍या रवींद्रनाथांनी नजरुळना संगीताचे पीठ स्रसलेल्या आपल्या 
शातिनिकेतनात चऊन राहाण्याचे श्राणि तथे आधिक पद्ठतशार प्रशिक्षण घरेऊन 
आपल्या श्रंगभूत गुणांचा विकास घडवन आ्राणण्याचे निमंत्रण दिळे होते. अर्थात्‌ 
नजरुळ हे इतके स्वतंत्र बाण्याचे हात आणि त्यावळी स्वातंच्य-आांदोळलनात व 
राजकारणात ते इतके गंतळे होते की गरुदेवांच्या त्या निमंत्रणाचा ते स्वीकार 
करू शकले नाहीत. त्या काळच्या (१५२१-२३) राजकीच सभासंमेलनांमध्ये 
नजरुळ थांनी आपल्या अंगच्या गुणांनी जनतेला भारावून टाकलं. १५२२ पासून 
१९२८ पर्यंत नजरुळ यांनी लिहिलेल्या राष्ट्रीय गीतांतीळ भव्योदात्तता व आवेश 
यांचा उल्लेख यापूर्वी आम्ही केळाच आहे. त्वाचचरोबर इतर भाववृत्तीतून त्यांनी 


"५८ ' काजी नजरुल इस्लाम 


रचिळेल्या ' प्रम-गीनि '. ' प्रकृति-गीति ' यांसारख्या भावगीतांचे स्मरणही आपण 
ठेवळे पाहिजे. वम्ततः नजरुल चांनी बंगाली संगीताच्या भवनामध्ये एका नव्या 
दालनाची भर घालण्यास चापूवीच मुरुवात केळी होती. त्याचे नाव ' गझळ '. 
: गझळ ' हा मूळचा फारसी काव्यप्रकार. परंतु भारतामध्ये उदूने तो आत्मसात 
केळा होता; आणि हिंदुस्थानी संगीताने त्यांतून ५क सुबक कलाप्रकार विकसित 
केळा होता. बंगाळी संगीतात गझळचा प्रवेश घडवन आणणारे नजरुल हे पाहिलेच 
कळावंत. ' गझळ शी संबंधित तरळ भावनांची आभिव्यकती करण्यासाठी त्यांनी 
शब्दांची निवड चोखंदळपणे केळी आणि त्यामुळे त्याच्या सुरांना अधिक सामर्थ्य 
व वजन प्राप्त झाळे. अशाप्रकारे १५२६ पर्येत नजरुल हे बंगाली संगीताच्या 
क्षेत्रात एक सर्जनशील कलावंत म्हणून मान्वता पावळे होते. १९२८ पर्यंत या 
शेत्रातील त्यांचा अधिकार सर्वमान्य झाळा होता. त्यांच्या गीत-संग्रटांपेका 
पहिळा संग्रह ' बळबुळ ', बर्‍्चाच विळेबाने, १५२८ साली प्रसिद्र क्ञाला. त्याच्या 
पाठोपाठ ' चोखर चातक ' ' नेच्-चातक, १५२) व ' नजरुळ गीतिका? 
(१६३०) हृ दान संग्रह प्रकाशात आले. हो भावगीते हां-्हां म्हणता सबंध 
बंगाळभर पसरळी. नजरुळ आता आकाशात अधिक उंच भरारी मारण्याच्या 
नयार्गात होते. शेळेच्या स्कायळार्कप्रमाणे ते ' आकाशयात्री ' बनणार होते 

चा विकासाळा किंवा घडामोर्डीलळा एक पार्श्‍वभमी आहे. १५२८ पर्यंत 
नजरुळना आपले काव्य व गद्य यांच्या साह्याने भार्थक निश्चितता लाभ शकली 
नव्हती. त्याच्या आधी एका बिटिश ग्रामोफोन कंपनाने महत्पयास करून विशाल 
'भारतीच बाजारपेठेचा अंदाज घेण्यास मुरुवात केळी होता. श्रर्थात्‌ त्यामध्ये तिळा 
भरपूर नफा मिळविण्याचीद् आकांश्भा होती. कलकच्तवाची ' दि रोडियो कंपनी 
( आकाशवाणीचे मूळ रूप ) ही अजून एक खासगी कंपना होती व ती जगण्याचा 
धडपड करीत होती. तथाकथित ' फिल्मी ' संगीत अजून उदयास यावयाचे 
होते. ब्रिटिश ग्रामोफोन कंपर्नाला चा ' बंडखोर करवी 'च्या गाण्यांतील राजकीच 
आशयाचा पुरेप्र कल्पना होती. तरीपण त्यांची चाणाक्ष व्यावसायिक दृष्टी आणि 
नफ्याची प्ररणा यांचा हळूहळ्‌ जच झाळा; आणि नजरुलव त्यांचे माम्राज्यशाही- 
विरुद्ध चाळळेळे धमयूद्ध याविषयीचे कंपर्नाचे पूर्वग्रह शिथिळ पडळे. 

ती मारी घटना प्रत्वश्भतः अशी घडला : हरन घोष चा प्रख्वात गाचकान 
हिज मास्टर्स व्हॉइस कंपनासाठी गाचिलळेळी दोन भावगीते नजरुळची होती. मात्र 
कंपनीला त्याची कल्पना नऱ्हती. ती ध्वनिमद्विका अत्यंत लोकप्रिय झाली व 
कंपनीळा भरपूर प्राप्ती साळी. कंपनीळा स्वाभाविकपणेच नजरुलच्या गीतांची लोक- 
प्रियवता भाजमावून पाहाण्याचा मोह ज्ञाळा; आणि त्यानंतर लोकरच नजरुलच्या 
आणखी काही गीतांच्या ध्वनिमाद्रिेका बाजारात आल्या. त्यांपेकी काही गीते प्रथम 
कंपनीच्या पगारी गावकांनी गाचयिळी होती: आणि मग स्वतः नजरुलनी गायिळेली 


आकाशाचा यात्रेकरू 1 ५९ 


गीते ध्वनिमुद्रित झाली. या ध्वनिमाद्रेकांपासून मिळणारी रॉवल्टीची रक्‍कम नजरुल 
यांना त्यांच्या पुस्तकांबद्दल व अन्य लिखाणांबद्वल मिळणाऱ्या मोबदल्याशा तलना 
करिता पुष्कळच मुबलक होंती. नजरुल व त्यांच्या ध्वनिमुद्रिका यांची अफाट ळोक- 
प्रियता पाडून क॑पनीने नजरुळना नोकरीच दिली. कंपनीमध्ये नजरुल यांना अत्येत 
आदराने व सन्मानाने वागविळे जाई. कंपनीशी असळेल्या आपल्या संबंधाविषयी 
नजरुल यांच्या मनातही काही नावड नव्हती. संगीत हे त्वांचे आराध्य देवत होते. 
पैसा आजवर त्वांच्याशी लपंडाव खेळत होता. त्याच्याविषयी आसक्ती नसली 
तरी अभिलाप्ग नक्कीच होती. कंपर्नाीच्या नोकरीत असलळेळे संगीतज्ज्ञ उस्ताद 
कियाउद्दींन खान यांच्याकडून नजरुल यांनी तज्ज्ञांचा मला घ्यावा अशी कंपर्नाच्या 
आधिकार्‍्यांची इच्छा होती. ही समंधी घेण्यास नजरुळ उत्खुकच होते. त्यांनी 
उस्तादांकडून शास्त्रीच संगाताविपयी सांगोपांग प्राशिक्षण घ्रेतळे. त्या दोघांमधीळ 
सेबंध इतके घनिष्ठ व जिव्हाळ्याचे बनले की नजरुल यांनी ' बन-गीति' (१९५२) 
हा आपल्या गीतांचा संग्रह उस्ताद ज्षियाउद्ीन खान यांना अपण केला. ते 
संगीत विषयात इतके तरबेज झाले की उस्ताद झियाउट्टींन खान भरांच्या मृत्यूनंतर 
एच्‌. एम्‌. व्ही. न त्यांच्या जागी कंपनीचे प्रशिक्षक व प्रमुख संगीतकार म्हणून 
नजरुल यांची नेमणूक कळी. इतर ग्रामोफोन कंपन्या, रोडियो व चित्रपट निर्माते 
यांनीही चा श्वेतातीलळ नजरुळ यांच श्रेष्ठत्व मान्य केळे आणि ते त्यांची मदत 
घेऊ लागले. 

नजरुल चांनी त्यांना मिळाळेळा पेसा व अधिकारपद यांचा भरपूर उपयोग 
करून घेतला. काही काळप्थत नशीब ( पेसा) व काम आनंदाने एकमेकांच्या 
हातात हात घाळून चाळत राहिळे. ळोकरच नजरुल यांनी स्वतःसाठी एक नवी कोरी 
किस्लळर कार विकत धतळी. ती. एक मोठीच चेन होती. त्याकाळी कोणाही 
कलावंताला अशी चेन परवडणे शक्‍व नव्हते. नजरुळ यांचे मित्र त्यांच्याबरोबर 
त्यांच्या गाडीतून आनेदाने फिरत; आणि नजरुळ वांनाही आपल्या मित्रांना 
आपल्या खुखात सहभागी करून घेण्यात आनंद वाटे. जा माणूस सर्वसामान्य 
मानदेंडाप्रमाणे गरीबच समजळा जात श्रमतानाही वैपुल्य, चेतन्य व औदार्य चांचा 
पुतळा समजळा जात हाता त्याळा आता मुक्‍तहम्तान मेजवान्या व आनंदात्सव 
साजरे करण्यांचा मोह होणे स्वाभाविक होत; आणि म्वतःजवळचा शेवटचा पेमा 
खर्च होईपर्यंत त्याने लॉकांना भरपूर खाऊ-पिक घातले. कारण ज्यावेळी गरज 
लागेल त्यावेळी श्रापण मुबळक पेसा मिळवू शकू असा त्याला पूण आत्मविश्वास होता. 

तथापि त्यांचे ह खुदेव अल्पकाळ टिकणार होते. पहिळा आणि अत्यंत 
शोकपूर्ण फटका त्यांना देवाकडून बसळा. नजरुळ वांचा सर्वोत मोठा मलगा 
बुलबुल साडेतीन वर्षीचा असताना देवीच्या आजाराने अकस्मात्‌ वारला ( उ-<म 
१९३४) तो मलगा अत्चंत हुशार व साऱ्या कुटुंबाचा लाडका होता. चा घटनेने 


६० 7 काजी नजरुल इस्लाम 


त्याच्या पित्याच्या जीवनात एक वेगळा कालखंड सुरू कला. त्या आघातापासून 
जरुलळ कधीच सावरले नाहीत. त्यांच्या जीवनावर व कार्यावर चा घटनेचे काय 
परिणाम झाळे ते आपण चोग्य त्या संदर्भाच्या वेळी पाहाणारच आहोत. त्यांच्या 
र्जनशक्‍तीची गुणवत्ता चा घटनेने कमी झाली नाही हे खर; तरीपण तिने वेगळे 
मार्ग अंगीकारळे: आणणि ती अवघड शोध घेण्यात गहून गेली. मृत्यू, मरणोत्तर 
जीवन. धम आणि गढज्ञान यांविषयीच्या समस्यांवर ते विचार करू ळागले. 
तर्थांप, संगीतान नजरुळ यांची सोचत पुढेही बराच काळपर्येत-१६४२ साळी 
त्यांचा मंदू निकामा हाइपयत सोडला नाहा. . - 
नजरूल चांच्या सांगीतिक प्रज्ञची उत्स्फ्तता व सुपीकता किंवा बह॒प्रसवता 
चांचा त्यांच्या माळकांना नेहृ्माच चांगळा उपयोग ज्ञाळा. परंतु एका अर्थाने, 
तत्कार्ळांन परिस्थितीत, त्यांच हृ गुणच त्यांच्या स्वतःच्या अपव्ययाळला कारणीभूत 
होण आपरिहाच हाते. :का बाजून बुलचुलच्या निधनाचा त्यांना बसळेळा धक्का 
आ्ांण दुसर्‍या बाजून कंपनीकडून त्यांच्यावर सतत थेणारे दडपण चामुळे अनेकदा 
त्यांच्या निर्मितीमध्ये बेफिकिरी येऊ ळागळी. शिवाच उत्पादनाचा जो अखंड 
ळोढा खुरू साळा होता त्याचे पुढे काच होते चाची चोकशी करण्याची फिर्कार 
नजरुळनाही राह्ली नाही व केपनीलाही भासली नाही. त्यांच्या ज्या धवाने- 
मुद्रिका विक्रीसाठी बाजारात आल्या होत्या त्यांचे नीट जतन्ही करण्यात आले 
नाही: किंवा त्यांची ताळिका ( सूची ) ही तचार कली गेली नाही. त्यामुळे 
नजरुल चांनी ज्या सुमारे ३५००२ गीतांचे लेखन केळे आणि त्यांना चाली लावल्या 
त्वांपेकी बहुसंख्य म्हणजे मुमार २ हृजार गीतांचा माग काढणेही जवळ-जवळ 
अशक्य होऊन बसळे आहे. त्यांच्या चा गीतांपेकी अगढी मोजकीच गाते त्यांच्या 
' बुलबुल (१९२८.), ' चोखर चातक (५६२५), ' नजरुल गतिका ' (५९३०), 
' खुर-साकी ' (१५३१ ). ' झुलफिकार (१५३२). ' बन-गीति' (१९३२), 
' गुलब्बागोल्या. ' ( ५९५२ ), 'मति*शलळल. (३९७७ ०) तूरनमाहेला (नी, 
* गानेर माला ' (१६३४), इत्यादी गीतसंम्रहांतून प्रकाशित झाली. जी राष्ट्रीय गीते 
विशप ळोकप्रिय हाती ती वगळता इतर गीतांकडे दुलक्ष करण्यात आले; आणि 
ळोकरच लोकांना त्यांचा विसर पडळा. नजरुल चांच्या गीतांचा अधिक परिपूर्ण 
संग्रह तचार करण्याचे प्रचत्न क्ञाळे; परंत ते अगर्दाच अस्ताव्यस्त स्वरूपाचे होते. 
जसजसा काळ ळोटतो आहे तसतशी ही गीते मिळविणे अधिकाधिक दुष्कर होत 
आहे. अजहरउर्ददान खान थांनी काहा वर्षांपूर्वी मोठ्या परिश्रमाने प्रशंसर्नाय 
धडपड केली; आणि खुमारे १६०० ते १७०० गीतांची एक सूची तयार केली 
तिच्यामध्ये प्रत्येक गीताचा पहिला चरण देण्यात आला होता. तथापि, ही सूची 
परिपूण बनविण्यासाठी त्वानंतर इतर कोणीही खटपट केली नाही 
नजरुळ यांच्या गातांची संख्या (३५००) ही तर प्रचंड होतीच; पण 


आकाशाचा यात्रेकरू ७. ६१ 


त्यांतील विषचांचे वेविध्यही थक्क करून सोडणारे आहे. विषयांच्या बाहुल्याप्रमाणे 
त्यांच्या चाळींमध्येही खूप विविधता आहे. विषयांनुमार त्यांच्या गीतांचे खा्लीळ- 
प्रमाणे वर्गीकरण करता येते :- 

१. ' स्वद्शी गान ' : यांमध्ये सर्व प्रकारच्या सार्वजनिक विषयांचा समावेश 
होतो. त्यांत केवळ स्वातंत्र्याशी व स्वातंच्यळढ्याशी संबंधित राष्ट्रीय गीतेच चेतात 
असे नाही तर ' कृपकेर गान ', ' श्रामिकेर गान ' यांसारख्या राजकीच-सामामिक 
विषयांचाही त्यांत अंतभाव होतो. 

२. प्रम गीति ' : चा भेमगीतांमध्ये एक खास प्रकार म्हणून गझळांचा 
समावेश करण्यात आला पाहिजे. 

३. ' प्रकाते गति ' : सर्वसामान्यपणे निसर्ग-गीते. 

४7. ' अध्यात्म गाते! : या आध्यत्मिक गीतांमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारांचा 
समावेश होतो. उदाहरणार्थ, सर्वांनाच आपळीशी वाटणारी, शाक्त अथवा 
वेष्णव परंपरतीळ, इम्ळामविषचक, अथवा गढवादी-( सूफी, वेदांती वगेरे )-गीते. 

५. 'कौतक गीति' : हळकी-कुलकी व विनोदी गाणी, यांमध्ये उपरोधात्मक 
(रा जकांच किंवा सामाजिक) अथवा साध्या, मजेदार विनोदी गाण्यांचा समावेश 
होतो. 

&. ' विविध गीति ' : विविध प्रकारची गीते. ज्यांचे सहजासहजी वर्गी- 
करण करता थेत नाही अशा अनेक गातांचा या प्रकारात समावेश होतो. 

न जरुल चांच्या गीतांचे, किंबहूना ज्वाळा ' बांगळा गान ' असे म्हणतात 
त्या बंगाली गाण्यांचे रसग्रहण करण्यासाठी सोंदर्चशास्त्रातील विठ्ठान अथवा 
संगीताच्या सिद्रांतांच' व तंत्राचा जाणकार असण्याची गरज नाही. अथात्‌ तज्ज्ञ 
व टीकाकार मंडळी आपापल्या ट्िकोनातन त काथ कर्रात असतात, यात शंका 
नाही. परंत बंगाळमधीळ अथवा भारतातील सामान्य ळाकांची म्वतःची अशा एक 
मोजमापपटी असत आणणि त्यांच्याजवळ मूल्यांची एक जाणीव असते. चा दोन्ही 
गोष्टी पुष्कळच समपक आसतात. त्यांना नजरुळची गाणी आवडतात; आणि त्यांचे 
आंगळेपण ओळखण्याची पारखी त्यांच्या जवळ शमते. उदाहरणाथ, बंगाळीमध्ये 
उत्कृष्ट राष्ट्रीय गाीलं आहत. ता शास्त्राच संगीतामध्ये गांचळा जातात, आणि हळक्या- 
फुळकक्‍्या ळोकप्रिव चाळीत रचळेळली गाणीही त्वांत आहेत. चा राष्ट्रीच गीतांचे दाळन 
रवींद्रनाथ टागोर व द्रिजंद्रळाळ राव थांच्या कळाकृतींना जसे सुशोभित झालेले 
आहे तसेच अळीकडाल काळातीळ काही मोजक्या अशा इतर कवींनी रचलेली 
गातेही त्यवात आठेत. या झ्ेत्राताील नजरुळ बांनी घातळेली अनन्यमाधारण भर 
म्हणजे त्यांची संचळन-गीते किंवा कूचगीते ही होय. या. गीतांसंबंधी सुमाषचंद्र 
चोस एकदा म्हणाले होते का, ' ही गीते आपल्या राष्ट्रीय सेन्यालळा आघाडीकडे 


६२ 0 काजी नजरुल इस्लाम 


कूच करण्यास म़ेरणा देतील. ” उदाहरणार्थ, ' दुर्गम गिरि कांतार मरु ' अथवा 
: कारार ओइ लोह कपाट सेंगे फेळ, कररे लोपाट ', अथवा ' एड शिकळल परा छल 
आमादेर शिकळल परा छळ ' अथवा ' आमरा छात्र देळ' अथवा ' ऊर्ध्व गगने 
बाजे मादळ ' चांसारख्या राष्ट्रीय र्गातांचे स्मरण म्हणजे या देशाने १५२० पासून 
१६४७ पर्यंत जे आगेकूच केले होते त्याचच स्मरण होय. नजरुळ यांनी ही गीत 
ळिडून त्यांना चाळी लावण्याखेर्राज दुसरे काहीही केले नसते तरीही ते आमच्या 
राष्टींच गीत-ळेखकांमधीळ सर्वात अधिक स्फूर्तिदायक व लोकाप्रेय गीतकार 
ठरळेच असते. अर्थात त्वांनी चा प्रकारची इतरही गीते लिहिली होती. त्यांतील 
उपरोध व फटकारे अत्यंत परिणामकारक होते. ' डोमीनियन स्टेटस ' ( वसाहतीचे 
स्वराज्य ), * पॅक्ट ' (करार), ' दे गोरुर गा धे ? यांसारखी चा प्रकारात मोडणारी 
त्वांची गीले तितर्काच राष्ट्रीय महत्त्वाची होती. अशा प्रकारची गीते छापलेली 
पुस्तके वारंवार जप्त होत. परंत ती एकाच्या तोंडून ठुसर्‍्याच्या तोंडी जात-जात 
सबंध बंगाल व्यापून टाकीत. 

ही गीते प्रसृत होत असतानाच तिसर्‍या दुशकाच्या मध्यास नजरुल यांच्या 
: गजला 'नी बंगाळी लोकांना मंत्रमुः्ध करून सोडले. हा काव्यप्रकार नवीन व 
आहितीच होता. त्यातून कर्वांच्या सर्जनशलितेचाच प्रत्यय येत होता असे नव्हे तर 
बंगाळी भाषा प्रसंगी कशी लवचिक बनू शकते याचाही पुरावा त्याने दिळा. 

या गझलांतीळ काव्यगुण, डौल व लालित्य यांची गोडी अगदी अवीट आहे. 
' आमारे चोख इशाराच डाक दिघे जाच कोन से दरदी ' (मला डोळ्यांच्या 
इशाऱ्याने कोण बरे, समदुःखी बोलावीत आहे), ' एता जळ ओ काजल-चोसे ' 
(डोळ्यात काजळ घालुन हृ पाषाणी, तू इतके पाणी कशाला आणलेस! ), 
' बागिचाय बुलबुलि तुड फूल-शाखाते ' ( बगीचातील फुलांच्या फांदीवर्रील तू बुलबुल 
पक्षिणी आहेस ), ' करुण कॅनो अरुण ऑसि ' (हे अरुण नेत्र करुण का 
आहेत ! ), ' केड भोळे ना केउ भोले ' (कुणालाही, कुणालाही विसर पडू नये ). 
या गझलांचा नमुन्यादासळ उल्लेख करता येईल. 

' झुलफिकार? (१९३२ ) चा संग्रहाने धार्मिकता व आध्यात्मिकता चांचा 
एक नवा सूर छेडला. चा संग्रहातील गीते इस्लामी प्रेरणेशी संबंधित आहेत. या 
गंतांचे आवाहन तीव्र व सखोल होते. ती भक्‍्तिरसपूर्ण, सरळ हृदयाला भिडणारी 
व गंभार होती. अर्थात हिंद व मसलमान यांच्या आध्यात्मिक व धार्मिक भावना 
त्यांत वगवेंगळ्या मार्गांनी व्यक्‍त झाल्या. चोथ्या दशकात नजरुल योंनी रचलेली 
भक्‍तिगीतं व गढवादी गाणी हीच त्यांची प्रमख देणगी होती. त्यांमध्ये स्वर व 
वत्ती, रचना व मिश्रणे यांचे वेविध्य थक्क करून सोडणारे होते. तथापि नजरुल 
यांच्यामध्ये असळला जीवन, स्वातंत्र्व व हास्य यांविषर्यांचा दुर्दुम्य जोम त्यांच्या 
मेंदूला ग्रहण लागेपर्चत कायम होतो. ' चंद्राबिंदु ' ह्या त्यांच्या गीतसंग्रहाची जपती 


आकाशाचा यात्रेकरू 1 ६>. 


बराच काळपर्यंत राहिली. कारण तत्काळीन बिटिश अधिकाऱ्यांना त्यातील. 
उपरोधिक व हास्योत्पादक गीते पचविणे फार कर्ठाण गेल. 

सोंदर्यविषयक आनंद अनुभवण्यासाठी तांत्रिक बाबी अत्यावश्यक 
समजल्या जात असर्ताल तर नजरुल यांच्या गीतांचे तज्ज्ञ-मल्यमापन त्यांतील 
विशषज्ञ, संगीत-समालोचक व संगीतज्ञ च्ांच्यावर सोपविण्यास हरकत नाही. 
सर्वसामान्व लोकांनी आणि गेर्मार संगीतम्रमी मंडळींनी त्यांच्या श्रेष्ठत्वाचा आनंद 
अनभावला आहे; आणि ती कसोटी मान्यच होण्यास प्रत्ववाच नसावा. जोपर्चैत 
एखादे गीत एखाद्या सिद्धहस्त संगीतकाराकडून सुरांच्या रूपात प्रत्यक्ष कानावर 
पडत नाही तोपर्यंत त्याचे श्रेष्ठत्व अथवा कनिष्ठत्व सिद्ट होत नाही. लिखित 
किंवा मुद्धित शब्दांमध्ये ते सामथ्य नसते. नजरुळ यांची खुचोग्य गायकांनी 
गाथिळेळी जी गीते ध्वनिमृद्रिकांच्या रूपाने अजूनही उपलब्ध आहेत ती 
वाचकांनी ऐकली तर त्यांना त्यांचे रसग्रहण अधिक उत्तम प्रकारे करता थेइईंल, 
याची आम्ही खात्री देतो. मात्र येथे हेही सांगितले पाहिन की नजरुल यांच्या 
गीतांतीळ तांत्रिक बाबीही असामान्य असल्याचा तज्ज्ञांनी नि्वाळा दिला आहे. 
आपल्या गीतांना चाळा लावताना त्यांची सहजप्रवृत्ती व सोंदर्यविषयक नेसार्गेक 
जाणाव हेंच त्यांचे खात्रीचे मागदशक असत. परपरागत पद्धतीच्या ठराविक 
निचमांच्या चाकोरीतून त जात नसत. त्यांच्यामध्ये अभिजात संगीतातील राग 
भाणि लोकगीतांचे सूर वांचा नंद्माच मधर मिलाफ होत असे. त्यामळे एखादे विशिष्ट 
गीत केवळ आकपकच बने असे नव्हे तर त अगदी खास त्यांचे बनून जाई. याची 
असंख्य उदाहरणे देता धतील. अर्थात ' शुद्धिवादययां 'नी अशा प्रयोगाविरुद् काहूर 
माजविळे, हे खरे; परंत नजरुळ हे बंडखार कवी होतं; आणि त्बांचा बंडखोरपणा 
सर्गाताच्या झेत्रातही तितक्याच आवेशाने घुसत अस. आता त्या बंडखोराला 
सर्जनशील कलावंत म्हणून सर्वांनी मान्यता दिळी आहे. 

शिवाय, नजरुळ हे सामान्य जनतेतून आलेले हते. त्यामळ लळोकरप्रिच 
संगीत आणि ळोकसंगीताचे वेगवगळे प्रकार स्वाभाविकपणेच त्यांना आवडत होते. 
त्यामुळे खास बंगाली संगीताचा ढंग असणारे “कीर्तन ' (वाचे उच्च व सामान्य 
असे संभदाचही आहेत ), पूर्व बंगाळमवून उदयास आळलेळी ' भाटियाली', ' जारी ' 
व ' सारी ' हे पूर्व बंगालच्या संगीताचे आणखी दान प्रकार, गढवादी ' बाउल 
गाणी, उत्तर बंगाळची ' भाओोइचा ' ही प्रमगाते, खरूफी पद्धतींची ' माशेद्वा ' गाणी, 
* रामप्रसादी ' ही हिंदू भक्तिगीते, अथवा पत्रच्ममि बंगालच्या लोकगीतांचा ' छुमर हा 
काव्यभकार-यांपैकी प्रत्येकाचे आणि इतर लळोकगातांच्या प्रकारांचे नजरुळ यांच्या 
सर्जनशीलतेला आकर्षण वाटत होते. या संदर्भात उदाहरणादाखल नजरुळ चांच्या 
काही गीतांचा उलेख करिता घेईल. कीर्तन :- ' आमि कि सुखे लो ग्रहे रबो ' 
बाउल ! - ' आमि ख्यापा बाउल, आमार देउळ आमारि एइ आपन देह; 


£३४ 1 काजी नजरुल इस्लाम 


मभाटियाली :- ' आरे माझी भाह, तुड क्रि दुःख पच कुल हाराळि अकल 
'दुनियाय ' वगेरे. 

खरोखरी, नजरुळ वांनी आपल्या अशा काही नवीन चाळी शोधून काढल्या 
आणि त्यांना ' निक्षरणी ', ' संध्यामालती ', ' बन-कंतळ ', ' दोळन-चंपा ' 
-चांसारखी काव्यमय नावे दिली. 

नजरुल यांच्या गीतांचे संपूर्ण क्षेत्र दिवसॉदिवस आटोक्याबाहेर जात चालल 
आहे. कारण त्यांची एकश्रित नोंद ठेवण्यात आलली नाही, अथवा ती खुरक्षित 
ठेवण्याचे काही प्रचत्मनही केळे जात नाहीत. तरीपण जी काही उपलब्ध आहेत 
त्यांवरून निश्वितपणे असे दिसून येते की, 

१. नजरुल यांचे ओजपूर्ण व वीरश्रीवुक्त गीते, विशेषतः संचळन गाते 
लिहिण्यात आद्वितीय प्रभुत्व आहे. 

२. ते एक उत्कृ नवप्रवतक श्राहेत. त्यांनी ' गझळ ' हा नवा प्रकार आणून 
बांगला गान समृद्ध बनाविले, 

३. धार्मिक व भक्‍्तिविषयक संगीताच्या जगात नजरुल म्हणजे एक 
आद्वितीय नमुना आहे. दुसर्‍या शब्दांत सांगावयाचे म्हणजे श्यामा-संगीत व 
इस्लामी भक्तिसंगीत यांमध्ये आध्यात्मिक समन्वय साधण्याचा प्रचत्न करून 
त्यांनी खास भारतीय प्रतिभेची चमक दाखविली आहे. 

*. काही मोजकीच नावे घ्यावचाची तर रवींद्रनाथ टागोर, अतल प्रसाद 
सेन, रजनीकांत सेन चांच्चाम्रमाणे बांगला गानाच्या क्षेत्रात नजरुल हे प्रमख 
सर्जनशील कलावंत असून त्यांनी भावी पिढ्यांसाठी फार मोठा वारसा ठेवला आहे. 

नजरुल चांची गीते अधिकाधिक लोकांना माहीत व्हावीत चासाठी ज्यांनी 
एकेकाळी हातभार ळावळा अशा ठळक कलावंतांमध्ये कुमार सचिनद्वेव बर्मन, 
दिलीपकुमार राय, अब्बाखुद्दीन, कमळ दासगुप्त, धीरेंद्रचंद्ध मित्र, संतोष सेनग॒प्त, 
खुभभा सरकार, फिरोजा वेगम इत्वादी नावे उल्लेखनीय आहे. 

कवी नजरुलपेश्षा संगीतकार नजरुल अविक श्रेष्ठ आहेत या समजुतीत 
काहीतरी तथ्च असले पाहिजे. काव्यामध्ये त्यांचा ओव पुष्कळदा त्वांच्याबरोबर 
वाहवत गेला आहे. परंत त्यांच्या गीतांमध्ये मात्र ते ्रत्बंत स्वाभाविक स्वरूपात 
आणि अत्यंत उत्कृष्ट स्वरूपात टिकून राहिले. 


भ्रकरण : खहावे _ _ >>.” 


तुटलेल्या पंखांवर -._- 


१६२६ साला सर्वोच्च सजनशाल कलावंत या नात्याने नजरुल यांचे स्थान 
सैगीत विश्वाच्या न्यावसायिक क्षेत्रात सुरक्षित झाळे होते. त्यांच्या आयुष्यात 
आता कसलीही ददात उरली नव्हती; आणि आर्थिकदृष्टया ते चांगळेच सुस्थिर 
बनले होते. त्यांना एव्हाना दान मुलगे झाळे होते आयाणि लोकरच तिसरे अपत्य 
होणार होते. त्यांच्या सासूबाइ गिरिबाळादूवी घरातील सगळया गोष्टींची मन लावून 
व कर्तबगारपण काळजी घेत असल्यान नजरुलना अथवा त्यांच्या पत्नीला घरच्या 
व्यवस्थेबह्वळूळ कस्ळांच चिंता करावी ळागत नव्हती. आपण पूर्वी पाहिल्याप्रमाणे 
नजरुल यांचे पाऊळ पुढे पडणार होते. कारण ' सेनोळा ' व  मेगॅफोन ' यांसारख्या 
इतर प्रामोफोन कंपन्या एच. ण्म्‌. ऱ्हो. प्रमाणे नजरुळची सेवा मिळविण्यास उत्खुक 
होत्या. दि राडियो कार्पारेाशनहा नजरुळचाी सेवा व संगीत विकत घेण्याची तयारी 
करीत होती. कलकत्ता व मुंबई येथील चित्रपट जगतानेही अधूनमधून त्यांचा 
उपयोग करून घेण्यास खुरुवात कली होती. ( उदाहरणार्थ फझली बद्स कंपनीने 
आपल्या ' चोरिंगी ' या चित्रपटासाठी नजरुळची गाणी मिळविली होती. अर्थात्‌ 
ल्या गाण्यांची संपूण रक्‍कम त्यांना देण्यात आली नव्हती. ) त्यांनी काही नाटके 
लिहिळी होती आणि त्यांतील गाणी त्यांनी म्वतःच रचळी होती. आपल्या एका 
नाटकात त्यांनी १६३१ साळी कामही कळ हाते अस म्हणतात. ' धव ' नावाच्या 
चित्रपटातही त्यांनी भूमिका केळी होती, अस सांगतात. परंत नाट्यसृष्टी हे बहुधा 
त्यांचे क्षेञ नसावे. विशेषतः त्यावेळी मृत्यूमुळे घडळेळे वियोग आणि मानसिक 
गोंबळ यांमुळे त्यांचा स्वाभाविक उल्हास मंद पडत चाळला असताना त्या क्षेत्रात 
त्यांना विशेष कतंबगारी करून दाखविणे शक्‍य झाले नसावे. 

त्यांना जो पहिला धक्का बसला ता १९३० साली त्यांचा थोरळा मुलगा 
( जन्म : १९२६, कृष्णनगर येथे ) चुळबुळ याच्या निधनाचा. नजरुल यांनी त्या 
मुलाच्या जन्मानंतर ५५२८ साली प्रसिद्ध क्षाळेल्या आपल्या पाहिल्या गीतसंग्रहाळा 
त्याचे नाव दिळे होते. बुलबुल हा नजरुल यांचा नेहमीच लाडका शब्द राहिला 
कळ, 


४६ ए काजी नजरुल इस्लाम 


होता; आणि त्यांच्या मुलाने त्या शब्दाळा अधिकच प्रिय बनविले होत. त्या 
मळासंबंधी जी माहिती मिळते तिच्यावरून तो अत्यंत दृशार व सर्वांचा लाडका 
होता. म॒ जफ्फर अहमद यांच्यासारखे मित्रही, इतक्या दशकांनंतर देखीळ, त्वाची 
आठवण सदूगादित वात्सल्याने काढतात. तो मुलगा देवीच्या आजाराने अल्प- 
मढतीत निधन पावला. तो सर्व काळ त्याचे वडील आपल्या मुलाचा हात हातात 
घेऊन त्याच्या अंथरुणाशी बसून राहिळे. सार कुटुंब शोकसागरात बुडून गेले; 
आणि कविवर्च पित्याला तर तो धक्का सर्वोहून अधिक जाणवला, असे नंतरच्या 
घटनांवरून दिसून येते. किंवा बहुधा अतिशच भावनाप्रधान व अत्यंत संवेदनशील 
असल्यामुळे नजरुळ यांना ता आघात सहन करणे शक्‍य झाले नसावे. किंबहुना त्या 
धक्क्यातून ते कधीच सावरले नाहीत. मानसशाख्ज्ञ ज्याला ' बहिमुख व्यक्तित्व ' 
असे म्हणतात तशा प्रकारची जडणघडण नजरुल चांची होती. त्यांच्यांतील 
अफाट जीवनशक्ती व भावनाप्रधानता, सळसळता उत्साह आणि खुस्वभाव 
यांमुळे सर्वजण त्यांच्याकडे आकर्षिले जात. ते रसरशात व्यक्तित्व आता मुळातून 
हाद्रले होते. बाह्यतः त्यामुळे त्यांचे काम पूर्णपणे थेडावले नव्हते. त्या आघाता- 
नंतरच्या काही दिवसांत त्यांनी स्वतःला सावरण्याचा व गीतरचना करण्याचा 
आपला कार्यक्रम पुनः सुरू करण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. त्यावेळी छापल्या जात 
असलेल्या ' चंद्रबिंदू ' या आपल्या गीतसंग्रहाची मुद्धिते तपासण्याच्या कामालाही 
त्यांनी अधूनमधून स्वतःला जबरदस्तीने जुंप्न घेण्याचा प्रत्न केला. ( त्यांना 
अशा स्थितीत त्या खुमारास कवी जसीमुद्ठीन बांनी एकदा पाहिले होते ) 

दुःखाषरोबर पुष्कळदा एकप्रकारचे नवे गांभीचं व सखोलता ही चेत असतात. 
तशी ती नजरुल यांच्या स्वभावात व कामातही आली. आपल्या मालकांच्या 
आदेशांप्रमाणे नजरुल यांनी पूर्वीप्रमाणच विविध विषयांवरील गीते रचण्यात 
स्वतःला गुंतवून घेतले. परंतु आता तथाकाथेत भक्तिगीते ही पूर्वीसारखी नुसती 
शब्दांची कसरत राहिली नव्हती. ती किती भावपूण बनली होती ते पाहावयाचे 
असेल तर ' चलो मन अनंत धाम ' (भजन) ' आमि कि सखुखे गो गृहे रबो' 
(कीर्तन ) यासारखी भजने, कोर्तने, श्‍्वामासंगीत व इस्लामी गाणी नजरेखालून 
घालावीत. या गीतांच्या विपषयांपेकी काही विषय, निदान सांप्रदाचिक टृश्र्कोणातून 
पाहाता, बाह्यतः परस्परविरोधी आहेत. कारण, इस्लामचा दशकोन कटर मार्ति- 
पूजाविरोधक आणि एकेश्‍वरवादी आहे. तर नजरुल यांच्या हिंदू गीतांमध्ये 
कालीमातेचे ( किंवा प्रकतिमातेचे ) अथवा एक प्रेमिक, मित्र किंवा पुत्र या 
नात्याने श्रीकृष्णाच्या प्रेमाच्या विविध रूपांचे मोठ्या भक्तिभावाने वर्णन 
करण्यात आले आहे. 

कोणत्याही सांप्रदायिक पंथाशी स्वतःला निगडित न करणे हे नजरुल 
चांना सोपे होते. लयबद्ध कथाकार या नात्याने त्यांची हिंदू गीते काहीशी 


तुटलेल्या पंखांवर प ६७ 


परंपरागत सामान्य परिपा्टीचे अनुकरण करतात. परंत त्यांच्या बाबतीतील विशष 
मजेदार गाष्ट ही को एक मुस्लिम या नात्याने त्यंना इस्लामी पठडीचीही चांगळी 
जाण आहे. मुसलमानांमधील कर्मठ परंत धर्मवेडे नसलेल्या अनुयायांशी ( धमवेड्या 
मुसलमानांना संगीताचा काही उपयोगच नव्हता ! ) एकरूप बनण्याची अद्‌भुत 
श्षमता त्यांनी दाखविली. त्यांच्या ' झुलफिकार? (१९३२) या गीतसंग्रहात 
अशा प्रकारची अनक गाते आहेत. त्यांतन सर्व मसळमानांची आशा व अभिमान 
व्यक्त क्षाळी आहेत. उदाहरणार्थ 

दिके डिके पुनः ज्वालिया उाठछे दीन इस्लामी लाळ मशाल, 

( दिशा दिशांना इस्लामची ळाळ मशाल पुनः प्रज्वलित होत आहे ). 

या ठिकाणी ज्या मशालांचा उललेख करण्यात आळा आहे ती संकुचित 
धमाधतेची अथवा अखिल इस्लामवादाची ( पॅनइस्लामची ) नसून नजरुल त्यांच्या 
कल्पनेप्रमाणे कमाळ पाशा, झगळुळ पाशा, रजा शाह पहलवी इत्यादींच्या हार 
पुनरुज्जीवित इस्लामची आहे. अशा प्रकारची अनेक गीते व काव्ये इस्लामी 
दृष्टिकोणातून निर्विवाद व निर्दोष आहेत. एवढेच नव्हे तर ती सवाना समानपणे 
ग्राह्य होण्यासारबी व आध्यात्मिक स्वरूपाचीही आहेत 

बुलबुलच्या मृत्यूनंतरच्या दुसर्‍या टप्प्वात कालीमाता अथवा कव्हा-केव्हा 
सहजिया* ' देहतत्त्व' अथवा इतर काही गुढ विषय यांना त्यावेळी नजरुल 
लिहीत असलेल्या गीतांमध्ये प्राधान्य मिळाले. प्रत्यक्ष जीवनातही यावेळा नजरुल 
गुद्यावेद्येमध्ये ( 09०0178॥1) ) अधिकाधिक गुरफटले जात होते. ( ही गुह्यविद्या 
साक्षात्कारवाद किंवा गढवाद ( )॥१५लंझाा ) यापासून वेगळी आहे ). त्याच- 
प्रमाणे हिंदू अथवा इस्लाम चा थार धर्माकडुन ज्यांना सामान्यतः मान्यता दिली 
जात नाही अशा उपासनामारगांच्या व क्रियांच्याही त भजनी लागले होते. परंत 
त्यानंतर पुनः याच टप्प्यात ते इस्ळामकडे वळल्याचेही दसून येते. एवढेच नव्हे तर 
आपल्या पापाचा कुळी जबाब व पश्वात्ताप यांचेही दशन त्यांच्या काव्यात घडले. 
( नजरुल चांनी आपल्या पाखंडीपणाबह्दूल त्यातून पश्‍चात्ताप न्यकक्‍त केला होता, 
असाही त्याचा संकचित अथ लावता येईल ). हिंदू श्वामासंगीत व मस्लिम 
भक्तिगीते हे दोन्ही प्रकारचे भक्ति-विषय शेवटपर्येत जोडीने चालत राहिले 
त्यावरून असे दिसते की चा दोन्ही भक्तिमार्गाचा आनंदाने स्वीकार करणे हे 
मळतः समान आध्यात्मिक मल्याचे असत. नजरुल हे प्रत्यक्ष जीवनात व अंतः 
करणाच्या गाभाऱ्यात जितके इस्लामनिष्ठ-निष्ठावान्‌ एकेश्वरवादी-होते तितकेच 
कालीभक्तही होते. सत्व हे एक आहे आणि ईश्वराकडे पोहोचण्याचे सगुण, निर्गुण 
यांसारखे अनेक मार्ग व इतर उपासनाविधा देवानेच निर्माण केळे आहेत, अशी 
सखोल जाणीव नजरुल यांच्यामध्ये सदेव वसत होती. 


% ईश्वराच्या सहजस्वरूपाचे ध्यान करणारा पंथ - अनुवादक 


६८ ए काजी नजरुल इस्लाम 


त्यांच्या मेंदतीळ भावी बिघाडाची अस्पष्ट लक्षणे त्यांच्या नंतरच्या रचनां- 
मध्येही सापडू शकतात. त्यांचा आपल्या बृद्धीवरील ताबा लोकरच नाहीसा 
होणार होता; आणि शरीराची जी झीज हळूहळू होत होती तिचा थोडाफार 
परिणाम त्यांच्या सर्जनशीलतेवरही होत असल्याचे द्सू लागले होते. १९३६ पासून 
१९५२ पर्यंतच्या काळातील त्यांच्या लिखाणाचे यथोचित रसग्रहण करणाऱ्याने 
त्या काळातील नजरुल यांचे दुःबपूर्ण जीवनही लक्षात घेतले पाहिजे. 
बुलबुलच्या मृत्यूबरोबर नजरुल यांचा वरवरचा निरीश्वरवाद नाहीसा 
झाला. तसे पाहिल्यास ते खरेखुरे किंवा पक्के निरीश्वरवादी कधीच नव्हते. कारण 
त्यांच्या सबोल उदूगारांमध्ये इश्वरी चैतन्यावर त्यांची श्रद्धा नसल्याचे आपल्याला 
केव्हाही आढळत नाही. तरीपण सुमारे १९२०-२१ पासून त्यांनी जाणीवपूर्वक 
व गंभीरपणे कोणत्याही धार्मिक पंथावर आपली श्रद्धा नसल्याचे जाहीर केले 
होते. त्यांच्या स्वभावानुसार आपला हा विरोध त्यांनी वाजवीपेक्षा अधिक उच्च 
स्वरात जाहीर केला होता; आणि आपण निरीश्वरवादी व साम्बवादी असल्याचे 
त्यांनी पुष्कळदा निष्कारणच कठोर शब्दांत व्यक्‍त केले होते. जगाकडून होणारा 
अन्याय आणि इश्वर, जात अथवा धर्म यांच्या नावाने माणसाचे माणसाकडून 
होणारे शोषण यांमुळे ते धर्माविरुद्ध बंड करुन उठले. या गोष्टींमळेच कोणत्याही 
इश्वरी शक्तीने हे जग निर्माण केलेळे नाही आणि मानवी नियतीचे मार्गदर्शन 
केलेले नाही, आणि म्हणून मानवाने आपली नियती आपण स्वतःच ठरविली 
पाहिजे अशी त्यांची खात्री पटली होती. शेळेप्रमाणे नजरुल यांचा हा निर्राश्वरवाद 
तथाकथित ओपचारिक धमश्रद्धांपेश्ला एका अधिक सखोल श्रद्धेवर आधारलेला! 
होता. परंतु मार्क्सवादाच्या कसोटीवर घासून पाहिल्यास नजरुल यांचा 
: निरीश्वरवाद्‌ ' अगदीच वरवरचा होता, असे म्हणावे लागते. या वस्तुस्थितीची 
इतरांप्रमाणेच त्यांना स्वताळाही चांगळी जाणीव होती. 
भारतातील सर्वसामान्य बालक, जवळ-जवळ आपल्या मातेच्या दुधातूनच देवा- 
वरील व अलोकिकावरील थोडीफार श्रद्धा वारसा म्हणून घेऊन येत असते. या सामान्य 
नियमाला नजरुलही अपवाद नव्हते. त्यांना परंपरेतून मुस्लिम धमश्रद्धा व इस्लामी 
पाठशाळेचे शिक्षण मिळाले होते. त्याचप्रमाणे प्रारिमिक काळात तांत्रिक कल्पना 
व क्रिया, हठयोग इत्यादींवर आणि फकीर व साधू-संन्यासी वगेरेंच्या चमत्कार- 
शर्क्तावरही त्यांची श्रद्धा बसली होती. त्यांच्या मनाची एकूण जडण-घडण लक्षात 
घेता ते धर्मवेडे किंवा धर्मीध बनणे शक्‍यच नव्हते. तरी पण कोणत्याही धर्भाच्या साध 
पुरुषांच्या मार्गद्शनाने, श्रद्धायुकत अंतःकरणाने विशिष्ट क्रिया केल्यास माणसाला 
अल्गकिक सिद्धी प्राप्त होऊ शकतात अशी त्यांची श्रद्धा होती. सुरुवातीलाच वारसा 
म्हणून मिळालेल्या अशा गाष्टी कालांतराने लाभलेल्या कल्पना व सवयी यामुळे 
अनेक वर्षीच्या अवधीत दूडपल्या जाण्याची शक्‍यता असते. परंतु त्या समूळ नाहीशा 


तुटलेल्या पखखांवर 7 ६९ 


होत नार्हात. अशा गोष्टी सामान्य खा ुरुषांच्या प्रत्यक्ष जीवनातील अनेक कृत्यांवर 
जाणीवपूर्वक अथवा अजाणता निर्णायक परिणाम घडवू शकतात, हे आनिक 
मानसशास्त्राने मान्य केळे आहे. तथापि, हेही तितकच खर आहे की, माणूस जस- 
जसा परिपक्व होत जातो, तसतशा या कल्पना व विशिष्ट लक्षणांच्या सवयी यांमध्ये 
निदान काही मर्यादेपथेत तरी फेरबदळ घडून येतात. विशषतः व्यक्‍तीची युक्ति- 
वादाची क्षमता जेव्हा विकसित होत, अनुभव वाढतो व वेज्ञानिक शिक्षण प्राप्त 
होते तेव्हा या कल्पनांना व प्रवृत्तींना वेगळे वळण लागत. नजरुल जेव्हा प्रोढ बनल, 
त्यांच्या स्वतःच्या प्रज्ञन व अनुभवांनी, तसेच त्याच्या मानवतावादाने व स्वातंच्य- 
प्रेमाने त्यांच्या मनात जुन्या श्रद्धा व समजुती याविषयी संदेह निमांण केला तेव्हा 
नेही या अवस्थला पोचळ असल पाहिजत. त्यांच्या चा जागृतीत सोव्हिएत 
क्रांतीचाही हात असळा पाहिज. आत्मानरीक्षणाची वृत्ती असलेल्या व्यक्‍तीच्या 
बाबतीत इशवरवा दाकडून निरीशवरवादाकडे. प्रारंभीच्या आात्मसंतृष्ट ' आस्तकते' तन 
शोध घेणाऱ्या ' नास्तिकते' कड जाण्याची हो प्रांकया अत्यंत व्यांथत करणारी 
असते. परंतु नजरुल हे प्रामुख्याने बाहमख वृत्तीच असल्याने त्यांना अशा प्रकारची 
कसलीही व्यथा अनुभवावी लागळी नाही. परंतु त्यांनाही विशिष्ट मानसिक दंद्ठातून 
बाहेर पडावेच लागले. धर्मातील ' गांवढळ इश्वरवादा विषयी त्यांच्या मनात संदेह 
निमाण झाला. परंतु त्याचबरोबर त्यांच्या अंतःकरणाचे ज॑ भाव काव्यातून व इतर 
मार्गांनी व्यक्त झाळे त्यांमध्ये इश्‍वरी वरदानावर त्यांनी त्यापेक्षाही आधिक जोर 
दिला. ( ' राजबंदीर जबानबंदी ' चांसारख्या कृतींमध्ये त्यांचा हा भर दिसून येतो ). 
शिवाय. त्यांच्यासारख्या भावनाप्रधान स्वभावाच्या कोणाही ब्वक्‍तीला सक्ष 
भोतिकवादाशी, किंबहूना पदार्थवादी निरीश्‍वरवादाशा अथवा वस्तुनिष्ठ मानवता- 
वाद किंवा प्रत्यक्षवाद्‌ चांच्याशी जुळवून घण अवघड जाते. १९२१ पासून १९३० 
पर्यतच्या काळात नजरुलच्या अतःकरणामध्ये श्रद्धा काचमची दबा धरून बसलेली 
होती. बाह्यतः निर्धाम्रिकपणाच्या कालखंडात देखील श्री अरविंदांचे बंध 
बारीद्रकुमार घोष आणि आच प्रकाशन ग्रहाची मंडळा (हृ त्यांचे पहिले प्रकाशक होते) 
थांच्याशी त्यांचे जे घनिष्ठ सवध होते ते केवळ प्रार्सागक अथवा केवळ राजकाय 
विचार प्रणालांमळे जुडून आलेले नव्हत. श्री अरविंदाकडून पुरस्कारिले गेलेले 
तांत्रिक योगाचे तत्त्वज्ञान या मित्रांनी आत्मसात केले होते; आणि गुर्ढविद्या व 
गुह्यज्ञान यांचा ते उघडउघड प्रचार करीत होते. त्यांनी बहुधा जाणून-बुजून 
नजरुल यांच्या तंतमागावरील, काली-पंथावरील, आणि योगी, सिद्ध, फकीर 
इत्यादीच्या ठिकाणी असलेल्या चमत्कार मामथ्यावर्राल जुन्या श्रहवेलळा खतपाणी 
घातले असावे. 

१९३० साली झालेल्या बुलबुलच्या मृत्यूमुळे नजरुल यांच्यासमोर जीवन- 
मरणाचे गृढ, आत्मा आणि मरणोत्तर जीवनाची समस्या, एवढेच नव्हे तर 


७० ए॥ काजी नजरुल इस्लाम 


आपल्या स्वतःसंबंधीचे प्रश्‍नचिन्ह ठळकपणे उभे राहिले. तांत्रिक क्रियांच्या द्वारे 
जिवंत व मृत व्यक्तींमध्ये, आपला बुलबुल व आपण स्वतः यांमध्ये, त्या दोघांना 
जोडणारा एक पूळ निर्माण करता येतो, या आपल्या जुन्या समजुतीला. नजरुल 
यांनी मोठ्या उत्सुकतेने कवटाळले. अशा परिस्थिर्तात नजरुल यांच्या जागी 
दुसरा कोणी अंतर्मुख वृत्तीचा मनुष्य असता तर तो गुढवादी किंवा साक्षात्कार- 
वादी मागाने गेळा असता, शुद्ध अध्यात्मवादी ध्वानधारणेचे अनुसरण त्याने केले 
असते. कबीर दादू इत्यादी मध्यचुगीन संत व सूफी यांच्या उपदेशाप्रमाणे त्याने 
भक्‍्तिमार्गाचे आचरण केले असते. परंतु नजरुळ यांच्यासारखा बहिर्मुख वृत्तीचा, 
तीच भावनांचा व तंत्रमार्गावर श्रद्धा असणारा माणूस हा चमत्कार व मरणोत्तर 
जीवनाचा प्रत्यक्ष पूरावा पाहावयास मिळाल्याखेरीज समाधान मानणार नाही; 
आणि त्यापा्ची तो तंत्रमार्ग व हठयोग यांच्या पंथांच्या व क्रियांच्या अवघड 
वाटेने जाण्याची धडपड करणार, हृ उघडच होते. नजरुळ हे हठयोगाच्या या 
गुह्ममागांकडे जेवढे आकर्षित ज्ञाळे होते तेवढी ' आधात्मिक शोध ' घेण्याची 
ओढ त्यांना लागलेली नव्हती. मृताशी संवाद साधण्याच्या कामी ज्यांची मदत 
होऊ शकेल असे तांत्रिक सिद्ध व फकीर भेटावेत यासाठी ते अत्यंत उत्सुकतेने 
धडपडत होते. याचा जा परिणाम व्हावयाचा तोच झाला. बुलबुल याच्याशी 
शारीरिक व आध्यात्मिक संपर्क प्रस्थापित करण्याच्या भावनात्मक आर्ततेने व 
वेडे करून टाकणाऱ्या शोकातिरेकाने नजरुल हे विवेकशून्यतेच्या अधिकाधिक 
आहारी जात गेले. बारीद्वकृमार घोषांनी (की कलावंत मित्र नलिनीकांत 
सरकारांनी ! ) नजरुलना असे सांगितले होते की त्यावेळचे लाळगोला हायस्कूलचे 
मुख्याध्यापक क. बरदाचरण मजुमदार यांनी श्री अरविंदांडश्‍तकीच आध्यात्मिक 
शक्‍ती व क्षमता प्राप्त केळेळी होती; आणि श्री मजुमदार यांच्या मद्तीने-आणि 
अर्थातच श्री मजुमदार यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्वतः योगाक्रेयांचे प्रशिक्षण 
मिळवन त्यांच्याद्रारे - बुलबुलची प्रत्यक्ष भेट घेणे नजरुल यांना नक्कीच शक्‍य 
होते. हे ऐकताच नजरुळ धावतच लालगोला येथे गेळे; श्री मजुमदारांकडून 
त्यांनी दोश्मया घेतली; आणि त्यांच्या मार्गदर्शनाने योगक्रिया करण्यास सुरुवात 
केली. काही काळपर्यंत त्यांनी भगवी वस्त्रेही परिधान केली. त्या सववीतून त्यांना 
काय प्राप्त लाळे अथवा त्यामध्ये त्यांची किती प्रगती झाली याचा निर्णय 
सामान्य जनांना करिता चेणार नाही. या संदर्भात नमूद करण्यासारखी महत्त्वाची 
गोष्ट एवढीच की अशा मनःस्थितीतही. निदान काही वर्षेपर्येत तरी नजरुल हे 
उच्च दर्जाचे सर्जनात्मक लिखाण करू शकत होते. 

नंतर आला आजार. त्यान गुपचुपपणे सरपटत येऊन त्यांच्या शर्रारावर 
हल्ला चढविला. प्रारमिक अवस्थेत त्याच्यावर औषधोपचार करण्यात आले 
नार्हीत, किंवा त्याच्याकडे कोणी गंभीरपणे लक्षही दिले नाही. प्रथम असे वाटले 


तुटळेज्या पंखांवर पा ७१ 


की योगक्रियांचा किंवा चोगासनांचा तो पारणाम असावा. वस्तुतः त्यावर 
ताबडतोब औषधोपचार व्हावयास हवा होता. परंतु त्याच्याकडे दुर्लक्षच होत राहिले. 
अखेर मेंदूच्या विकृतीची लक्षणे गर्भार स्वरूपात दिसू लागळी. कोणतेही नियमित 
काम करण्याची क्षमता नजरुल यांच्यामध्ये उरळी नाही. 

नजरुलवरीळल दुसरा भयंकर आघात त्यानंतर व्हावयाचा होता. १९३५ 
माली त्यांच्या पत्नी प्रामिळादेवी यांच्या आजाराच्या रुपाने तो आला. त्या 
अंथरुणाळा विळल्या, आणि लोकरच असे आढळून आले को त्यांच्या शरीराचा 
ख्वाळचा अधा भाग अवर्धोगाने ळुळा पडला आहे. तशा त्या पूर्ण भुद्धांवर होत्या; 
आणि त्या अवस्थेतही त्या घरचे कामकाज थोड्याफार प्रमाणात पाहू शकत 
होत्या. नजरुळ स्वतःच आजारी असताना पत्नीचा हा आजार आल्यामुळे त्यांना 
तो धक्का सहन झाळा नाही. ते मानसिकदष्या अधिकाधिक खिळखिळे होत गेले. 
प्रमिळादेवीचे सततचे आजारपण ह चितचे आणखी एक कारण बनले. त्या 
दोघांवरही व सातत्यान ओपषधोपचार होण्याची आवश्यकता होती. या साऱ्यासाठी 
कूटुंबाला वाढता खर्च करावा लागणार होता. 

अशा प्रकारे या सर्व दुदैवी घटना घडत असताना नजरुल यांची सांपत्तिक 
स्थिती फारच खाळावळी असल्याचे अधिकाधिक स्पष्ट दोऊ लागले. नजरुल यांच्या 
शारीरिक आाजारान त्यांच्या कामात अडथळा निमाण होण्यासारखी परिस्थिती 
निमाण होइपर्वत पूर्वीच्या काही वर्षामध्ये त्या काळच्या इतर कलावंतांशी तुलना 
करिता त्यांनी भरपूर पेसा कमावला होता, यात शंका नाही. परंतु आपण पूर्वी 
पाहिल्याप्रमाणे व्यवहारकोशल्य क्रिंवा दूरदर्शीपणा त्यांच्या रक्‍तात नव्हता. त्यांचा 
उदारपणा हा दुर्णण ठरावा इतका श्रमयांद हाता; आणि मित्रमंडळीसमवेत 
मौजमजा करण्यात त्यांनी पाण्यामारवा पेसा उधळळा. कदाचित बुलबुळच्या 
निधनाने माळेले दुःव विसरण्यासाठी ते मित्रांच्या संगतीत जास्त काळ घाळवीत 
असताळ. त्यांच्या खार्चिकपणावर निचंत्रण ठेवणे त्यांच्या पत्नीलाही शक्य झाले 
नाही; अथवा त्यांच्या सासूबाई गिरिबाला दुवी चांनाही ते जमळे नाही. त्या 
दोघींपैकी गिरिबाळा दवी चा अधिक शनुभवी असल्याने संसार चाळाविण्याची 
जबाबदारी त्यांनी आपल्यावर घेतळी होती. पण त्यांचेही काही चालळे नाही. 
नजरुळना शहाणपण सुचण्याची तर शक्यताच नः्हती. कारण त्यांना असे वाटत 
होते की, आपली सर्जनक्षमता व आर्थिक सुम्थिती चांचा शावट कर्धांच होणार 
नाही. अखेर आपल्या विपन्नावस्थेत १५३५६ साली त्यांना ण्च॒. एम्‌. व्ही. च्या 
ध्वनिसाद्रकांपासून मिळणारी रॉचल्टी आणि १९३७ पासूनच्या इतर साहित्यिक 
रचना सॉलिसिटर असाम कृष्ण दत्त यांच्याकडे एकूण चार द जार रुपयांना गहाण 
टाकणे भाग पडळे. भरप्र पेसा मिळवून देणाऱ्या व अत्युत्कृए असणाऱ्या कळाकूृती 
केवळ चार हजार रुपयांना गहाण पडाच्यात. ही शोकांतिकाच म्वतः; सव काही 


७२ ए काजी नजरुल इस्लाम 


सांगन जाते. तथापि, त्यापर्वी नजरुल यांनी केलेल्या असल्याच इतर व्यवहारा 
प्रमाणे हा व्यवहारही क्ळेशदायकच ठरला. त्यांना आपल्या कलाकृता गहाणातून 
कधीच सोडविता आल्या नाहीत. गहाण ठेवणार वकील साहब ह कलकत्त्याताल 
सामाजिक व राजर्कीच उच्च समाजात अत्यंत मान असलेले प्रांतिष्ठित गृह 
आहेत. त्यांनी ती रक्क्म ताबडतोंब दिली. नजरुळना लहान-सहान देणेकर्‍यांच्या 
रकमा देऊन टाकल्या. त्यामुळे त्या पैशाचा दीईकाळीन उपयोग होऊ शकला 
नाही. उरलेली रक्कम कटुंबाच्या गरजा भागविण्यास पुरशी नव्हती. त्यांमध्ये 
सर्वांत मोठी बाब कित्येक दिवसांपासून न दिलेली ओणषधोपचाराची बिलेही 
होती. शिवाय, नजरुळ जसजसे अपंग बनत गेळे तसतशा त्यांच्या पत्नीला 
प्रशिक्षित परिचारिकेची गरज भासू ळागळी. महागाई वाढळी होती व गरजेच्या 
वम्त दर्मिळ होऊ लागल्या होत्या; कारण एव्हाना दमरे महायुद्ध सरू साळे होते. 
भाता पक्ष्याचे पंख तटळे होते. तात्कालिक गरजा भागविण्यासाठी 
अधून-मधून प्रयत्न चाळच हाते. कवीला काचमची नोकरीही नव्हती अथवा 
त्याच्या कामात म्थेर्य वा सातत्वही नव्हते. परंतू गरजा मात्र वाढतच होत्या. 
आपल्यामध्ये असळेळे जेवढे काही सामर्थ्य एकत्रित करणे शक्‍य होते तेवढे 
करण्याचा त्यांनी प्रत्न केळा. चाच सुमारास मुस्लिम ळीग आणि कॉँग्रेस 
यांच्यांतील संघर्ष चांगळाच तीव्र झाळा होता; आणि ए. के. फझळुल हक यांच्या, 
पुनः काही काळासाठी सुरू करण्यात आलेल्या, दैनिकातन ' द्विराष्टर '-सिंद्वांता- 
विरुद्ध लढा देण्यास नजरुळ खुशीने तयार झाले. त्या पत्रातील त्यांचे लिखाण 
वेशिष्ट्यपण होते. त्यामध्ये मरप्र भावृकता व सखोळ आदर्शवाद होता. परंतु 
त्यात समतोल नव्हता; आणि त्या काळाची गरज लक्षात घेता ते फारसे टोकदार 
अथवा मुदूसूदही नव्हते. त्वा काळातील त्यांच्या लिखाणापेकी ' शक्‍ति-स्तुति ' 
अथवा रवीद्रनाथांवरील मृत्मुलेख यांसारख्या काही रचना नक्‍कीच उच्च कोटीच्या 
होत्या. बद्दधा प्रत्येक लिखाणातून राष्ट्रीय स्वातंत्र्य व मानवता यांविषयी त्यांना 
वाटणारी तीव्र चिंता व्यक्‍त होत होती. यांपैकी काही लेख एकत्र करून 
' नतुन चाँद ' (नवीन चंद्र) चा शीषकाने त्यांचा संग्रह कालांतराने (१९४५) प्रसिद्ध 
करण्यात आला. नजरुल यांची म्थिती फारशी उत्साहदायक नव्हती. त्यांचे काही 
मित्र सहानुभूर्ताने व निष्ठेन त्यांना चिकटून राहिले. त्यांमध्ये के. काळिपद गुह 
राय ( हे नंतर बनारसला स्थाचिक ज्ञाले; आणि भारतातील श्रेष्ठ चोग्यांपेकी एक 
अशी त्यांची कीती पसरली ), एक उत्तम व विचारवंत लेखक के. अमलेंडु 
दासगुप्त, आणखी एक चांगळे निबंधकार के. नपॅट्रकृष्ण चटरोपाध्याच, झुलफिकार 
अहमद (हे सध्या बांगळा देशात असून सूफी झुळफिकार अहमद चा नावाने 
प्रासिद्ध आहेत ), आणि इतर काही हिंदू व मुस्लिम मित्र यांचा समावेश होतो. 
हे मित्र नजरुल कुटुंबाच्या चिंतेत सहभागी झाले; आणि त्या चिंतेचे ओज्षे कमी 


तुटलेल्या पंखांवर 7. ७३ 


करण्यात आपल्याकडून होडल लवढा हातभार त्यांनी ळावला. परंतु त सगळे 
आध्यात्मिक वृत्तीचे लोक होते. आपापल्या-- हिंदू ।किंवा मास्लम--धमश्रद्धा नुसार 
त्यांचा अद्ष्टावर अथवा गढ शक्तीवर सारा भर असे; आणि शास्त्रीय ओषधोपचार 
त्यांना गोण वाटत. स्वतः नजरुलही संशयास्पद योगक्रियांमध्ये जास्त-जास्त 
गुरफटत गले. त्यांच्या साह्याने त कोणत्याच निश्‍चित मुक्‍कामाळला पोचू शकले 
नाहीत; परंतु तरीही त्यांनी धीर सोडला नाही. 

जी मोठी शोक,तिका येऊ घातली होती तिच्या वाणाखुणाही आपल्याला 
या काळात सापडू शकतात. १५४१ सार्ला बोनगांव ( २* परगणा ) येथील 
साहित्य सम्मेलनाचे नजरुल अध्यक्ष होते. त्यावेळी नुसत्या शाब्दिक कोट्यांवर 
भर दुऊन त्यांनी निरथक व कंटाळवाणे भाषण केल्याचे दिसून येते. ( ' मिष्ट ' 
आणि '* मिर्ण्टिसिझम ' ) * मिषटिसिझम्‌ ( गढवाद ) मध्ये मी ' मिर्णि ' ( गोडवा, 
मिठाई ) शोधून काढली आहे. त्यातून मळा अमृत मिळाले आहे. त्यामुळे माजले 
भाषण मादुयांने तुडुंब भरळ आहे--मवरम, मघुरम, मधुरम! ' त्यांनी असा 
खुलासा केळा कौ, ' मी म्वत.ळा, आणि या 'स्व शी संबंधित असणाऱ्या 
साऱ्या गाष्टी ( सवस्व ) त्याच्या ( परमेश्वराच्या) चरणी अर्पण करून सर्व जंजाळा- 
तून मुक्त हात आहे. ' त्यांच्या चा भाषणाची भाषा सुंदर होती, परंतु त्यातून 
काहीतरी वेगळच ध्वनित होत होते. पुढील महिन्यात, म्हणजे १९४१ च्या 
एप्रिलमध्ये मुस्लिम समिती सम्मंळन प्रसंगी त याच खुरात बोलत असल्याचे 
आपल्याला आढळते. ते म्हणतात, ' माजी बासरी यापुढे वाजण्याची बंद झाली - 
चा ठिकाणी मी कवी म्हणून बोलत नसून तुमच्याकडून प्रम प्राप्त झाळेली एक 
व्यक्ती चा हक्काच्या नात्याने बालळत आहे--तर तुम्ही मला क्षमा करा आणि 
छूपा करून मला विसरून जा. माझ्यावर विश्वास ठेवा, कवीची भमिका वट- 
विण्यासाठी अथवा पुढारी बनण्यासाठीही माझा जन्म झालेला नाही. मी माक्षे 
प्रम वाटण्यासाठी जन्माळा आलो होतो. मी प्रमाचीच आकांक्षा बाळगली; परंतु 
मला ते प्रेम मिंळाळे नाही. मी मक निराशा उराशी बाळगन या रुक्ष व प्रेमहींन 
जगाचा निरोप घेतो. " 

परंतु चा वळेपर्यंतही त्यांचे मानसिक आरोग्य पूणपणे नष्ट झालेले नव्हते. 
टागोरांच्या निधनानंतर त्यांना श्रद्धांजळी वाहणारी एक शाककविता त्यांनी 
एकदा लिहिली होती (१९४१). दुसऱ्या एका प्रसंगी, चँग के शेक यांनी 
भारताळा १९४२ च्या फेब्रुवारीत भेट दिली असता ( काँग्रसच्या पुढाकाराने 
चीन व भारत यांच्यात संगनमत घडवून आणण्याचे प्रयत्त चालले असल्याची 
वदंता त्यावेळी ऐकू चत होती) नजरुल यांनी एक कविता लिहून चिना नेत्याच्या 
मारत-भेटीचे स्वागत केळे हात. ती कविता तशा फारशी चमकदार नव्हती; 
तरीपण ती बऱ्यापैकी नक्कीच होती. 


च्य 


एका राज्री शामबाजार येथीळ आपल्या घरातून नजरुळ अचानक नाहीसे 
झाले. दुसऱ्या दिवशी संध्याकाळी त्यांचा शोधे लागला. दृल्षिणेश्वरच्या काली 
मंदिराच्या भआासपास (चा मंदिरामध्ये श्री रामकृष्ण परमहंसांचे वास्तव्य होते ) 
हमरस्त्याच्या कडेने ते चालले होते. त्या रस्त्यावरून लष्करी ट॒क वेगाने धावत 
होते; आणि कोणत्याही श्षणी नजरुळ त्या टरकाखाळी सापडून चिरडले गेले 
असते. पण त्यांना त्याची जणू गंधवार्ताही नव्हती; 

अखेर ६ जुले १९४२ रोजी तो दुर्देवी क्षण आला. त्या दिवशी राचा 
आकाशवाणीच्या कलकत्ता कंद्रावरून नजरुळ आपळे एक भाषण प्रसारित करीत 
होते. मापणाळा सुरुवात ज्ञाळी होती. परंतु अचानक त्यांची वाचा बसली. तेथून 
त्यांना घरी आणीपर्येत त्यांच्या सर्वच मानसिक क्षमता नष्ट होऊ लागल्या होत्या. 
'ग्रहणाळा सुरुवात झाळी; आणि ते खग्रास व कायमचे असल्याचे दिसू लागले. 
( अगदी अलीकडे, दोन वर्षापूर्वी, १५७० साळी, ' मी ढाक्याला जाणार ' व 
* मी गांधीजींना भेटणार ' हा दोन असंबद्र वाक्ये त्यांनी उच्चारळो होती. असे 
सागतात. ) 

अशा प्रकार एकदम मानसिक शक्तिपात झाल्यानंतर १९४२ साळी ळोकरच 
वेद्यकीय मदत मिळविण्याचा प्रयत्न करण्यात आळा; आणि के. डॉ. बिधानचंद्र 
राय चांनी तत्परतेने ती मदत ळी. परंतु तिचा काही उपयोग झाला नाही. नंतर 
नजरुळ यांना मनोरुग्णांसाठी असळेल्या ळुंबिनी पार्क इस्पितळात दाखळ करण्यात 
आले. तेथे के. डॉ. जी. एस्‌. बास चांनी त्यांच्यावर उपचार केले. त्यांचाही काही 
उपयोग क्षाळा नाही. डॉ. बोस यांनी असे मांगितळे की, ''या आजाराची 
पाळेमुळे शारीरिक असून ती फार खोळवर गेळेळी श्राहेत. ” महाचुद्दाचे दिवस 
असल्याने त्यांना उपचारासाठी परदेशात नेण्याची शक्यताच नव्हती. उपचारांच्या 
बाबर्तात एखाद्या विशिष्ट दिशेने निश्चित असे काही कारिता आळे नाही. सहानुभूती 
भरपूर होती; आणि कवीला व त्याच्या आपदूम्रस्त कुटुंबाला मदत करण्याचे 
कळकळीचे प्रयत्नही करण्यात आळे. विपदूभ्रस्त कवीसाठी के. डॉ. श्‍चामाप्रसाद 
मुखर्जी यांच्या अध्यक्षतेखाळी एक सहाय्य समितीही काही काळ काम कर्रात 
होती. कवीच्या प्रकाशित माहित्वाचे व ध्वनिमुद्रित संगीताचे जे हक्क विकळे गेले 
होते अथवा गहाण पडले होते ते कवीळा परत मिळवून देण्यात या समितीळा यश 
आले नाही. हळूहळू या समिताचा उत्साह ओसरला व अखेर ती निरष्किय बनळी. 
दरम्यानच्या काळात नजरुळ चांची तब्येत दिवसेदिवस बिघडतच चालली होती. 
अखेर १९४६ साला महावुद् संपल्यानंतर नजरुळ यांच्या सासूबाई अकस्मात्‌ 
घरातून नाहीशा झाल्या. वस्तुतः आतापर्यंत त्यांनीच चा कुटुंबाचा सारा असह्य 
भार वाहिळा होता. मानसिक चिंतांखेर्राज त्यांना कामाचा रगाढाही उपसावा 
ळागत होता. दोन रोग्यांची सेवा-शुश्चपा त्यांना करावी ळागत दोती. त्यांपेकी एक 


उ४ ४ काजी नजरुल इस्लाम 


तुटलेल्या पंखांवर ७५ 


अंथरुणाला खिळळेला तर दुसरा शारीरिक व मानसिकदष्ट्याही रुग्ण होता. एकूण 
परिस्थिर्ताच्या दडपणामुळे परमेश्वरा जवळ आसरा शोधण्याचा हा शेवटचा मार्ग 
त्यांना अवलंबावा ळागळा असण्याची शक्यता आहे. त्यांचा पुनः काही तपास 
लागला नाही. अशा या संपूर्ण असहाय्य परिस्थितीत पश्‍चिम बंगालच्या सरकारने 
( यावेळी नुकतेच स्वातंत्र्य मिळाळे होते) कवीला निवृत्तिवेतन म्हणून दरमहा 
२०० रुपये द्यावेत, यासाठी त्याचे मन वळविण्यात आले. प्रमिळादेवी अथरुणात 
पडल्या-पडल्या तेवड्या रकमेत कसाबसा संसार चालवीत होत्या. त्यावेळी त्या 
कुटुंबात पतिपत्नीचेरा ज त्यांचे दोन वाढत्या वयाचे मुळगेही होते. त्या हे काम 
3० जून १९६२ रोजी त्यांचे निधन होईपर्यत अखंडपणे करीत राहिल्या. चा थोर 
स्त्रीने शेवटपर्यंत दुर्देवाशी ळढा दिला; आणि म्वतः सतत २१३ वर्षे रोगग्रस्त 
असूनही आपल्या पतीची सेवाशुश्रपा केळी. आप्निक बंगाळी माहित्याच्या 
इतिहासात तिला फार मोठे व विशेष स्थान देण्यात आले पाहिजे. 

तथापि प्रमिलादेवींच्या मृत्यूपूर्वी सुमारे ५० वर्षे, १९५२ साली एक 
औषधोपचार सहाय्य समिती स्थापन करण्यात आली होती; आणि नजरुलच्या 
मेत्रांनी त्यांच्यावर परदेशात तज्ज्ञांकडून उपचार करविण्यासाठी निधी गोळा 
केळा होता. १९५२ च्या मे माहेन्यात नजरुल व प्रमिलादेवी यांना घेऊन काही 
मंडळी युरोपळा गळा; आणि त्यांनी ळ॑ंडन व व्हिण््या येथील विशेषज्ञांना त्यांची 
तब्येत दाखविळी. काही सोव्हिएट तज्ज्ञांचाही सल्ला घेण्यात आला. सामान्यतः 
सवाचे अस मत पडले की आता फारच उ्शार झाळा असून काहीच करिता 
येण्यासाखे नाही. त्यामुळे त्या मंडळींना बुरोपळा गेल्यानंतर काही महिन्यांतच 
कलकत्त्याला परत थेणे भाग पडळ. आता नजरुल यांच्या प्रकृतिस्वास्थ्याच्या 
बाबतीतीळ आशेचा शेवटचा किरणही मावळला. 

१९६२ साळी नजरुल चांच्या पत्नीचे निधन झाळे. तेव्हापासून नजरुळ 
यांच्या बाबतीत फारमे काही घडळेळे नाही. नजरुल यांचे दोन मुलगे आता मोठे 
झाळे असून त्यांची लग्ने साळी आहेत; व त्यांना मुळेंही क्षाळी आहेत. काजी 
सव्यसाची या आरापल्या थोरल्या मुळाबरोबर सी. आय. टी. फ्लॅट (कलकत्ता १४) 
येथे नजरुळ राहातात. हा मुळगा श्रापल्या वाडेळांच्या कविता उत्तम प्रकारे गाता, 
अशी त्याची ख्याती आहे. धाकटा मुलगा काजी अनिरुद्र हा उत्कट गिटारवादक 
म्हणून प्रख्यात आहे. बाकी सांगावयाचे म्हणजे कवीविषयीचे ळोकांचे प्रेम सतत 
वाढत राहिळे आहे. नजरुळ यांचा जन्मदिवस हा एक राष्ट्रीय दिवस समजला 
जातो आणि तो मोठ्या अभिमानाने व उत्साहान साजरा कळा जातो. पाशचिम 
बंगाल सरकारने कवीळा निःशुल्क ओपधोपचार मिळेळ अशी व्यवस्था कळी आह. 
त्याखेरीज त्यांचे २०? > रुपयांचे निवृत्तिवेतन वाढवून ते 3०० रुपये करण्यात आले 
आहे. पूवीच्या पूर्व पाकिस्तान सरकारने नजरुळ यांना दरमहा ३५० रुपचांचे 


७६ ए काजी नजरुल इस्लाम 


निवृत्तिवेतन सुरू केले होते. ते पूर्व बंगालमध्ये माच १९७१ मध्ये क्रांती खुरू 
झाल्यानंतर अकस्मात्‌ बंद करण्यात आले. परंतु आता ब.गळादेशच्या सरकारने 
ते पुनः चालु केळे आहे. भारताच्या राष्ट्रपर्तांनी नजरुलना ' पद्मभूषण ' हे अलंकरण 
बहाल केळे असून कलकत्ता विश्वविद्यालयाने आपले अत्यंत स्पृहणीय जगत्‌तारिणी 
सुवणपद्क देऊन त्यांचा गोरव केला आहे. १९६७ व १९६६९ च्या पश्चिम 
बंगालच्या संयुक्‍त भाघाडी सरकारांनी नजरुळ यांच्या सन्मानाथ एक विशाल 
भवन उभारण्याचा निणय घेतळा होता. त्यामध्ये कर्वांच्या निवासाची सोयही 
असणार होती; आणि शिवाय त्या इमारर्तांत नजरुल संशोधन संस्थाही राहावा, 
अशी कल्पना हाती. कलकत्ता महानगरपालिकेने १५६९ साळी डमडम विमान- 
तळापासून शहरापर्यंत येणाऱ्या रस्त्याला काजी नजरुळ इस्लाम यांचे नाव दिले. 
परंतु पूर्वीच्या संचुक्त भाघाडी सरकारने हाती घेतलेले एक अत्यंत महत्त्वाचे काम 
मात्र अजून पुढे सरकलेळे नाही. बहुधा हितसंबंधी ळोकांनी काचदेर्शार अडथळे 
निर्माण केल्यामुळे तसे झाले असावे. ह निचोजित परंतु अद्यापि अमळात न 
आलंलळे कार्य म्हणजे नजरुल यांचे संपूर्ण साहित्य माफक किमर्तांत लोकांना 
उपलब्ध करून देणे हृ होय. त्यामध्ये नजरुल यांच्या प्रत्येक गाण्याचे स्वरळेखन 
( नाटेशन ) हो अंतर्भूत व्हावयाचे आहे. बांगळा देश व भारत यांच्या सरकारांनी 
मत्रीपूर्ण सहकार्य करावे असे हे एक क्षेत्र आहे. तसेच पूर्व व पश्‍चिम बंगालच्या 
लाकांनी त्यांचा समाईक व अभिमानास्पद्‌ वारसा असणाऱ्या काजी नजरुल 
इस्लाम यांच्या संपूर्ण साहित्याचे पुनःसंशाधन, पुनःसंग्रह व पुन'संपाद्‌न करण्याच्या 
कामी स्नेहपूर्ण स्पधा करण्याचेही ते एक क्षेत्र आहे. 


प्रकरण : सातवे 


नजरुळ यांचे प्रतिज्ञापत्र 


काजी नजरुल इम्लाम यांचे कलाकार या नात्याने जे जीवन होते ते आता संपल्या- 
सारे दिसत आहे. अर्थात्‌ एखादा चमत्कार घडुन ते बरे झाले तरचा प्रश्न निराळा. 
सुमारे पन्नास वर्षांपूर्वी जव्हा ते प्रथम पृढे आले तेव्हापासून त्यांच्या प्रतिभेविषयी 
कर्धाच कोणाला शंका आली नाही. जनतेचा कवी, राष्ट्रीय स्वातंत्र्य व मानवाचे 
हक्क यांसाठी लढणारा निर्भय, चुगप्रवतक योद्रा, आणि त्याचबरोबर विकासेत 
झाळेला गोतळेखक इत्यादी विविध भमिकांतन त्यांनी जे कार्य केळे त्याविषयी 
समर्थ टौकाकार आणि त्यांचे लक्षावधी देशबांधव यांनी आपली कृतज्ञतापूर्वक 
मान्यता न्यकत केळी आहे. त्यांच्या या विविध स्वरूपातील कार्याची अधिक 
काळजीपूर्वक छाननी व अध्ययन होणे आवश्यक आहे. 

समकालीन बंगाळी जीवनात आणि साहित्यात नजरुल यांचे स्थान ' रवीद्र 
वुगातील ' निदान त्याच्या उत्तरार्धातील दुसर्‍या क्रमांकाचा कवी हे असल्याचे 
अनेकांनी नमद करून ठेवले आहे. लेवक आणि संगीतकार या दोन्ही दृष्टींनी ते 
श्रेष्ठ होते. चा दोन्ही गुणांचा असा मधर संगम रवींद्रनाथ टागोरांखेरीज दुसऱ्या 
कोणत्याही कळावंतामध्ये आढळत नाहो. अळीकडीाळ काळात ज्या थोड्याशा 
चेंगाळी कवींनी ---र्‍्यांच्यावरीळ टागोरांचे कण लक्षात घऊनही--आपला ठसा 
उमटविण्यात यश मिळविले ते म्हणजे सत्येंद्रनाथ दत्त, जतीद्रनाथ सनगुप्त आणि 
मोहितळाळ मजजुमदार हे होत. तथापि या किंवा वा काळखवंडातीळ इतर कोणाही 
कवीप्रमाणे नजरुलळ यांनी कसेही करून टागोरांच्या प्रभावापासून मुक्‍त होण्याचा 
प्रयत्न करून आणि उपचारवादी व शळीविषयक्र हातचलाखी वापरुन आपली 
मोळिकता सिद्ध करण्याची इच्छा कधीही बाळगळी नाही. तसा प्रयत्न न करिताही 
नजरुल हे खुरुवातीपासूनच टागोर पंथापासून वेगळे ( नॉन-टागोरियन ) राहिले. 
चाचे कारण असे की विचार व शली यांबाबतीत ते मुळातच वेगळे आहेत. 
अर्थात असे असणे हे नेहमीच सोयीचे ठरळेले नाही. एक गोष्ट मात्र खरी कीते, 
बुद्धिवंत ( इंटळेक्चुअळ ) नाहीत, आणि आपण वृद्रिवंत असल्याचा आवहा 


७८ 1 काजी नजरुल इस्लाम 


त्यांनी कधी आणला नाही. त्यांच्या मते हृदय हेच सर्वस्व आहे. त्यांच्या काज्याचे 
मार्गदर्शक व कसोटी हे हृदयच आहे. जाज्वल्यमान भावना, साधेपणाची माहकता 
असळेळी मनःपूर्वकता आणि जवळ-जवळ अमर्याद असा उत्साह व आवेश यांनी 
नजरुळना आद्वेतीय बनाविले असून त्यांचे चाहत व सामान्य जनता यांच्या दृष्टीने 
या गुणांमुळेच ते श्रेष्ठ ठरळे आहेत. 

स्वभावतः नजरुल ह जनतेचे कवी आहेत; आणि त्यांची स्वतःचीही 
अशीच धारणा आहे. आपल्या संपूर्ण साहित्यिक जीवनात ' कला ही जनतेसाठी 
आहे या सिद्धांतावर त्यांनी श्रद्धा ठवळी. अर्थात्‌ लेनिनच्या या वचनाची बहुधा 
त्यांना माहिती नसावी. तरीपण त्यांनी अनेकदा असे ठामपणे सांगितळे होते 
की, “* मी काही फक्‍त उच्च वर्गाच्या लोकांसाठी लिहीत नसतो. " ज्याप्रकारे 
त्यांची जडणघडण झाळेळी होती ती लक्षात घेता आपल्या भोवतालची मानवी 
अवम्था व वस्तुनिष्ठ परिस्थिती यांनी त्यांचे अंतःकरण न हेळावणे शक्‍यच नव्हते. 
त्यांची निरागस कल्पनाशक्ती व अभिव्यक्ति-कौशल्य, त्यांचे माषा-प्रभुत्व किंवा 
त्यांचा कोटीबाजपणा व कल्पकता यांनी क्वचित्‌प्रसंगी स्वैरसंचार केलाही असेल. 
आणि या गोष्टी त्यांच्या कलेला हानिकारकही ठरल्या असतील. परंतु त्यांची 
उत्स्फूर्ती व भावुक समर्पणवृत्ती यांमध्ये मात्र नेहमीच मनःपूर्वकता भरून राहिली 
असल्याचे दिसून घेते. संगीतामध्ये त्यांना त्यांच्या धंदेवाईक मालकांसाठी कधी- 
कधी एका दिवसात १०-१५ गाणी तयार करून त्यांना चाली लावाव्या लागत. 
अशाप्रकारे आपल्या भयंकर अस्खलित वागवेभवाला व उधळेपणाला स्वतःच बळी 
पडणे त्यांना भाग पडे. खरे म्हणजे, त्यांच्या रचना विस्कळित, नोरस, कृत्रिम, 
प्रचारकी थाटाच्या होत; आणि पुष्कळदा त्या भव्योदात्त बनण्यऐवाजी हास्यास्पद 
बनून जात. चा साऱ्या गोष्टी म्हणजे बरोबरी एका प्रतिभावंतातील उणीवा होत्या; 
परंतु नजरुल यांच्यातील इतर काही गुणांनी या दोषांवरही मात केली. ते गुण 
म्हणजे त्यांच्या काव्यातील पोरुष, भावावेश व ओज यांची तीब्रता, शब्दुकळेतील 
कल्पक योजकता, आपल्या सर्जनात्मक लिखाणामध्ये अरबी-फारसी व 
संस्कृत-बंगाळी शब्दांचा यशस्वीपणे मधुर मिलाफ करण्याची त्यांची क्षमता 
वगेरे गोष्टी होत. त्यांच्या प्रेमाचे अनेक सूक्ष्म व तरल भावप्रकार आहित. 
त्यांत इंद्रियासक्त वेषाचथिक प्रेमापासून आध्यत्मिक प्रेमापयंतच्या अनेक 
छटांचा समावेश होतो. त्यांची कविता आपल्या देशामध्ये, चेथील सामान्य 
माणसांमध्ये व हिंदू-मुस्लिम ऐक्यामध्ये भावनात्मकतेने गुंतळेळी आहे. 
शिवाच मानवी स्वभावात जे काही सत्व व सुंदर आहे त्याचा, आंतर- 
राष्ट्रीय बंधुत्वसावनेचा आणि मानवी हक्कांचा ती सतत पाठपुरावा करीत आली 
आहे. या आणि अशाच इतर गोष्टींमुळे नजरुल हे बंगाली साहित्यात या महान्‌ 
युगातील दुसऱ्या क्रमांकाचे कर्वा ठरले आहेत. 


हि. 


नजरुल यांचे प्रतिज्ञापत्र प ७९ 


या ठिकाणी असा एकत प्रश्न उपस्थित केला जाऊ शकल का, “' नजरुल 
यांच्या कृर्तांमध्ये काही ' उच्च प्रकारचे गांभीर्य खरोखरी आहे काय! '' नजरुल 
हे सर्वोत प्रथम ' विद्गोही कवी ' म्हणन पुढे आल्याने, हे उघड आहे की, ते 
केवळ बंडापर्यंतच थांबले नाहोत, चाचा बहुतेक लोकांना विसर पडला. त्यांनी 
आपला बंडखोराची भूमिका कधाही नाकारली नाहा, हे खरे; परंतु त्यांच्या व 
आपल्याही दुर्देवाने काही दुःबपूणं व अनपेक्षित आपत्तींमुळे त्यांचे कळाजीवन 
मध्येच खंडित झाल्याने त्यांच्या जीवनाला अपेक्षित सर्वागपरिपूणता प्राप्त होऊ 
शकली नाही. असे असूनही त्यांच्या जीवनामध्ये काही सखोल प्रेरणा होत्या; व 
त्या त्यांना अस्वस्थ करीत होत्या, असे दिसते. ज्या धक्‍्याने त्यांना ग्रफटून टाकले 
भाहे त्यातून ते बाहेर येऊ शकले तर कदाचित जीवनाचा शोध घेण्याचे कार्य 
खऱ्या तेजाने झळाळून उठेल. या संदर्भात ' सिंध-हिंडोळ 'मधील कावेतांचा आणि 

आमार खंंद्र ? ( हे माझ्या खुद्रा ) कवितेतील श्रद्धेची अंतिम घोषणा (प्तिज्ञापान). 

यांचा उल्लेख करणे उचेत होइल 

* सेंध-हिंडोळ ' ( सागराचा हिंदोळा ) या संग्रहात काही असामान्य कविता 
आहेत. नजरुल यांच्या परिपक्व व उत्कृष्ट काव्याचा नमुना म्हणून त्या वेशिष्ट्यपूर्ण 
आहित. या संग्रहातील ' सिंध-हिंडोळ ' चा प्रमख दोघें कवितवरून त्याला ते नाव 
देण्यात आलें आहे. त्यामध्ये ' अनामिका ? व ' दारिद्य ' चा आणखी दोन महत्त्वपूर्ण 
कवितांचाही समावेश आहे. नजरुल यांनी आपले मित्र मुजफ्फर अहमद यांचे घर 
असलेल्या सनट्ठीप चा बटाला भेट दिली होती. अर्थात्‌ ते तेथे गेले त्यावेळी स्वतः 
मुजफ्फर अहमद मात्र मीरतच्या तुरुंगात कचे केंदी ( अंडरट्रायलळ ) म्हणून अडकून 
पडले होते. हे बेट बंगालच्या उपसागरात चितगावच्या किनाऱ्यापासून बरेच दूर 
आहे. तेथे आगबोटीने जावे ळागत. ' सिंध-हिंडोळ ' ही कविता म्हणजे त्या 
छोट्याशा जलप्रवासाचे फळ आहे. कविता तान भागांत असून पहिल्या भागात 
सांगराळा आवाहन करण्यात आळे आहे. कवीच्या अंतःकरणातील भावावेश व दुःख, 
सोंदुर्यथ व आनंद चांची उत्कट अभिलाषा आणि अज्ञाताविषयीची ताब्र उत्कंठा 
याच गोष्टी सागरामध्येही आहेत. दुसऱ्या भागात कवीनं प्रेम हो काहीतरी महानूव 
उत्कृ गोष्ट असल्याचे सांगितले आहे. ता स्वतःला विरही प्रियकर समजतो आणि 
सागराला विचारतो, '' तुही तसाच आहेस काय ? '' तिसऱ्या भागात समुद्र हा एक 
भन्यादात्त प्रेमिक या स्वरूपात भापल्यासमोर उभा राहातो. या प्रेमिकाने कसल्याही 
प्रतिफळाची आकांश्लमा न बाळगता आपले सारे वेसव माणसाला व जगाला देऊन 
टाकळे आहे. त्याच्या मोबदल्यात त्याला काहीच मिळत नाही. या ठिकाणी सागर 
हा एक प्रिय मित्र आहे. त्वाळा कवी प्रणाम करतो : 

खुंद्र आमार, 

नमस्कार ! 


अश्याच ल 


॥0र.0 ९0४९५1 [.1छारतेरि 


॥॥॥ 


७८टा) ॥४०: 9801432 


-<० 5 काजी नजरुल इस्लाम 


तुमि काँदो, आमि काँदि, काँदे मोर प्रिया अहोरह । 

( हे माझ्या सुंद्रा, नमस्कार. त्‌ रडतोस, मी रडतो आणि माझी प्रियतमाही 
अहोरात्र रडते ). । | 

यातील कल्पना फारशी स्पष्ट नाही, असे दिसेल. परंतु त्यामध्ये जीवन 
आणि प्रेम यांविषयीची एक जाणीव आहे; आणि त्या क्षेत्रातील अयशस्वी 
शोध त्यातून व्यक्‍त होतो, यात मुळीच शंका नाही. या शोधाशी संबद्द. असलेले 
सौंदर्य हे अविभाज्य, अतूट आहे. ' खुंदर आमार ' हे दोन्ही वेशिष्ट्यपूर्ण शब्द 
लक्षात ठेवण्यासारबे आहेत. 

* अनामिका ' या दुसऱ्या महत्त्वाच्या कवितेत प्रेम या सनातन कोड्याचे 
उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. प्रेमपाच्रे अनेक असली तरी प्रेम 
हे एकच असल्याचे त्यात सिद्ध करण्यात आले आहे. त्या ठिकाणी प्रेम याचा 
अर्थ जीवनाचा प्रकाश असणारी वस्तू हा नसून केवळ शारीरिक प्रेम अथवा 
कामवासना याच अर्थाने प्रेम या शब्दाचा वापर करण्यात आळा आहे, असे 
आष्य करिता येईल. तथापि, नजरुल यांना मक्‍त व उदात्त अनुराग अथवा 
भावावेग हा प्रेमाचा अर्थ अभिप्रेत आहे. ' दारिद्रय' ही कविता अशासाठी 
महत्त्वाची आहे की तो नजरुल यांच्या जगाच्या वस्तुनिष्ठ व आत्मनिष्ठ बाजूंना 
जोडणारा एक दुवा आहे. ' दारिद्र्य हे मळा माझा मार्ग सोडण्यास भाग पाडू 
'शकणार नाही, ' खुंद्र ' दंगा देणार नाही ', असे कवी जाहीर करतो. याच्या 
उलट दारिद्रय हे क्रांतीचे नेतृत्व करील आणि असत्य व अखुंदर चांचा नाश 
करील असे ते सांगतात 

“: याविषयी मळींच शंका राहू नचे 

सवे दिशांतून सोंद्यंकन्या तारुण्याच्या विजयाचे गीत गावोत 

असुंद्र व असत्य यांचा धिःकार असो ! 

हे माझ्या खुंद्रा, ये. हे प्रकाशा, त उजळून नीघ ! 


या तान कवितांमध्ये सांदरय हा जावनाचा प्रमुबध चिता-विषय असून प्रेम 
'ही त्याची प्रेरक शक्‍ती आहे. अशा प्रकारे वेयाक्तिक पातळीवरून कवी हा 
जीवनाच्या शंगापर्त्तात सापडला असला तरी व्यक्‍्तिनिरपेक्ष अशा मानवी पातळी- 
वरून जीवनाच्या साफल्याविषयी त्याला प्रण खात्री आहे. कारण ज्या क्रांतीला 
त्याने वाहून घेतळे आहे ती नक्कीच घडून येणार आहे; आणि तिच्याबरोबरच 
जगामध्ये सोदय, आनंद व प्रकाश यांचे ' महान्‌ चग ' अवतरणार आहे. 

आठ वर्षानंतर ' आमार सुंदर ' हे गद्यकाव्य अवतरले. या कालखंडातील 
दुःख व व्यथा वांनी त्यांच्यातील अस्वस्थ उत्कंठेचे रुपांतर निश्चित केलेल्या 
ट॒ढसंकल्पात केलेले असते. जावनाच्या साऱ्या उलथापालथीतन ज्या नियतीने 


नजरुल यांचे प्रतिज्ञाप्र ॥ ८१ 


त्यांची जडणवडण केलेळो असते त्या नियतीशी किंवा देवी शक्तीशी दोन हात 
करण्याचा हा संकल्प असतो. ए. के. फझळुळ हक यांनी पुनः सुरू केलेल्या 
: नवयुग ' दैनिकात काम करण्यासाठी नजरुल यांना पुनः बोलावण्यात आले. हे 
दैनिक हिंदू-मुस्लिम ऐक्याचा पुरस्कार करणार होते. नजरुळ यांनी आपली भांमिका 
वेशद्‌ करण्यासाठी त्या दैनिकाच्या १७ज्येष्ठ ५३४९ च्या (१०२च्या मे 
महिन्याच्या मध्यास ) अंकात ' आमार खुंद्र ' हे गद्यकान्य प्रकाशित केले. खरोखरी 
ती त्यांच्या श्रद्धेची ज्ञापना ( कन्फेशन ऑफ फेथ ) होती; आपल्या भूमिकेचे ते 
लिखित समर्थन - 8001088 110 ५9 508 - होते; आपल्या जीवनाचा शोध 
घेण्यासाठी त्यांनी केलेल्या धडपडीचा तो अहवाळ होता; तसेच त्यांच्या ' जीवन 
देवते 'चाही ( टागोरांच्या ' 1910111197 0 12 'चा ) तो शोध होता. टागोरांच्या 
“जीवन-देवता' या कवितांमध्ये जशी खुस्पष्टता व खुसंगती आढळते तशी नजरुलच्या 
या कवितेत आढळत नसली तरीही ती अलोकिक कलाकृती आहे; आणि त्याहून 
अधिक महत्त्वाची गोष अशी की नजरुल यांना समजून घेण्याची ती गुरुकिल्ला आहे. 
नजरुळ सांगतात, ' माज्ा हा सुंदर प्रथम माझ्याकडे लघुकथेच्या रूपाने 
आला; आणि मग संगीत, सूर, लय, छंद, व कल्पना यांची रूपे त्याने घेतळी. " 
“ नंतर या ' नवचुगा'त (१५५२० साली ) तो ' सामर्थ्य खुद्र ' बनून आला. 
क्रांतीचा व बंडाचा संदेश घेऊन आलेला तो खुंद्र भयंकर तेजःपुंज होता. '' 
त्यानंतर नजरुल यांच्या लोकाप्रियतेचा व बिटिश सरकारच्या तुरुंगात डांबले 
जाण्याचा कालखंड आला. “ त्यावेळी मळा असे कधी वाटले नाही की मोजे 
काही लिहितो ते माजे नसून वस्तुतः माझ्या ' प्रतिभा-खुद्र 'चे आहे. ' त्यानेतर 
आठ वर्षेपर्यंत बंगालच्या खेड्यापाड्यांतून व लहानमोठ्या शहरांतून केलेल्या 
मटकं्तांची कहाणी त सांगतात. “ नंतर मळा असा शोध लागळा का माझ्या 
मातृभमीच्या रूपातच माज्ता ' प्रतिभा-खुंदर ' आहे. मळा असे सातत्याने जाणव्‌ 
ळांगळे की मी मानवावर प्रेम करण्यासाठीच जन्माळा आला. आहे. जात-पात 
अथवा धर्म यांचा कसलाही विचार न करिता मी मानवावर प्रम केले पाहिजे. 
त्यानंतर मळा ' तरुण-झुंदर ' व ' प्रेम-सुंदर ' यांचा शाध ळागळा. मग ' प्रतिभा- 
खुंद्र ' हा मळा ' शोक-खुदर ' दिसू ळागळा. ' त्यांचा मलगा हृ त्यांच्या दृष्टीने 
: वात्सल्य-खुंदरा चे सगुण रूप होते; आणि त्याच्या निधनाने त्यांचा आनंद, त्यांची 
कविता, त्यांचा हाम्याविनोद आणि त्यांची गीते ही मारीच नाहीशी झाली. ' असा 
होता माझा “शोक-खुंद्र  ! 
आणि आपल्या शोकाकुळ व बेड्खोर मनःस्थितीत त्यांनी मवाळ टाकला, 
“ हा क्रूर खष्टा आहे तरी काण! आणि त्यान ता 'बालक-सुंदर' का हिरावून घतळा ! 
धिक्कार असा त्याचा. धिक्कार असा ! '”' एका मित्राने मला डला, ' घ्यान-धारणा 
कर. ध्यानातून ' प्रलय-सुदरा'चे दर्शन घडलेच पाहिजे '. 
दश, 


८२ ७ काजी नजरुल इस्लाम 


त्यांनी ' प्रलय-सुंद्रा'च्या दर्शनासाठी अतोनात आक्रोश केला. त्यांनी 
कराणाचे व वेदांताचे पठण केले. त्यांना असे सांगण्यात आले की, त्यांच्या जाणीव- 
पर्व अवस्थेत त्यांच्या कवितेत व बंडात सोदर्य मुवरित झाले होते. ते त्यांच्या बरोबर 
सद्रेव मित्र म्हणून राहिळे होते. ते जागे झाळे आणि त्यांनी आपला अभ्यास पुढे 
चाळ केळा. आकाश जण दुभंगळे; आणि “ मला प्रथमच ' सुवर्ण प्रकाश सुंद्रा'चे 
दर्शन घडले ". 

आणि मग एका भयंकर ' शक्‍ती'ने त्यांना खाली खेचले *' वेड्या माणसा ! " 
तो गरजळी, '' तुझ्या मातृभमीचे कण फेडल्याशिवाय त्‌ तिळा सोडून कसा जाऊ 
शकतोस ? " म्हणून “ मी प्रथश्‍्वीवर परत आलो. ' आणि ज्या-ज्या वेळी कवीने 
निसटून जाण्याचा प्रयत्न केला त्या प्रत्येक वेळी त्याच्यावर अधिकाधिक जोरदार 
प्रह्मर करण्यात आले. त्यांच्या पत्नी घायाळ झाल्या. त्यांचा पेसा संपला. त्यांच्या- 
वरील कर्जाचा डोंगर असह्य झाळा. अशावेळी एका अज्ञात मित्राने त्यांना 
अंतटंी दिली. धके नाहीसे झाळे. '“ मी भमातेचा प्रेमाने स्वीकार केला; आणि 
तिच्या गळ्याला मिठी मारली...आणि मला बंगालची व भारताची गरिबी व 
दुर्दशा दिसली. '' आणि त्यांना ताबडतोब गर्जना केली की, “ जोपर्यैत मी माझ्या 
मातृभूमीला मक्‍त करणार नाही तोपर्यंत मला देवही नको किंवा मोक्षही नको. " 

अशाप्रकारे ते भूमातेकडे परत. आले. उमलणाऱ्या व कोमेजणाऱ्या साध्या 
फृलांतही त्यांना ' पुष्प-खुद्रा'चे दर्शन झाळे; आणि नदी, वारा, निळा समद्र हे 
सारे त्यांचे बांधव बनले. आणि त्यांनीही त्यांचा जयजयकार केला. मग आले तुफान 
वादूळ---काळोखाने भरलेले व भीषण ! त्याने निष्ठुरपणे जाहीर केळे, “मीच तो 
प्रलय-सुंदर ! 

परिणामतः त्यांना त्यांची दृष्टी परत मिळाली; आणि त्यांना ' स्रष्टा-खुंद्रा'चे 
दशन घडले. त्याने त्यांना पर्णत्वाचे आश्वासन रिले. मात्र त्याने बजावले की, “ 
प्रथम तुज्ञे कर्तव्य पार पाडले पाहिजेस; आणि मानवाच्या जगाला त्याची मळची 
शुचिता व खुदरता पूनः मिळवन देण्यासाठी धडपड केली पाहिजेस. 

कवी या गद्यकाव्याचा शेवट ' आमीन ' ( तथास्तु ) या शब्दाने करतो. 


अशाप्रकारे आपल्या आघुष्यातील वेगवेगळ्या टप्प्यांचे सविस्तर वर्णन नजरुल 
करतात. ध्यानाच्या माध्यमातून, आत्मनिष्ठ अमूर्त भाववाढापासून मानवी दुरवस्थेच्या 
वस्तानष्ठ लल््यांपर्यत यात्रिकाने केलेल्या प्रगतीची कहाणी ते सांगतात; आणि 
शेवटी देशमेवा व मानवसेवा यांचे महत्त्व ते समजावतात. परंतु ते टप्पे फारसे 
सुस्पट व आखीव-रेखीव नाहीत. आणि एका टप्ण्यापासून दुसऱ्या टप्प्यापर्यंत 
जाण्याचा मार्ग, अल्प नकारापासून बहुमुखी होकारापर्यंतचा मार्ग, सहजा-सहजी 
कळण्यासारखा नाही. ध्यानयोगाच्या गढ मार्गाशी परिचित असणाऱर्‍्यांनाच तो कळू 


नजरुल यांचे प्रतिज्ञापञ्ञ ग ८३ 


शकेल. तरीपण काहो गोष्टी उघड आहेत; आणि त्यांच्या वयक्तिक जीवनातीळ 
ज्या काही घटनांविषयी निश्‍चित निदेश करण्यात आळे आहेत त्याही स्पष्ट आहेत. 
त्यावरून आपल्या असे लक्षात येते की नजरुल यांच्या दष्टीने जीवनाचा शोध हा 
सोंदर्याचा शोध होता. आणि शेवटी आपल्याळा असे सांगण्यात आले आहे कौ 
जीवन आणि जग यांचा स्वीकार केल्यानेच या सवन्यापी ' सुंद्रा 'ला अत्यंत 
यशस्वीपणे पकडता येईल. म्हणून मातृभूमीच्या व मानवतेच्या ज्या सवेसाठी नजरुल 
यांनी स्वतःळा समर्पित केळे होते त्या देशसेवेळा व मानवमेवेळाच सर्वाच्च महत्त्व 
देण्यात आले आहे. 

हे प्रतिज्ञापञत कवळ मोदयांचे अथवा श्रद्चेचे नाही. ते एका मानवता- 
वाद्याचे प्रातज्ञापत्र आहे, 


संदर्भ-ग्रंथ-विषयक टीपा 


नजरुल यच्या प्रमुख कलाकृतीचा उल्लेख या पुस्तकात जागजागी करण्यात 
आला आहे. जेथे शक्‍य झाले तेथे त्यांच्या प्रथम प्रकाशनाच्या तारखाही दिल्या 
आहेत. मनोविकार जडून कवी मूक बनल्यापासून आतापर्यंत त्यांची आणखी काही 
गद्य-पद्य पुस्तके प्रकाशित ज्ञाळी आहेत. परंतु त्यांच्या संपूर्ण साहित्याचे प्रकाशन 
अद्यापि झालळेळे नाही; आणि त्यांच्या सर्व रचना उपलब्धही होऊ शकत नाहीत. 
या पुस्तकामध्ये नजरुल यांच्या लिखाणाच्या ज्या नोंदी करण्यात आल्या 
आहित त्यांमध्ये पुढील उल्लेखनीय भर पडली आहे :- 
कविता : संचयन ( संग्रह, १५५५ ) 
मरु-भास्कर ( १९५७) 
शेष सोगात (१९४८) 
गद्य : नजरुल रचना संभार (२ खंड. यामध्ये गद्याव्यातिरिकत पर्वा उपलब्ध 
न झालेल्या पद्यांचाही समावेश आहे. ) 
गीतसंग्रह : वुलबुल ( भाग २, १९५२) 
मळ पुस्तकात ज्यांची नोंद व्यवस्थितपणे घेण्यात आलेळी नाही 
अशी पुस्तके :- 
कादंबऱ्या : बौधन-हारा (१९२७) 
मृत्यु-लुधा (१९३०) 
कुहेलिका (१९३१) 
नाटके $ आलेया (१९२५) 
मधुमाला (१९५५९) 
क्षिलिमिलि (१९५०) 
काव्य :' (मुलंसाठी) : 
जिंगे-फूल (१९२६) 
सात-भाई चेपा (१९२७) 
अनुवाद : 
रुवाइ्यात-इ-हाफिझ (१९३० ) 


संदर्भ-प्रंथ-विषयक टीपा उ ८५ 


काव्य-अपर : ( काव्य-अंबरा; काव्यांबचरा !) ( १९३३) 
रुबाझ्यात-इ-उमर खैयाम ( १९६० ) 


नजरुल यांच्या निवडक कवितांचा संग्रह तयार केला जात असून तो साहित्य 
अकादमी ( नवी दिल्ली ) तर्फे इंग्रजीत व प्रमुख भारतीय भाषांत प्रासेद्र होणार आहे. 


परकीय 
भाषा : 


नजरुल यांच्या निवडक कविता रशियन भाषेत व रशियातील काही 
इतर स्थानिक भाषांमध्ये प्रकाशित झाल्या आहेत. १५७० साली रशियन 
अनुवाद प्रसिद्ध झाला; आणि त्यानंतर इतर रूसी भाषांतील अनुवाद 
प्रकाशित झाले 

नजरुल यांच्या जीवनाची साहित्यिक या नात्याने संक्षिप्त माहिती व 
त्यांच्या काही ( नऊ १) महत्त्वाच्या कवितांचा अनुवाद वर्ध्याच्या 
राष्ट्रभाषा प्रचार समितीतर्फे प्रासेद्द झाळा होता. (ही माहिती व 
कवितांची निवड गोपाळ हालदार यांची ). 

नजरुल यांची माहिती देणारी पुस्तके :- 

१. वसुधा चक्रवर्ती - काजी नजरुल इस्लाम, नवी दिल्ली, १९६८, 

२. काजी अब्दुल वदूद्‌ - क्रिएटिव्ह बेंगाल, कलकत्ता. 

श्रीपाद जोशी - ' काजी नजरुल इस्लाम ', आंतर भारती प्रकाशन, 
पुणे. एप्रिल १५५५, पृष्ठे ६०, मूल्य : बासष्ट पेसे. 


॥817२॥२४ 
१/017२1.]) ॥५()1१॥४.॥1 (11५11२1 


$1]10001॥1१2.1, ॥॥१11॥४१]016. 
1१०: | /५९९. ]१०: 
हि ॥€९0 0॥ 8010०७5 रि&७॥1॥180 
1२०. १०) 
1 ॥०॥०1०1-॥1 ६: 
पी 
४४0२1. ॥(0॥४॥९॥७॥१। ८८1४11 
$-॥९॥५॥७७॥7, ॥॥॥७॥४७॥॥_.()२६८ 


ण॥ा६: कनी नजमत्न 
]ार्‍्ननात 


४१६॥२: | »/37 ह 


_ ॥१एणप0०र: शगापाऱ छान्प्र/ 


_ 7-५०६०१००७.८%०५: जाहिर 
ऑककाग्रेडी नवी ट्रिछी 
०२०६:/८६ ग 
१06.1९०. 05४ 


भारतीय साहित्याचे निमांते 


भारतीय साहित्याच्या इतिहासात महत्त्वाचे पदच्चिन्ह 
उमटविणारे असे. जे प्राचीन व आधुनिक साहित्य निर्माते 
झाले त्यांचा परिचय मूलतः इंग्रजीत लिहिलेल्या पुस्तिकां- 
च्या मालिकेत प्रसिद्ध करावा अशी योजना आहे. 


“ नामदेव ) ही त्या मालिकेतील मूळ: मराठीत लिहिलेली 
पहिली पुस्तिका असून “ श्रीपाद कृष्ण कोल्हटकर? ही 
दुसरी. 


“ न्हानालाळ ' या इंग्रजी पुस्तिकेंचा मराठी अनुवाद्‌ 
अलीकडेच प्रसिद्ध झाला आहे. 


३५ फिरोझशाह रोड, 


ठी ग्रंथसंग्रहालय मार्ग, 
१७११४, 


साहित्य अकादेमी ही भारत सरकारद्दारा १९५४ मध्ये 


स्थापन झालेली “ नॅशनल अकॅडेमी ऑफ लेट्स ) आहे. 
ही एक स्वायत्त संस्था असून तिचे धोरण एका परिषदेद्वारा 
निर्णीत होते. या परिषदेत विभिन्न भारतीय भाषा, राज्य 
व विद्यापीठे यांचे प्रतिनिधी असतात. 


अकादेमीचा कार्यक्रम भारतीय भाषांतील साहित्यिक 
उपक्रमांचा समन्वय करणे व त्यांची वाढ करणे हा होय. 
एका भारतीय भाषेतील उत्तम साहित्याचे लोण अनुवादा- 


द्वारा अन्य भाषांच्या वाचकांपर्यंत पोचविणे हे तिचे उद्दिष्ट .... 


आहे. | ; & 
अकादेमीचे प्रकाशन मुख्यतः भारतीय भाषांतून होत 
असते. इंग्रजी प्रकाशनाचा हेतू सामान्यतः भारतीय लेखक 
व त्यांच्या कृती यांबद्दल आवश्यकं परिचय देण्यापुरता 
मर्यादित आहे. 


ह 
१:11 


१७.50 का! 8$ 1&- ी 


